साहित्याचार्य 


श्री बाळझास्त्री हरदास 


यांची 


महाभारतावरील 


व्याख्याने 


१५. महारथी कर्ण 


महाभारताच्या इतिहासांत महारथी कर्णाचे महत्त्व अनन्य- 
सामान्य आहे. किंबहुना पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णांच्या नंतर या 
इतिहासाच्या घडणीवर ज्याच्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचा परि- 
णाम झालेला दिसून येतो अशी कर्ण ही एकच व्यक्ति होय. कर्ण 
नसता तर भारताचे महाभारतच झालें नसतें इतकें त्याचें महत्त्व 
अनन्यसामान्य आहे. वस्तुतः महाभारत म्हणज गृह्य्‌द्धाचा इतिहास 
होय. तें युद्ध एकाच वंशाच्या दायादांत झालें असलें तरी त्यांत 
भारतांतील तत्कालीन सवे राजसत्तांची आहुति पडलेली असून त्यांत 
झालेल्या मनुष्यसंहाराची संख्या सुमारें चाळीस लक्ष भरते. आजच्या 
युद्धाचे स्वरूप व त्यांतून होणाऱ्या मनुष्यसंहाराचें प्रमाण याहून 
अधिक असलें तरी भारतीय युद्धाचा विचार करतांना त्यांत झालेली 
प्रचंड मनुष्यहानि केवळ एका राष्ट्राची व तीही केवळ अठरा दिव- 
सांत झालेली आहे. या युद्धाने अनेक राजवंश कापले गेले, क्षत्रियांचीं 
मोठमोठीं घराणीं नष्ट झालीं व भारतवर्षातील कर्त्या पुरुषांची 
एक संपूर्ण पिढी विनाश पावली. युद्धाचे हें भयानक स्वरूप तत्कालीन 
सवे विचारवंतांना उघड दिसत होतें. पण अनेक महनीय व्यक्‍्तीं- 
कडून सर्वंकष स्वरूपाचे प्रयत्न होऊनही ते सारेच फसले व हें युद्ध 
कोणासही टळतां आलें नाहीं. ज्या एकाच महापुरुषाच्या व्यक्‍तिगत 
प्रभावामुळे ही गोष्ट घडून आली ती व्यक्ति म्हणजे कणे होय. 
भारतीय राष्ट्रावर ही भयानक स्वरूपाची आपत्ति ओढवून आणा- 
वयास अनेक व्यक्‍तींना उत्तरदायी म्हणून धरलें जातें व अनेक कारणें 
सांगितली जातात पण त्या सर्वांत महारथी कर्णाची राजा दुर्योधना- 
सारख्या स्वार्थांध कलिपुरुषाशीं जडलेली प्रगाढ मैत्री हेंच सर्वांत 
महत्त्वाचें कारण आहे. जर कणे कौरवांच्या पक्षाला नसता तर 
शकुनीची कपटपटुता, धृतराष्ट्राचें कौटिल्य, दुःशासनाची अधमता, 
व दुर्योधनाचा नीचपणा या सवं गोष्टी गृहीत धरूनही असें निरिचित- 


व्याख्यान १४वें व १५ वे, दि. ९ व १० एप्रिल १९५१ 


२४० महाभारतावरील व्याल्यानें 

पणें म्हणतां येतें कौ, एक तर युद्धापर्यंत प्रसंग न उद्‌भवतांच 
दुर्योधनाच्या साम्माज्याकांक्षेचें निर्माल्य होऊन राहिलें असतें किवा 
य॒द्धाचें भारत जरी कदाचित उद्भवले असतें तरी त्याचें महाभारत 
निश्‍चितच घडन आलें नसतें. या दष्टीनें महाभारतांतील कर्णाचे 
व्यक्तिमत्त्व अत्यंत अभ्यसनीय आहे. कर्णाच्या व्यक्‍तिमत्त्वासंबंधीं 
अनेक परस्परविभिन्न मतें प्रषलिंत आहेत. त्याचा जो करुणामय 
शेवट झाला त्यामुळें त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महाभारताच्या प्रत्येक 
वाचकाच्या मनावर खोलवर ठसा उमटल्यावांचून राहात नाहीं 
कांहींच्या मतें कणे हा सद्गुणांचा केवळ पुतळा 'ठरतो तर कांहींच्या 
मतें मानवांतील अधम प्रतीच्या दुर्गुणांचे तो केवळ आगर ठरतो.सामा- 
जिक अन्यायाविरुद्ध चिडलेली व्यक्ति म्हणन कित्येक विचक्षणांना 
कर्णाच्या प्रत्येक कृतींत गुणांचे दर्शन होतें. व समर्थनाचीं कारणें 
भासं लागतात, तर तो पाण्डवांचा विरोधक असल्यामळे त्याचा 
एकही सद्गुण मान्य करावयाचा नाहीं अश्ली दुसर्‍या महाभागांची 
धारणा असते. कित्येकांच्या मतें तो अजंनापेक्षां कितीतरी पटींनीं 
अधिक युद्धकुशल असून केवळ श्रीकृष्णांच्या साहाय्यानें व तेंही कप- 
टानें अर्जनानें त्याला ठार मारलें असें आहे व केवळ यामळेंच पाण्ड- 
वांचा पक्ष हा सत्पक्ष असूनही त्यांच्या अभिप्रायाचा कांटा कर्ण 
व कौरव यांच्याकडे झुक लागतो. हीं सवे मतें महाभारतकारांचा 
कर्णाविषयींचा अभिप्राय व त्यांनीं कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे केलेलें 
रेखाचित्रण ध्यानांत न घेतांच बनविण्यांत आलीं आहेत. मनुष्याच्या 
श्रेष्ठकनिष्ठत्वाची महाभारतकारांची कसोटी, त्याचे व्यक्‍तिगत 
सद्गुण अथवा दुर्गुण यापेक्षांही शाश्‍वत स्वरूपाचीं नीतिमूल्ये व 
मानवाचे हिताहित हींच आहेत. महापुरुषांच्या ज्या लोकोत्तरत्वानें 
एखवीं राष्ट्राचे व मानवतेचें कल्याण व्हावें त्याच लोकोत्तरत्वानें 
केवळ व्यक्‍तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी केवढा भयानक स्वरूपाचा 
राष्ट्रीय विध्वंस घडून येऊं शकतो याचें मूतिमंत प्रतीक कर्णाच्या 
व्यक्‍्तिचित्राच्या रूपानें भगवान वेदव्यासांनी रेखाटले आहे. वेद- 
व्यासांच्या प्रतिभेच्या परिपूर्णेतेचा विशेष हा कीं या चित्राला अण- 
मात्रही अदभतता व अस्वाभाविकता यांचा स्प्शे नाहीं. नेहमींच 


महारथी कण २४१ 
दृष्टीच्या जीवनप्रवाहांत आढळन येणारी ती एक दुर्दैवी घटना आहे 
पण असें नसतें तर बरें झालें असतें अश्या हताश उद्‌्गारांपलीकडे 
मनष्य त्या बाबतींत अधिक कांहीं म्हणं शकत नाहीं. कणे किवा 
त्याच्या योग्यतेचे महापुरुष व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेला कां बळी पड- 
तात याचें गढ उकलणें अशक्य आहे. अशा व्यक्तींच्या हातून जें घडलें: 
त्यापेक्षां वेगळें वतेन घडलें असतें तर तें भगवान्‌ श्रीकृष्णांप्रमाणेच 
पूर्णावतार, अतिमानव, युगपुरुष म्हणविले गेले असते. पण श्रीक्रष्ण 
एकदांच जन्मले, तर कणे ही या बहुरत्ना वसुन्धरेंत वारंवार पुन॑रा( 
वत्त होणारी घटना आहे. महाभारतकारांनीं कर्णाचें वणेन करीत 
असतां “ कर्णस्कंध हा दुर्योधनरूपी क्रोधवुक्षाचा बंधा ” असें म्हटलें 
आहे. आत्मकेंद्रितता, अहंकार व अमर्याद महत्त्वाकांक्षा हे 
कर्णाच्या लोकोत्तर गुणसमुच्चयांतील दोषविशेष होते. हे दोषविशेष 
कर्णाच्या ठिकाणीं कां उत्पन्न झाले? त्यांची धार, शाश्वत नीतिमल्यें 
व मानवाचे हिताहित यांवर वार करावयास कशी प्रवत्त झाली? 
व शेवटीं त्याचें पर्यवसान राष्ट्रीय जीवनांतील एका अतिभयंकर 
प्रसंगांत कसें झालें? हें मर्हाष व्यासांच्या प्रतिभेच्या दीपस्तंभाच्या 
प्रकाशांत पाहणें अतिशय उद्बोधक ठरेल. एका अनिवाये सामा- 
जिक घटनेतून कर्णाची आत्मकेंद्रितता जन्म पावली. त्या आत्मकेंद्रि- 
ततेंतून त्याचा अहंकार जन्म पावला व त्या अहंकारांतूनच अमर्याद 
महत्त्वाकांक्षेच्या पिशाचिनीचा उदय झाला अशी महाभारतकारांची 
मांडणी आहे. 


एक दुदेवी पण अनिवार्य सामाजिक घटना 


पुढील आयुष्यांत कुलवंत व घरंदाज क्षत्रियांकडून उपहासास पात्र 
झालेला कणे पाण्डवांप्रमाणेंच कौन्तेय म्हणजे कुन्तीचा मुलगा व 
देवसंभव म्हणजे देवापासून झालेला असा होता. पाण्डव ज्याप्रमाणें 
कौरवेशवर पाण्डूचे पुत्र होते त्याप्रमाणें व तितक्‍याच अर्थानें कणही 
कौरवेश्वर पाण्ड्चाच पुत्र होता. इतर पाण्डव जसे यमधरम, वाय 
देवेंद्र व अश्विनीकुमार यांच्या कृपाप्रसादाने जन्म पावले त्याच- 


म. भा. १६६ *' 


-*/५- श्र्ळे 


२४२ महाभारतावरील व्याल्यानें 


५५ २८८7 ८ आ रौ 


प्रमाणें कणही सूर्यनारायणाचा कुन्तीला मिळालेला कृपाप्रसादच 
होता. त्यामुळें पाण्डव व विशेषतः त्यांच्यांतील ज्येष्ठ युधिष्ठिर 
जितक्या अर्स्थानें कौरवांच्या राज्यसिहासनाचा उत्तराधिकारी होता 
तितक्‍याच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक अर्थानें कण हा कौरवांच्या 
सिहासनाचा अधिकारी होता. कारण कणे हा राज्याधिकाराच्या 
भाषेत सर्वांत ज्येष्ठ असा कोन्तेय व म्हणूनच पाण्डव होता. युधिष्ठिरा- 
पासून सहदेवापर्यंतची कुन्तीची संतति ही विवाहोत्तर व पांड्च्या 
संमतीने झालेली म्हणून ती पाण्ड्ची उत्तराधिकारी होती व कण हा 
कौमार्यावस्थेंत कुन्तीला झाल्यामुळे तो अनधिकारी होता, असेंही 
महाभारतकालीन सामाजिक निर्बंधांकडे पाहिल्यास कोणाला म्हणतां 
यावयाचें नाहीं. कारण त्यावेळीं पुढील नियम रूढ होता:-- 

कानीनइच सहोढरच कन्यायां यच जायते । 

बोढारं पितरं तस्य प्राहु: शास्त्रविदो जना: ॥ ८ 

ऱ-क्‍क्प्महाभारत, उत्तरपव अध्याय १४० 
लग्न झाल्यावर पतीच्या संमतीने अथवा लग्नापूर्वी कौमार्या- 

वस्थेंत स्त्रीला झालेलें संतान हें धर्मंत: त्या स्त्रीच्या पतीचेंच आहे व 
त्यानेंच त्याच्या पितृत्वाचे सर्वाधिकार घ्यावे असें शास्त्रज्ञांचे मत 
आहे. हा इलोक महाभारतकारांनीं सामान्य व्यक्‍तीच्या तोंडीं घातला 
नसून तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णांच्याच तोंडीं घातलेला असल्यामुळें 
तसा सामाजिक नियमच त्या वेळीं रूढ असला पाहिजे हें निविवाद- 
पणेंच ठरतें. या श्‍लोकाच्याच पुढें भगवान्‌ श्रीकृष्णांच्या तोंडीं पुढील 
इलोक आहे :-- 

सोर्झसि कण तथा जातः पाण्डो: पुत्रो$स धर्मत: । 

निग्रहाडमंश्ञास्त्राणामेहि राजा भविष्यसि॥ ९ 

--महाभारत, उत्तरपवं अध्याय १४० 
हे कर्णा ! याप्रमाणें तुझी उत्पत्ति झाली असल्यामुळें धर्माने तूं 

राजा पाण्ड्चाच पुत्र आहेस. तूं माझ्याबरोबर चल. धमंशास्त्राच्या 
आज्ञेनुसार तृंच कौरवांच्या राजसिहासनाचा उत्तराधिकारी असल्या- 
मुळें तूंच राजा होशील. पण शास्त्रज्ञांच्या या तत्कालीन मताचा 
कर्णाला विशिष्ट परिस्थितीमुळे कांहीं एक उपयोग होऊं शकला 


महारथों करणं २४३ 


नाहीं. जेव्हां तो कुन्तीचा मुलगा आहे हें त्याला कळणें अवश्य होतें 
व कळून कांहीं उपयोग झाला असता, तेव्हां तें त्याला मुळींच कळलें 
नाहीं. व युद्धाचे पडघम वाजण्याच्या वेळीं, सम्ग्राट दुयाधनाचा 
एकमात्र आधारस्तंभ म्हणून धनुष्याचा टणत्कार करीत तो उभा 
असतांना त्याच्या मानी मनाला हें कळूनही खंत करीत बसण्या- 
पलीकडे त्याला त्याचा कांहीं उपयोग नव्हता. ज्या वेळीं त्याला या 
ज्ञानाचा उपयोग होऊं शकला असता त्यावेळीं त्याला यासंबंधीं सचेत 
करू शकणारी केवळ एकच व्यक्ति होती व ती म्हृणजे त्याची माता 
कुन्ती होय. मग कुन्तीनें त्याला त्या वेळीं हें न कळविण्यांत मोठाच 
अन्याय केला म्हणावयाचा ! मला तसें म्हणवत नाहीं व हूदयहीन 
पाषाणाखेरीज दुसरें कोणी तसें म्हणेल असें वाटत नाहीं. 

कर्णाची जन्मकथा 


महाभारतांत कर्णाची जन्मकथा पुढीलप्रमाणे वणिली आहे :-- 
हारो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिता5भवत्‌ । 
तस्य कन्या प॒था नाम ख्पेणाप्रतिमा भुवि ॥ १ 
पितृष्वस्त्रोयाय स तामनपत्याय भारत । 
अग्ऱ्यमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यं स सत्यवाक ।॥। २ 
अग्रजामथ तां कन्यां श्रो$नग्रहकांक्षिणे । 
प्रददो कुन्तिभोजाय सला सख्ये महात्मने ॥। ३ 
नियुक्‍ता सा पितुगहे ब्राह्मणातिथिपुजने ।॥। ४ 
उग्रं प्यचरत्तत्र ब्राह्मणं संशितत्रतम ॥ ४ 
निगूढनिरचयं धम यं तं वुर्वाससं विवुः । 
तमुग्रं संशितात्मानं सबयत्नेरतोषयत्‌ ।॥। ५ 
तस्ये स प्रददो मन्त्रमापदर्मान्ववेक्षया । 
अभिचाराभिसंय॒क्‍तमब्रवीच्चेब तां मुनि: ॥ ६ 
यं यं देवं त्वभेतेन मस्त्रेणावाहयिष्यसि । 
तस्य तस्य प्रभावेण तव पुत्रो भविष्यति ॥। ७ 
तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कोतुहलान्विता । 
कन्या सत्ती देवमकंम्सजुहाब यदास्विनी ॥ ८ 


र्ड महाभारतावरोल व्याख्याने 


सा ददर्वा तसायान्तं भास्कर लोकभावनम्‌ । 

बिस्मिता चानवद्याडुगी दृष्ट्या तन्महदद्भुतम्‌ ॥ ९ 

तां समासाद्य देवस्तु विवस्वानिदसग्रवीत । 

अयमस्म्यसितापाडिग ब्रहि किं करवाणि ते ।। १० 
कुन्त्युवाच । 

कठ्चिन्मे ब्राह्मण: प्रादादरं विद्या च ॑त्र हन्‌ 

तढदिजिज्ञासयाहबानं कृतवत्यस्मि ते विभो ।। ११ 

एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसा5हं प्रसादये । 

योषितो हि सदा रक्ष्याः स्वापराद्धार्शप नित्यदाः ॥। १२ 
सुर्य उवाच । 

वेदाहं सर्वसेव तदाद्दुर्वासा वरं ददो । 

संत्यज्य भयभेवेह क्रियतां संगमो मम ।। १३ 

असोघं दर्शेनं मह्यमाहुतडचास्मि ते शुभे । 

वथाह्याने$पि ते भरु दोषः स्यान्नात्र संदाय: ॥ १४ 
चैदापायन उवाच । 

एवमुकक्‍्ता बहुविधं सान्त्वपुव विवस्वता । 

सा तु नच्छदरारोहा कन्याहमिति भारत ॥ १५ 

बन्धुपक्षभयाद्भोता लज्जया च यदास्विनी । 

तामक: पुनरेवेदमग्रवीद्भरतषंभ ॥। १६ 

मत्प्रसादार्च ते राजझि भविता दोष इत्युत । 

एवमुक्‍्त्वा स भगवान्कुन्तिराजसुतां तदा ॥ १७ 

प्रकादकर्ता तपन: संबभूव तया सह । 

तत्र वोरः समभवत्सवंशस्त्रभूतां बर: । 

आमसुक्तकवचः श्रीसान्देवग्भ: शरियान्वित: ॥। १८ 

सहंजं कव चं बिभत्कुण्डलो द्योतितानन: । 

अजायत सुतः कर्ण: सवलोकेष विश्वृत: ॥। १९ 

प्रादाच्च तस्य कन्यात्वं पुनः स परमदतिः । 

वत्या 'य॒ तपतां श्रेष्ठो विवमाचक्रमे तत: ॥। २० 

दष्ट्या कुसारं जातं सा वाष्णयी दोनसानसा । 

एकाग्र चिन्तयासास किं कृत्या सुकृतं भवेत ४ २१ 


महारथी कणं २४५ 


मूहमानापचारं सा बन्युपक्षनयात्तदा । 
उत्ससजज कुमार तं जले कुन्ती महाबलम्‌ ॥ २२ 
तमुत्सृष्टं जले गभ राधाभर्ता महायक्ा: । 


पुत्रत्वे कल्पया मास सभार्य: सुृतनन्दन: ।। २३ 
नामधघेयं च चक्राते तस्य बालस्प तावभो । 


वसुना सह जातोञ्यं वसुषेणो भवत्विति । २४॥ 
--महाभारत, आदिपवे अध्याय १११ 

पाण्डवांची आई कुंती ही मूळची यादव घराण्यांतील असून तो 
वसुदेवाची सख्खी बहीण, शूराची मुलगी, म्हणूनच भगवान्‌ श्री- 
कृष्णाची आत्या होय. ती अत्यंत सुन्दर असे. तिच्या पित्याने 
पोटीं संतान मुळींच नसल्यामुळें मला जं पहिलें संतान होईल तें मी 
तुला देईन असें वचन दुःखी असलेल्या आपल्या आतेभावाला 
दिलें होतें. त्याप्रमाणें कुंती हेंच त्याचें पहिलें अपत्य असल्यामुळें 
त्याने तिला त्याला देऊन टाकलें. या आतेभावाचें नांव कुंतीभोज. 
कुंती भोजाच्या राज्यांत त्याची मुलगी या नात्यानें कुंती असतांना 
एके दिवशीं विख्यात क्रोघर्मूति दुर्वासक्रषि तेथें आले. कुंतीभोजानें 
राजकन्या कुंतीला त्यांच्या सेवेंत नियुक्‍त केलें. पावसाळ्याचे चार 
महिने आपल्या पित्याच्या आज्ञेप्रमाणे कुन्तीनें त्या भस्मसंतापी 
रुद्रावताराला प्रसन्न करून घेतलें. दुर्वास जेव्हां त्या राज्यांतून 
जाऊं लागले त्या वेळीं त्यांनीं प्रसन्न होऊन कुंतीला एक मंत्र दिला 
व असें सांगितलें कीं या मंत्राने त्‌ कोणत्याही देवतेला बोलावूं शक- 
शील व ती देवता आपल्या प्रभावाने तुला पुत्र देईल. दुर्वास निघून 
गेल्यावर कुंतीला बालसुलभ अल्लडपणामुळें त्या मंत्राची परीक्षा 
पहाण्याची इच्छा झाली, व तिनें समोर दिसणार्‍या भगवान्‌ सूर्य 
नारायणाला त्या मंत्राच्या साहाय्यानें आवाहन केलें. त्याबरोबर त्या 
मंत्रप्रभावाने सुयेनारायण सौम्य स्वरूप धारण करून कुंतीसमोर 
येऊन उभे राहिले. कुंतीला तो प्रकार पहातांच एकप्रकारची भीति 
वाटली व त्या देवतेला काय मागावे हें तिला सुचेना. सूर्याने 
तिच्या कौमार्याचा भंग न करतां तिला एक मुलगा दिला. तो सूर्या- 
प्रमाणे तेजस्वी असून त्याच्या अंगावर कातडीसारखें सहज कवच व 


२४६ महाभारतावरोल व्याल्यातें 


कानांत देदीप्यमान रत्नजडित कुडलें होतीं. वस्तुत: कुंतीनें सूर्याला 
प्राथेनापूवेक अजाणतां बोलावून झालेल्या अपराधामुळें स्वतःला 
क्षमा करून परत जावयास सांगितलें होतें. पण तसेंच परत जाण्यांत 
आपला अपमान आहे असें समजून व तिच्या कौमार्याचा भंग होणार 
नाहीं असें तिला वरप्रदान करून सूर्यनारायण निघून गेले. कुमारी 
कुंतीला आपण पुत्रवती झालों यामुळें अतिशय संकोच व भीति वाटूं 
लागली. सभोंवतीं सगळ्या वडीलधाऱ्या माणसांची चौकसदृष्टि 
असल्यामुळें ती अगदीं घाबरून गेली व तिनें एका पेटींत त्या तेजस्वी 
व बलवान मुलाला बंद करून गंगेत सोडून दिलें. सह्जकवच- 
कुंडलधारी असा सूर्यनारायणाचा हा देदीप्यमान प्रसाद अधिरथ 
नांवाच्या सूताला सांपडला व त्यानें आपल्या राधा नांवाच्या पत्नी- 
सहित त्याला आपला मलगाच मानन त्याचें पालन केलें. संपत्ती- 
सहित तो मुलगा मिळाला म्हणून अधिरथानें त्याचें नांव 'वसुषेण 
असें ठेवलें 
कुन्तीला दोष देतां येईल काय? 

झाल्या प्रकाराबद्दल महाभारताचे पुष्कळ वाचक कुंतीला दोष 
देत असतात. स्वतः कर्णानेंही तिला असा दोष दिला आहे. पण 
कर्ण आपल्या मानी स्वभावानुरूप कुंतीवर केवढाही संतापला 
असला तरी व त्यानें यासंबंधीं 'आपल्यासाठीं तूं माझा गळा काप- 
लास" म्हणून तिला अनेक प्रकारचीं दुषणे दिलीं असलीं तरी महा- 
भारताच्या विचारी वाचकांना कुंतीला या बाबतींत दोष देतां येत 
नाहीं. कुंती ही एक मानवी स्त्री होती. त्यामुळें लज्जा, भीति, 
संकोच, वय, अन्रूचें भय, पुढच्या आय॒ष्याचें कसें होईल याचा विचार 
वयानुरूप असणारा अल्लड अवखळपणा यांपासून निर्मक्‍क्‍त अशी 
ब्रह्मवादिनी ती खासच नव्हती. त्यामुळें कुंतीच्या वयाच्या व 
परिस्थितीच्या राजकन्येनें अथवा मुलीनें अशा प्रसंगी जें केलें असतें 
तेंच कुंतीने केलें. त्याबद्दल तिला दोष कसा देतां येईल ? शिवाय 
जेथें ती रहात होती तें तिच्या मानलेल्या पित्याचे घर होतें. याद- 
वांच्या घरीं प्रत्यक्ष आईबापांसमोर ज्या मोकळ्यापणानें तिला 
वावरतां येत असे त्याची जागा या मानीव पित्याच्या घरीं संकोच 


महारथी कर्ण २४७ 
व भीति यांनीं घेतली होती असें दिसतें. स्वतः कुंतीनेंच शिष्टाई 
साठीं कौरवांच्या राजसभेंत आलेल्या श्रीकृष्णाला आपल्या दुर्दैवा- 
च्या दशावताराचा वत्तान्त सांगत असतां पित्यानें आपल्याला या- 
प्रमाणे कृतीभोजाला देऊन टाकल्याबद्दल दोष दिलेला आहे 
पितरं त्वेव गहूयं नात्मानं न सुयोधनम्‌ ॥६२ 
येनाहं कुन्तिभोजाय धनं वत्तेरिवारपिता । 
बालां मामायंकस्तुभ्यं क्रोडन्ती कन्दृहस्तिकाम्‌ ॥ ६३ 
आदत्त॒ कुन्तिभोजाय सखा सलख्ये महात्मने ॥ ६४ 
--महाभारत, उद्योगपवं अध्याय १०५ 
“मी स्वत:ला व दुर्योधनाला दोष देण्याऐवजीं माझा पिता जो शर 
त्यालाच दोष देतें. एखाद्या निर्जीव धनाप्रमाणें त्यानें माझ्या बाल्या- 
वस्थेंत ख्याल मला आपल्या मित्राला देऊन टाकलें ! ” अशा परि- 
स्थितींतील मानवी स्त्री कुन्तीनें जें केलें त्याहून वेगळें काय करूं 
ठाकणार होती? कर्णाने कुन्तीला पुढे तिची निर्भत्सना करीत अस- 
तानां असें सांगितलें आहे कों, ज्या अवमानित अवस्थेंत तं मला 
जन्मभर रहावयास भाग पाडले आहेस, त्यापेक्षां तं माझी जीवन- 
याचा लहानपणीं संपवली असतीस तर माझ्यावर खरे उपकार झाले 
असते. खरेच ! कुन्तीनें लहानपणींच कर्णाची जीवनयात्रा कां 
संपविली नाहीं ? एक तर ती पुढच्या सगळय़ा गोष्टींना जें स्वरूप 
आलें त्याचा सगळा चित्रपट डोळ्यासमोर उभी रहाण्यासारखी 
भविष्यर्दाशिनी नव्हती. दुसरें म्हणजे बालहत्येचा कामांत निर्ढा- 
वलेली अवदसाही नव्हती. तात्पर्य कुन्तीच्या भूमिकेचा , मनुष्यस्वभा- 
वांतील स्वाभाविक अपुणेता ध्यानांत धेऊन विचार केला म्हणजे 
तिला दोष द्यायला जागाच उरत नाहीं. तसेंच कर्णालाज्या परि 
स्थितींत देवाने अकारण आणून सोडलें तिचा विचार केला तर संता- 
पण्याबद्दल त्यालाही कांहींच दोष देतां येत नाही. जो जो अधिक 
विचार करू लागावें तो तो नियतीचा खेळ यापेक्षां दुसरें कोणतेंच या 
घटनेचें समर्थन उरत नाहीं. सहान॒कंपा हाच खरोखरी या बाबतींतला 
उपयुक्‍त दृष्टिकोन आहे. याप्रमाणें सूर्यापासून कुन्तीच्या ठिकाणीं 
झालेला तो देवसंभव, कौरवांच्या राजसिहासनाचा खरा उत्तरा- 


२डश्ट महाभारतावरील व्याख्याने 


धिकारी व क्षत्रियकुमार कर्ण देवाच्या दुविलसितानें सूतपुत्र बनून 
अघिरथी व राधेय या संबोधनांनीं जगांत ओळखला जाऊं लागला. 
अर्थातच जन्मानें जें कर्णाचें स्थान निर्माण केलें होतें त्याला तो या 
प्रकारे आंचवला. लहानपणीं जो प्रकार झाला तो सावरावयास 
कुन्ती पुढें कर्णाच्या प्रोढपणीं कां सिद्ध झाली नाहीं ? असा एक 
प्रश्‍न या ठिकाणीं उत्पन्न होईल. पण या घटनेनंतर कणे व कुन्ती यांचे 
जीवनमार्गच अगदीं विभिन्न झाले. इतके कीं त्यानंतर गंगेत सोड- 
लेला तो मुलगा वांचला आहे व आपल्या राज्याच्या सोमें- 
तच राहणाऱ्या अधिरथ नांवाच्या एका सूताच्या घरीं तो शुक्‍ल- 
पक्षांतील चंद्राप्रमाणे वाढतो आहे अशी साधी कल्पनाही कुन्तीच्या 
मनाला शिवण्याचें कांहीं कारण नव्हतें. कर्णाच्या परित्यागानंतर 
कुन्तीचे स्वयंवर होऊन ती राजा पाण्ड्ची राणी व कौरवांच्या 
सिहासनाची पट्ट महिषी बनून राहिली. पुढें नवऱ्याबरोबर ती वन- 
वासांत राहिली व तेथेंच हृदयद्रावकपणें पतीचा देहान्त झाल्यानंतर 
पांच अनाथ मुलें घेऊन ती अनाथ विधवा ध॒तराष्ट्रासारख्या पाताळ- 
यंत्री दिराकडे स्वतःच्या दु:खांत चूर होऊन राहिली. 

कर्णाच्या जगाहून कुन्तीचें जग अगदीं निराळें झालें होतें. त्याची 
ओळख तिला फार उशिरां पटली. राजा पण्डूच्या जीवितकाळीं जर 
ती पटली असती तर कर्णाचा व महाभारताचा इतिहासच वेगळा 
बनला असता. पण मग कदाचित व्यास महर्षींच्या दीघंदर्शी प्रति- 
भेला महाभारत लिहिण्याचेंही कारण उरले नसतें. असो. 

ज्या वेळीं तिला कर्णाची ओळख पटली त्या वेळीं ध॒तराष्ट्राच्या 
पाताळयंत्रीपणाचे चटके तिला इतके झोंबत होते कीं त्यांतून कसें 
वांचावयाचें हा एकच प्रश्‍न तिच्यासमोर होता. त्यामुळें एका नव्या 
जिवाला दु:खांत टाकावयास ती धजली नाहीं. तिच्या उण्यावर 
सतद टपलेल्या व तिच्या सर्वस्व नाशासाठीं अविरत प्रयत्नशील 
असणाऱ्या लोकांच्या हातीं जीविताबरोबरच स्वतःच्या अब्रूचेंही 
दहन करणारें नवें कोलीत देण्याचें साहसही तिच्यानें करवले नाहीं. 

तात्पर्य याप्रमाणें परिस्थितीने एका तात्पुरत्या घटनेवर अनिवा- 
येतेची राजमुद्रा अशा पद्धतीनें उमटविली कीं, तिच्याबद्दल नियती- 


महारथी कण २४९ 


खेरीज दुसर्‍या कीणालाही दोष देतांच येऊ नये. म्हणूनच या सगळ्या 
प्रकरणाची संगति लावीत असतांना कर्णाच्या निधनोत्तर त्याचें नातें 
कळलेल्या युधिष्ठिराला देर्वाष नारदांनी असें सांगितलें आहे कीं, 
या बाबतींत कोणत्याही व्यक्‍तीला उत्तरदायी ठरविण्याचा प्रयत्न 
करण्यांत व विनाकारण त्या व्यक्तीवर आग पाखडण्यांत कांहींच 
अथे नाहीं. राजा, तुझा भाऊ दुर्देवी होता. नियतीच्या हातांतलें तें 
एक खेळणें होऊन राहिलें होतें. किंबहुना देवतांनींच मुद्दाम हा 
कन्यागभे कलहाच्या ठिणगीचें सारें वन जाळून राख करणाऱ्या 
वणव्यांत रूपांतर व्हावें म्हणून निर्माण केला होता. एरवीं सगळ्या 
क्षत्रियांना शस्त्रपत होऊन उत्तम गतीला जातांच आलें नसतें. 
सगळय़ा दुष्टांचा संघश: नाश करतांच आला नसता. म्हणून तुझा 
भाऊ नियतीच्या प्रेरणेनें देवकार्याथ खर्ची पडला असें समजून 
शोक आवर. 


गुह्यमेतसु देवानां कथयिष्यामि ते$ःनघ । 
तत्रिबोध महाबाहो यथा वत्तमिदं पुरा ॥ ३ 
क्षत्रं स्वगं कथं गडछेच्छस्त्रपुतमिति प्रभो । 
संघर्षंजननस्तस्मात्कन्यागर्भा विनिमित: ॥ ४ 
-ऱमहाभारत, शांतिपवं अ. २ 
तात्पये प्रत्यक्ष महाभारतकारांनींच देववादाचा व देववादाचा 
आश्रय करावा अशी ही अनिवार्य घटना आहे. 
महाभारताच्या इतिहासांत या घटनेचा अनिवार्य परिणाम जो 
प्रत्यक्ष झालेला दिसून येतो तो तसा घडन यावयास कर्णाचें व्यक्‍्ति- 
मत्त्व असामान्य असणें क्रमप्राप्त आहे. आणि खरोखरीच कर्णाचें 
व्यक्तिमत्व म्हणजे असामान्य सद्गुण व असामान्य दुर्गुण यांचा 
संगमच होय. त्याचे सद्गुण जर इतके असामान्य नसते तर त्याच्या 
दुर्गुणांचाही इतका विलक्षण परिणाम खात्रीनेंच घडून आला नसता 


कर्णाचे असामान्य शोयं 


महारथी कर्णाचा लहानपणापासूनच धनुविद्येकडे ओढा असे. 
स्वकोयांना जीवनरसाचा पुरवठा करणें व परकीयांना स्वतःच्या 


२५० महाभारतावरोल ब्याल्यालें 


तेजानें तळपून भाजून काढणें हे गुण कर्णाच्या ठिकाणीं त्याचे वडील 
भगवान्‌ सूर्य यांच्यापासून जसे उपजत आले होते, त्याचप्रमाणें 
बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, तेज, बल, महानुभावत्व, पराक्रम, व कतृंत्व हे 
कुन्तीच्या क्षेत्राचे स्वभावसिद्ध गुणही त्याच्या ठिकाणीं उपजतच 
होते. तो महास्त्रसंपक्न असून सहज कवचकुण्डलें, ब्रह्मास्त्रज्ञता, 
भागंवास्त्राची ठेव, व त्याच गुरु क्षत्रियान्वक परशराम यांनीं त्याला 
दिलेलें स्वतःचें माहेश्‍वर धनुष्य यांनीं तो अत्यंत दुर्धेषे व अवध्य 
होऊन राहिला होता. पुढे कांहीं कारणास्तव अधरथी म्हणून त्याचा 
उपहास करणाऱ्या राजर्षि भीष्मांनी देखील अन्तिम शरगय्येवरून 
तो भटीला आला असतां त्याचें जें वर्णन केलें आहे त्यावरून त्याच्या 
योग्यतेची खरी कल्पना येते. त्याच्या सर्वच सद्गुणांचें भीष्म या 
प्रसंगीं मक्‍तकंठानें वर्णन करतात. 

जानामि समरे वोयं शत्रभिदुःसहं भवि । 

म्रह्मण्यतां च शोयं च दाने च परमां स्थितिम्‌ ॥। १४ 

न त्वया सदृश: कर्चित्‌ पुरुषष्वमरोपम । 

कुलभदभयाच्चाहं सदा परुषमुक्‍्तवान ॥। १५ 

इध्वस्त्रे चास्त्रसंघाने लाघवे$स्त्रबले तया । 

सद्श: फाल्गुनेनासि कृष्णेन च महात्मना ॥ १६ 

करणं काहिपुरं गत्वा त्वयेकेन धनष्मता । 

कन्याथे कुरुराजस्य राजानो मदितां युषि ॥ १७ 

तथा च बलवान्‌ राजा जरासंधो दुरासद: । 

समरे समरइलाधिन्न त्वया सद्‌ शो5भवत्‌ ।। १८ 

ब्रह्मण्य: सत्त्वयोषधी च तेजसा च बलेन च । 

देवगभसमः संख्ये मनुष्येरधिको युघि ॥ १९ 

व्यपनोतो$द्य मन्युम यस्त्वां प्रत पुरा कृतः । 

देवं पुरुषकारेण न इक्‍यमतिवतितुम्‌ ॥ २० 

-ण्महाभारत, भीष्मपवव शध्याय १२२ 
तुझें अतुल वीर्य, अलोकिक निष्ठा, असामान्य पराक्रम, दुःसह 

तेज, व अनुपमेय दानप्रियता ह्याची मला पूर्णपणें कल्पना आहे. तूं 
देवतुल्यच आहेस. मनुष्य लोकांत तुझ्यासारखी प्रभावशाली व्यक्ति 


महारथी कणं २५१ 


मीं दुसरी पाहिली नाहीं. असें असतांही मी तुला नेहमीं कठोर 
बोललों याचें कारण तूं कलह माजवून कुलभेदास कारणीभूत झालास 
हें होय. बाणयोजनेत, अस्त्रसंधानांत, हस्तचापल्यांत, व अस्त्र- 
बलांत, तूं धनुर्धर पार्थ किवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण यांच्या तोडीचा आहेस. 
कुरु सम्त्राट दुर्योधनाला वधू आणून देण्याच्या वेळीं तू एकटा हातीं 
धनुष्य घेऊन काशी नगरीला गेलास व तेथें जमलेल्या सर्व राजांना 
स्वपराक्रमानें धूळ चारलीस. हे रणप्रिया ! सम्त्राट जरासंधाला 
देखील तूं पराजित केलेंस. तुझ्या अनुपमेय पराक्रमार्चे काय वणन 
करावें ? वत्सा, तं निष्ठावान, अकपट योद्धा आहेस. एखाद्या देव- 
पुत्रासारखें तुझे तेज अलौकिक आहे. तुझ्यावरचा माझा राग मों 
यापुढे सोडला. मीं आतां देववादाची कांस धरली आहे. 


य॒धिष्ठिर शांतिपर्वात कर्णाच्या प्रभावाचे वर्णन करतांना पुढील- 
प्रमाणे म्हणतात: 


य: स नागायु तबलो लोके5$प्रतिरथो रणे । 
सिहखेलगतिर्घीमान्‌ घृणी दाता धतब्रतः ।। १९ 
आश्रयो धातंराष्ट्राणां मानी तोक्ष्णपराक्रम: । 
अमर्षी नित्यसंरंभी क्षेप्ता$ःस्माकं रणे रणे ॥। २० 
शोध्रास्त्रत्चित्रयोधी च कृतो चादभतविक्रम: ॥ २१ 
सभायां क्लिव्यमानस्य धातंराष्टर्द्रात्मभिः: । ३९ 
सहसोत्पतितः क्रोधः कणं दृष्ट्वा प्रज्ञाम्यति । 
यदा हघस्य गिरो रूक्षाः शुणोमि कट्कादय: ।। ४० 
सभायां गदतो शते दुर्योषनहितषिण: । 
तदा नः्यति मे रोषः पादो तस्य निरोक्ष्य ह॒ ॥। ४१ 
कुन्त्या हि सदशो पावो कणस्येति मतिमंम । 
सादश्यहेतुमन्विच्छन्‌ पृथायास्तस्य चवह ।॥ ४२ 
कारणं नाधिगर्छार्मि कर्थाञ्यर्वाप चिन्तयन्‌ ॥ ४३ 
महाभारत, शांतिपवं अध्याय १ 


“दहा हजार हत्तींचे बळ ज्याच्या अंगांत आहे असा, अप्रतिम 
योद्धा, सिहाप्रमाणे गति असणारा, अभिजात दाता, दुढनिश्‍चयी, 


२५२ महाभारत वरोल ब्याल्यातें 


दुयीधनादिकांचा आश्रय, अत्यंत मानी, तीक्ष्ण पराक्रमी, मत्सरी 
एकदम क्षब्ध होणारा, प्रत्येक यद्धांत आम्हांला उखडून टाकण्याची 
खटपट करणारा, अस्त्रांचा हवा तो प्रयोग अत्यंत शीघध्य करू शक- 
णारा, कलात्मक युद्ध करणारा, अद्भुत पराक्रमी, असा कणे होता 
त्याचा प्रभाव माझ्यावर मोठ्या विलक्षण पद्धतीनें पडत असे. 
दुरात्म्या धृतराष्ट्रपुत्रांनी सभेमध्ये मला कष्ट दिले असतां माझ्या 
अंतःकरणांत उफाळून उठणारा क्रोध कर्णाला पहातांच उपशम 
पावत असे. त्याची अत्यंत कठोर वाणी माझ्या अंत:करणांत क्रोध 
उत्पन्न करी. पण त्याचे पाय पहातांच तो माझा क्रोध नष्ट होई. 
कर्णाचे पाय कुन्तीसारखेच आहेत असें मला वाटे. पण त्याचें कारण 
पुष्कळ विचार करूनही मला आजवर कळलें नाहीं.” य॒धिष्ठिराला 
केवळ कर्णाची भीति वाटत आलेली आहे. तेरा वषे त्यानें कर्णा 
मुळे हृदरोगासारखी चिता वाहिली. अजुंनाच्या हातून कणेवध 
झाल्यावर प्रत्यक्ष कर्णाचें प्रत डोळ्यांनीं पाहिल्यावांचन त्याचें समा- 
घान होईना. महाभारतकारांनीं या घटनेचें पुढीलप्रमाणे वर्णन 
केले आहे:-- 

हतो वकतंनो राजन्सुतपुत्रो महारथ: । 

दिष्ट्या जयसि राजंद्र दिष्ट्या व्धंसि भारत ॥ २० 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मन: । 

धमंपुत्र: प्रह्षष्टात्मा दाश्ाहं वाकयमत्रवीत ।। २४ 

अन्ये च बहुव: द्रा ये च तेषां पदानुगा: ॥ ३२ 

त्वद्बुड्या निहते कणे हृता गोविद सर्वथा । 

इत्यक्त्वा धमंराजस्तु रथं हेमविभूषितम ॥ २३ 

इवेतवणहयर्यु्तं कालवालमंनोजवः । 

आस्थाय पुरवव्याधाः स्वबले नाभिसंदुत: | ३४ 


प्रययो स महा वाहत -्दनाडी चत तदा । 
कृष्णाजुनाभ्यां मन्त्र्य ततः प्रियम्‌ ॥ ३५ 


आमाषमाजस्तो वीरावभो माधवफाल्गुनो । 
स वदर्श॑ रणे कणं शयानं पुरवषंभम ।॥ ३६ 
यथा कवम्बकुतुमं केसरंः सवंतोवतम । 

चितं दारात: कणं धमंराजो दवश सः ॥। ३७ 


महारथो कणे २५२३ 


गन्धतलावसिक्ताभिः काउऱ्यनी भिः सहुरत्रदा: । 


दोषिकारभिः कृतोद्योतं पञ्यन्ते बे बतं तवा ।। ३८ 
संछिन्नभिच्वकवचं बाणेरच विदलोकृतम । 


सपुत्रं निहंतं दृष्ट्या कणं राजा युधिष्ठिरः ।। ३९ 

संजातप्रत्ययो5तीव वोक्ष्य चेवं पुन: पुनः : । 

प्रशशंस नरव्याध्यावुभो माघवपाण्डवो ।॥। ४० 

अद्य राजास्मि गोविद प॒थिव्यां ग्रातभि: सह । 

त्वया नाथेन वीरेण बिदुषा परिपालित: || ४१ 

हतं श्रुत्वा नरव्याध्रं राधेयमतिमानिनम्‌ । 

निराशोष्द्य वुरात्मा5ःसो धातराष्ट्रो भविष्यति ॥ ४२ 

जीविते चेव राज्ये च हते राधात्मजे रणे । 

त्वत्प्रसादाहयं चेव कृतार्या: पुरुषषंभ ।। ४३ 

दिष्ट्या जयसि गोविन्द दिष्ट्या शत्रुनिपातित: ।॥। 

दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च विजयो पाण्डनन्दन: ॥ ४४ 

श्रयोदशन समास्तीर्णा जागरेण सुदुःखिता: । 

स्वप्स्यामो5द्य सुखं रात्री त्वत्प्रसादान्महाभुज ॥ ४५ 
---महाभारत, क्णपवे अध्याय ९६ 


“भगवान श्रीकृष्ण य॒ुधिष्ठिराला म्हणाले: हे राजन्‌ ! विख्यात 
महारथी सूतपुत्र वेकतन मारला गेला. हे राजेंद्रा तुमा जयजयकार 
असो. तुझी भरभराट होवो. हें भगवंताचे भाषण ऐकून आनंदानें 
युधिष्ठिर म्हणाला : हे गोविदा ! तुझ्याच बुद्धीनें कणे मृत्यु पावला 
आहे. कणे मेला म्हणजे उरलेले सर्वे शर कौरवपक्षीय योद्ध ठार 
मेळेच, असें बोलन धमराज शभववर्णाच्या घोड्याने यकत अश्या 
सुवर्ण रथावर बसून कृष्णार्जुनांना बरोबर घेऊन आपल्या योद्धथां- 
सह कर्णाला पाहण्यासाठीं रणांगणावर गेले. तेथें त्यांनी शतावधि 
बाण अंगांत रुतून असलेल्या अवस्थेंत गतप्राण होऊन पडलेल्या 
कर्णाकडे पाहिलें. दीपिका पेटवून पुनः पुन्हां कर्णाकडे पाहूनही 
त्यांचे समाधान होईना. त्याचे कवच छिन्नभिन्न झालें होतें 
बाणांच्या आघातांनीं त्याच्या शरीराची चाळणी झाली होती 
प्रत्यक्ष त्याला पाहिल्यावरच कर्ण संपला या गोष्टीवर युधिष्ठिराचा 


२५४ महाभारतावरील व्याल्यानें 


विश्वास बसला. तो कृष्णार्जुनांची प्रशंसा करीत त्यांना म्हणू लागला 
हे गोविंदा! आज मी माझ्या बंधूंसहित पृथ्वीचा राजा झालों. 
तुझ्या बुद्धीनेंच आमचें संरक्षण केलें. तूंच आमचा संरक्षक आहेस. 
हा अत्यंत मानी असलेला नरव्याध्य करणे संपल्याचें कळल्यावर 
दुरात्मा दुर्योधन आज वस्तुतः निराश होईल. राज्य व जीवित 
या दोहोंचीही त्याची आशा आज खरी संपली. तुझा जयजयकार 
असो ! अर्जुनाचाही उत्कर्ष होवो. खरा शत्रु त्याने आज मारला 
आहे. सतत तेरा वर्षे ज्या भयानें आम्ही कधींच निद्रा घेऊं शकलों 
नाहीं तें भय आज संपलें. तुझ्या कृपेनें आज रात्रीं आम्ही स्वस्थ 
निद्रा घेऊं शकतों. 
स्वत: श्रीकृष्णदेखोल कर्णाचें नि त्याच्या व अर्जुनाच्या युद्धाचे 

महत्त्व क्रग्वेदांतील इंद्रवृत्रांच्या संग्रामाइतके मानीत होते असें 
त्यांच्या उद्गारावरून दिसतें. कणेवधानंतर अर्जुनाचे अभिनंदन 
करतांना ते म्हणतात : 

हतो वजाभता वत्रस्त्वया कर्णा धनळञ्जय । 

वत्रकणेवधं घोरं कथयिष्यन्ति मानवा: ॥ २ 

वज्रेण निहंतो वत्रः संयुगे भ्रितेजसा । 

त्वया तु निहतः कर्णो धनषा निशितः शरेः ॥ ३ 

महाभारत, कर्गपरवे अध्याय ९६ 
हे धनंजया ! इंद्राने वृत्त ठार मारला, तूं कर्णाला ठार मारून 

तोच पराक्रम गाजविला आहेस. कणे व वृत्रवधाची प्रशंसा लोक 
सतत करतील. इंद्राने वृत्रवधासाठीं आपलें वज्र आगंतुक कारणांनीं 
अधिक समथे तरी बनविले होतें. तूं मात्र कर्णाला आपल्या बाणां- 
नींच ठार मारलेंस. 


यावरून कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा धाक व प्रभाव त्याच्या शत्रं- 
वर व मित्रांवर किती विलक्षण होता याचा प्रत्यय आल्यावांचून 
राहात नाहीं. कर्णाच्या दिग्विजयाचें महाभारतांत वर्णन असून 
त्यानें दोनदां तरी भारतवर्षांतील तत्कालीन सामथ्येशील सत्तांना 
घूळ चारल्याचे' उल्लेख आहेत. एकदां तर त्यानें सम्राट जरासंघा- 


महारथो करण २५५ 
सारख्या महापराक्रमी मल्लयद्भधविश्शारदाला देखील मल्लयुद्धांतच 
जिकून थरकांपविलें होतें. यावरून य॒द्धकलेच्या सर्वेच अंगांत तो 
कित्ती कुशल नि समथ होता हें स्पष्ट होतें. महाभारतांत त्याच्या 
या पराक्रमाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे 

तत: कदाचिद्राजानः समाजग्मुः स्वयंवरे । 
कलिडगविषये राजन्‌ राज्ञत्चित्राडगदस्य च ॥ २ 
श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत । 

राजानः दातदास्तत्र कन्याथ समुपागमन्‌ ॥ ३ 
श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतान्‌ सवपाथिवान्‌ । 
रथेन काऊ्चनाडगेन कर्णेन सहितो ययो ॥ ४ 
ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रवत्ते महोत्सवे । 
समाजग्मुनंपतय: कन्याथ नपसत्तम । ५ 
शिक्षुपालो जरासन्धो भौष्मको वक्र एव च । 
कपोतरोमा नीलरच रूक्मी च दुढविक्रम:ः ॥ ६ 
सृगालरच महाराज: स्त्रोराज्याधिपतिभच यः । 
अश्योकः शतधन्वा च भोजो वोरश्‍च नामत: ॥॥ ७ 
एते चान्ये च बहवो वक्षिणां दिशमाश्रिता: । 
स्लेच्छाचार्याऱच राजानः प्राच्योदोच्यास्तथेव च ॥ ८ 
काऊ्चनाडःगदिनः सर्वे शुद्ध जाम्बूनदप्रभा: । 

सवे भास्वरदेहाइ१च व्याध्य़ा इव बलोत्कटा: ॥ ९ 
ततः समुपविष्टेषु तेषु राजसु भारत । 

विवेश्ष रंगं सा कन्या धात्री वर्षवरान्विता ॥ १० 
ततः संभ्राव्यमाणेषु राज्ञां नामसु भारत । 
अत्यक्रामद्धातंराष्ट्रं सा कन्या वरवणिती ॥११ 
वुर्योधनस्तु कोरव्यो नामषंयत लडघनतम । 
प्रत्यषेधषच्च तां कन्यामसस्कृत्य नराधिपान्‌ ॥ १२ 
स वीयंमदमत्तत्वाद्भीष्मद्रोणावपाश्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजहार नराधिप: ।। १३ 
तमन्वगाद्रथी खडगी बद्धगोधाडगुलित्रवान्‌ । ' 
कणेः दास्त्रभतां भ्ेष्ठः पृष्ठतः पुरुषषंभ ॥ १४ 


२५६ महाभारतावरोल ब्याल्यानें 


3 वय काय (कातड ल जे ललन 


ततो विमदं: सुमहान राशामासोब्युत्स तां । 
सन्नह्यतां तनुत्राणि रथान्यो जयतामपि ॥ १५ 
ते$भ्यधावन्त संक्रद्धाः कणंदुयाधनावुभो । 
दारवर्षाणि मुज्चन्तो मेघाः पर्वतयोरिव ॥ १६ 
करणस्तेषामापततामेककेन शरेण ह्‌ । 
धनूंषि च शरव्रातान्पातयामास भतले ॥ १७ 
तता विधनुष: कांदिचित्‌ कांश्चिवुद्यतकामुंकान्‌ । 
कांश्चिच्चोदृहतो बाणान्‌ रथशक्‍्तिगदास्तथा ॥ १८ 
लाघवाद्व्याकुलोकृत्य कण: प्रहरतां वरः । 
हंतसुतांर९च भयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ १९ 
ते स्वयं वबाहयन्तो$वान पाहि पाहोति बादिनः 
व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसा: ॥। २० 
दुर्योधनस्तु कणेन पाल्यमानो$भ्ययात्तदा । 
हृष्टः कन्यामुपादाय नगरं नागसाटवयम्‌ ॥ 
--महामारत, शांतिपवं अध्याय ४ 
नारद उवाच 
आविष्कृतबलं कणं श्रुत्वा राजा स मागध: । 
आहवपद्दरथेनाजो जरासन्धो महोपतिः ॥ १ 
तयो: समभवद्युद्धं दिव्यास्त्रविदुषोद्दयोः । 
य॒घि नानाप्रहरणेरन्योन्यमभिवषंतोः । २ 
क्षीणबाणो विधनुषो भग्नखडगो महों गतो । 
बाहुभिः समसज्जेतामुभावप बलान्विती ॥ ३ 
बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणा$थ युद्धत: । 
बिभद सन्थि देहस्य जरया ]लेषितस्ये हि ॥ ४ 
सविकार इशरोरस्य वृष्ट्वा नपतिरात्मन: । 
प्रौतो$स्मोत्यब्रवीत्कण॑ वौरमुत्सुज्य वूरत: ॥। ५ 
प्रीत्या ददो स कर्णाय मालिनी नगरोमथ । 
अंगेषु नरश्ञार्द्ल स राजासोत्सपत्नजित्‌ 1 ६ 
पालयामास चम्यां च कर्ण: परबलादंन: । 
दुर्योधनस्यानुमते तवापि विवितं तथा ॥ ७ 
एवं इास्त्रत्रतापेन प्रथितः सो$मवत्किती । ८ 
--महाभारत, शातिप्वे भध्याय ५ 


महारथी कण २५७ 

क्षत्रियांच्या तत्कालीन चालीप्रमाणें कलिंगदेशांत चित्रांगद 
नांवाच्या राजाच्या कन्येचें या सुमारास स्वयंवर रचलें गेलें. त्या 
स्वयंवरानिमित्त त्या राज्याच्या राजधानीर्चे राजपूर नगर, येथें 
अनेक राजे जमले. शिश्पाल, जरासंध, भोष्मक, कपोतरोमा, 
नील, रूक्मी, सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज इत्यादि अनेक परा- 
क्रमी राजे तेथें जमले असून मगधाधीश जरासंध हा त्या वेळीं आपल्या 
पराक्रमाने साऱ्या भारतवर्षाचा सम्त्राट्‌ झालेला असल्यामुळें तो त्या 
राजमंडळांत नक्षत्रसमुदायांतल्या चंद्राप्रमाणे शोभत होता. उपस्थित 
राजमंडळांत पाण्डव नि यादव मात्र आलेले नव्हते. दुर्योधन यावेळीं 
हस्तिनापूरच्या राजाचा युवराज असून कर्ण हा त्याचा सेनापति 
होता. या स्वयंवराप्रीत्यथ॑ युवराज दुर्योधन आपला सखा जो कणे 
त्याच्याबरोबर कलिंग राजनगरींत गेला. रीतीप्रमाणे स्वयंवरमंड- 
पांत राजमंडळ येऊन आपआपल्या अधिकारानुरूप आपआपल्या 
आसनांवर बसल्यानंतर ती राजकन्या योग्यवेळीं आपल्या एका सखी- 
बरोबर हातांत स्वयंवराची माळ घेऊन प्रविष्ट झाली. तत्कालीन 
रूढीप्रमाणे अनेक राजे लोकांचीं वणनें ऐकत व त्यांना डावलन ती 
दुर्योधनाचें सिहासन उल्लंघून जात असतांना युवराज दुर्याधनानें 
तिला अडथळा केला. व बळानें तिला रथांत बसविलें व तिचें क्षत्रि- 
योचित हरण केलें. त्यावेळीं एकच कोलाहल माजन सर्व उपस्थित 
राजे दुर्योधनावर चाल करून आले. तें पाहुन दुर्योधनाच्या संरक्षणाथं 
एकट्या कर्णाने त्या सवे राजसम॒हावर चाल केली व आपल्या अमोघ 
अस्त्रज्ञानाच्या प्रभावाने त्या सगळ्यांचा पराभव करून त्यांना पळतां 
भई थोडी केली. कर्णाचा हा अभतपूर्व पराक्रम पाहन त्या राजांच्या 
मनांत इतको धास्ती निर्माण झाली कों, पळण्याशिवाय त्यांना दुसरी 
कोणतीही रणनीति सुच्‌ं शकली नाहीं. कर्णाचा हा विलक्षण पराक्रम 
पाहतांच मगधाधिपति जरासंधाला त्याचें मोठे वेषम्य वाटलें व 
त्यानें कर्णाला इंहृयुद्धासाठीं आव्हान दिलें. कर्णानेंही तें आव्हान 
मोठ्या आनंदानें स्वीकारले. वस्तुत: जरासंधाशीं इंद्र युद्धाचे आव्हान 
स्वीकारणें म्हणजे मृत्यूच्या वासलेल्या जबड्यांत उडी घेणेंच होय 

म. भा. १७ 


<१८ शी अनी. जव नी ही ह. 


२५८ महाभारतावरील व्याल्यानें 


असें त्यावेळीं समजलें जाई. पण कर्णाने त्याची यत्किचितही तमा न 
बाळगतां जरासंधावर दिव्यास्त्रांची वृष्टि करावयास प्रारंभ केला. 
शेवटीं दोघांचीं शस्त्रास्त्रे संपल्यावर आपल्या आवडीचे मल्लयुद्ध 
करण्यासाठीं जरासंधानें कर्णाला आव्हान दिलें. कर्णनेंही तें आव्हान 
स्वीकारलें व सुविख्यात बाहुकण्टक नांवाचा डाव करून त्यानें 
जरासंधाला प्राणसंकटांत टाकलें. प्रतिपक्षाला शिवणीपासून मधून 
चिरून टाकणें व तेंही केवळ बाहुंच्या बळावर याला 'बाहुकंटक' असें 
म्हणतात. जरासंध कर्णाच्या मल्लयद्धांतील प्रावीण्याचा तो प्रकार 
पहातांच त्याला शरण गेला व त्याने त्याची मंत्री संपादन केली 
कर्णाचें व आपलें हें नवें झालेलें मित्रत्व सदाचें रहावें म्हणून त्याच्या 
विक्रमाचें स्मारक चिन्ह या नात्यानें जरासंधानें त्याला “मालिनी 
नांवाची नगरी अपेण केली. कर्णाच्या जरसंधावरील या विजयामुळे 
त्याच्या पराक्रमाच्या कौर्तीनें सारे दिक्कोन गर्जन उठले. हा विजय 
कर्णानें प्रासंगिक तरी मिळविला होता पण त्यानें मिळविलेला दुसरा 
विजय हा केवळ पृथ्वी जिकण्याच्या उद्देशानेंच, स्वत:च्या एकट्याच्या 
भरंवश्यावर व ईष्येनें मिळविला होता. त्याच्या या दुसऱ्या दिग्विज- 
यानें दुर्योधनाला खर्‍या अर्थानें सम्राटपद दिलें. इतकेंच नव्हे तर 
धतराष्ट्रापासची सारी कौरवराजसत्ता त्याच्या खड्गधारेच्या भरंव- 
शावर स्थिर आहे हें त्यानें दुयाधनाच्या व जगाच्याही दृष्टीनें सिद्ध 
करून दाखविलें. वनपर्वात त्याचें पुढीलप्रमाणें वर्णन आहे :- 

अनुजानीहि मां राजन्‌ सभूत्यबलवाहनम्‌ ॥ १९ 

जेष्यामि पुथिवों राजन्‌ सह्षेलवनकाननाम । 

जिता च प/ण्डवेभमिश्‍चतुभिबंलशालिभि: । २० 

तामहं ते विजेष्यामि एक एव न संशय: । 

सम्पद्यतु सुदुर्बद्धिर्भीष्म: कुरुकुलाधमः ॥ २१ 

तच्छरत्वा तु वचो राजन्‌ कणंस्य भरतषंभ । 

प्रीत्या परमया युक्‍तः कणंमाह नराधिप: ॥ २४ 

धन्यो5स्म्यनुगृहोतोस्म यस्य मे त्वं महाबलः । 

हितेष्‌ वतंसे नित्यं सफलं जन्म चाद्य मे ॥ २५ 


महारथी करणं २५९ 


यदा च मन्यसे वीर सवेदत्रुनिबहणम । 

तदा नि्गेच्छ भद्र ते ह॒घनुशाचि च मार्मिति ॥ २६ 
एवमक्‍तस्तदा कर्णी धातं राष्ट्रेण धोमता । 
सर्वेमाज्ञापया मास प्रायात्रिकमरिन्दम ॥ २७ 

_ 0 

प्रययो च महेष्वासो नक्षत्र शुभदेवते । 

शुभे तिथो मुहते च पुज्यमानो द्वदिजातिभिः ॥। २८ 
मडतगलेरच शभ: स्नातो वारिभरचायि प्रपूजितः । 
नादयन्‌ रथ घोषण त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ 

--महाभारत, वनपवं अध्याय २५३ 

तत: कर्णो महेष्वासो बलेन महंतावृत: । 

द्रपदस्य पुरं रम्यं रुरोध भरतषंभ ॥। १ 
युद्धेन महता चनं चक्रे वोरं वशानुगम्‌ । 
सुवण रजतं चापि रत्नानि विविधानिच २ 

करं च दापयामास द्रपदं नुपसत्तम । 
तं विनिजित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य ये$नुगा: । ३ 
तान्‌ सर्वान्‌ वशागांउचक्रे करं चनानदापयत्‌ । 
अथोत्तरां दिशं गत्वा वक्षे चक्रे नराधिपान्‌ ॥ ४ 
भगदत्तं च निजित्य राधेयो गिरिमारुहत । 
हिमवन्तं महाझेलं युध्यमानइच दरत्रुभिः ॥ ५ 

प्रययो च दिशाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ वशमानयत । 

स हेमवतिकान्‌ जित्वा करं सर्वानदापयत ॥ ६ 
नेपालविषये ये च राजा नस्तानवाजयत्‌ । 

अवतीये तत: होलात्‌ पूर्वा विदम भिद्रतः ॥ ७ 
अडःगान्‌ वडगान्‌ कलिडगांडच शुण्डिकान्‌ मिथिलानथ । 
मागधान्‌ ककखण्डांडच निवेर्य विषये 5 5 त्मन: ॥। ८ 
आवशोरांरच योध्यांडच अहिक्षत्रं च निजेयत्‌ । 
पूर्वादिशं विनिजित्य वत्सर्भासम तथाञ्गमत्‌ ॥ ९ 
वत्सर्भाभ विनिजित्य केवलां मृत्तिकावतीम । 

मोहनं पत्तनं चेव त्रिपुरी कोसलां तथया ॥ १० 


२६० 


क: रका जय न. का 


महाभारतावरोल व्याख्याने 


एतान्‌ सर्वान विनिजित्य करमादाय सवंशः । 

दक्षिणां दिदमास्थाय कर्णी जित्या महारथान ॥ ११ 
रुक्मिणं दाक्षिणात्येष्‌ योधयामास स्‌तज: । 

स युद्धं तुमलं कृत्वा रुक्‍्मी प्रोवाच स्‌तजम्‌ ॥ १२ 
प्रौतोईस्मि तव राजेंद्र विक्रमेण बलेन च । क 
न ते विघ्नं करिष्यामि प्रतिज्ञा ससमपालयम्‌ ॥। १३ 
प्रीत्या चाह प्रयच्छामि हिरण्य यावदिच्छसि । 

समेत्य रुक्‍्मिणा कर्ण: पाण्ड्यं हेल च सो$्गमत्‌ ।॥। १४ 
स केरलं रणे चब नीलं चापि महोपतिम्‌ । 
वेणुदारिसुतं चेव ये चान्ये नपसत्तमाः ।। १५ 
दक्षिणस्थां दिशि नुपान्‌ करान्‌ सर्वानदापयत्‌ । 
शेशर्पालि ततो गत्वा विजिग्ये सृतनन्दनः ॥ १६ 
पारवस्थांड९चापि नुपतीन वशे चक्रे महाबल: । 
आयवन्त्यांडच वक्ष कृत्वा साम्ना च भरतषंभ । 
वृष्णिभिः सह सग्डगम्य पश्‍चिमार्माप निजयत्‌ ॥ १७ 
बारणीं विशामागम्य यावनान्‌ बर्बरांस्तथा । 

नुपान्‌ पश्‍चिमभमिस्थान्‌ दापयासास वे करान्‌ ॥ १८ 
विजित्य प॒थिवीं सर्वा स पुर्वापरदक्षिणाम्‌ । 
सम्लेच्छाटविकान्‌ वोरः सपवेतनिवासिन: 1। १९ 
भद्रान्‌ रोहितकांउइचेब आग्रेयान मालवानपि । 

गणान्‌ सर्वान्‌ विनिजित्य नोतिकृत्‌ प्रह्सद्षिव ॥ २० 
दाशकान यवनांश्‍चेव विजिग्ये सुतनन्दनः । 
नग्नजित्प्रमुखां*चेव गणान्‌ जित्वा महारथान ॥। २१ 
एबं स पृथिवीं सर्वां वश्े कृत्वा महारथ: । 

विजित्य पुरुषव्याध्रो नागसाहवयमागमत्‌ 1 २२ 
तमागतं महेष्वासं धातराष्ट्रो जनाधिप: । 

प्रत्युदगम्य महाराज सभातपितुबान्बव: ॥। २३ 
अचंयामास विघिना कणंमाहवज्योभिनम । 
काइरावयदच तत्‌ कम प्रीयमाणो जनेइवर: ।॥। २४ 


महारथी कण २६१ 


“५१८ ८४ 


प्राप्तवानस्मि भद्र ते त्वत्त: प्राप्त मया हि तत्‌ ॥ २५ 

बहुना च किमुक्तेन श्रणु कण वचो मम । 

सनाथो$स्मि महाबाहो त्वया नायेन सत्तम ॥ २६ 

न हि ते पाण्डवाः सर्वे कलामहेन्ति षोडशीम्‌ । 

अन्ये वा पुरुषव्याध्र राजानो$भ्युदितोदिता: । २७ 

स भवान ध्तराष्ट् तं गान्धारीं च यशस्विनोम्‌ । 

पत्य कणे महेष्वास अर्दात वजाभूद्यया ॥ २८ 

ततो हलहलाशब्वः प्रादुरासोद्वि ज्ञांपते । 

हाहाकाररच बहवो नगरे नागसाह्वये ॥ २९ 

केचिदेनं प्रहंसन्ति निन्दन्ति स्म तथा परे । 

तृष्णीमासंस्तथा चान्ये नुपास्तत्र जनाषिप ॥ ३० 

एवं विजित्य राजेन्द्र कर्ण: शस्त्रभूतां वर: । 

सपवंतवनाकाशां सससुद्रां सनिष्कुटाम्‌ ॥ ३१ 

देशोरुख्यावर्चः पुर्णा पत्तनेनंगररपि । 

दीपेश्‍चानप्सम्पूर्णे:ः पुथवों पुथिवोपते ।। २२ 

कालेन नातिदोघेण वह्ये कृत्वा तु पाथिबान । 

अक्षयं धनमादाय सूतजो नपसभ्ययात्‌ ॥ ३३ 

प्रविदय च गृह राजन्नभ्यन्तरर्मारदम । 

गान्धारीसहितं वोरो धृतराष्ट्र दद स: ॥ ३४ 

पुत्रवच्च नरव्याध्य पादो जग्राह धमंवित्‌ । 

ध्‌ तराष्ट्रेण चाशिलष्य प्रेम्णा चापि विसजित: ॥। ३५ 

तदाप्रभाति राजा च हकनिशचापि सोबलः । 

जानते निजितान्‌ पार्थान्‌ कर्णेन युधि भारत ॥ ३६ 

---महाभारत, वनपवं अध्याय २५४ 
“करणं दुर्योधनाला म्हणाला कों, हे राजा! मला आज्ञा दे. मी माझ्या 

सेन्याच्या भरंवशावर ही सवं पृथ्वी जिकीन. बलझ्याली पाण्डवांनीं 
ही पृथ्वी जिंकली. मी एकटा त्या पृथ्वीचा विजय करीन. कुरुकुला- 
धम दुर्बुद्धि भीष्माने माझा पराक्रम पहावा. हें ऐकतांच अत्यंत 
प्रेमाने दुर्योधन कर्णाला म्हणाला कों, आज मी अत्यंत धन्य आहें. 


२६२ महाभारतावरोल व्याल्यानें 

तुझ्यासारखा बलवान्‌ महापुरुष नेहमीं माझ्या हिताची चिता 
करतो ही मोठी ईश्‍वरी कृपाच होय. यामुळें माझें जीवन सफल 
झाल्यासारखे वाटतें. ज्यावेळीं तुला सोयीचे वाटेल त्या वेळीं तं 
अवऱ्य जा. याप्रमाणें दुर्योधनानें सांगितल्यावर शुभनक्षत्रीं नि 
शुभतिथीला स्वस्तिवाचन करून व सवे प्रकारचीं मंगलें करून 
कर्णाने ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेतले व आपल्या रथघोषानें त्रलोक्य 
निनादित करीत तो दिग्विजयाथे निघाला. त्यानें आपल्या सेन्यानें 
प्रथम पांचालांना जिकून राजा द्रुपदाजवळून मणि व रत्नांचा नि 
सुवर्णाचा पुष्कळ करभार घेतला. त्या वेळीं तर उत्तर दिशेकडील 
सर्वे राजांना जिकून भगदत्तालाही त्यानें जिकलें. नंतर हिमालयाच्या 
पायथ्याजवळचीं सर्व राज्यें जिकून त्यांचा करभार घेतला. नंतर 
नेपाळ, अंग-वंग, कलिंग, शुण्डिक, मिथिला, मगध इत्यादि देशांना 
जिकून नंतर पूर्वे दिशेचा त्यानें विजय केला. त्यानंतर दक्षिण 
दिशेकडे वळून रुक्मीप्रभूति राजांच्या जवळून करभार घेऊन नंतर 
पाण्ड्य, शल्य, केरळ इत्यादि राजांवर त्यानें विजय संपादन केला. 
त्यानंतर परिचमेकडे वळून चेदिदेश, अवंती, निरनिराळीं गण- 
राज्यें, इत्यादि त्याने जिकलीं. यादवांशीं यद्ध करण्याच्या भान- 
गडींत न पडतां त्यानें सामोपचारानेंच त्यांच्याशीं युद्ध टाळलें. या- 
प्रमाणें सर्व पृथ्वीचा दिग्विजय करून कणे ज्या वेळीं हस्तिनापुरांत 
परत आला त्यावेळीं राजा दुर्योधन सर्वांसह त्याला सामोरा गेला 
व त्याचा थाटानें आदरसत्कार करून सर्वांसमक्ष त्यानें त्याला 
असें म्हटलें कीं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, बाल्हीक यांच्याकडून जें 
मला मिळालें नाहीं तें पद त्‌ मला मिळवून दिलें आहेस. फार काय 
सांगावें, कर्णा, तुझ्यामुळे मी 'सनाथ' झालों आहें. पाण्डव अथवा 
इतर पराक्रमी राजे तुझ्या पराक्रमाच्या सोळाव्या अंशाची देखील 
बरोबरी करू शकत नाहींत. महाराज धतराष्ट्र व देवी गान्धारी यांचें 
तं दर्शन घे. महेन्द्र ज्याप्रमाणे अदितीकडे जातो त्याप्रमाणें तं गांधा- 
रीचें दर्शन घे. याप्रमाणें राजानें सांगतांच अंत:पुरांत जाऊन कर्णाने 
धृतराष्ट्र व गांधारी यांची भेट घेतली व पुत्राप्रमाणें त्यांच्या पायावर 
मस्तक ठेविलें. धतराष्ट्रानेंही इतरांप्रमाणेंच त्याला हृदयाशीं लावून 


भहारथी करणं २६३ 
निरोप दिला. त्या दिवसापासून शकुनि व दुयाधन कर्णाने पाण्डवांना 
जिकलेंच आहे असें मानूं लागले.” कुरुपाण्डवांच्या महायुद्धांतही 
कर्णाच्या अशाच देदीप्यमान पराक्रमाची उदाहरणें आहेत. घटोत्कचा- 
सारख्या सवेस्वीं अजेय होऊन राहिलेल्या मायावी योड्धयाला त्यानेच 
ठार मारलें. यधिष्ठिराच्या गळ्यांत धनुष्य टाकून त्याचा पराजय 
करण्याची जी प्रतिज्ञा आचाय द्रोण पूर्ण करू शकले नाहींत ती 
कर्णाने पूणे करून दाखविली आहे. इतकेच काय, पण नकुलसह्देव व 
भीमसेनासारखा अद्वितीय योद्धाही त्याने आपल्या सेनापतित्वाच्या 
पूर्वार्धातच पराजित करून पाण्डवसेनेंतील पार्थ व श्रीकृष्ण सोडून 
इतर सर्वे मोठमोठ्या योद्धथांना आपल्या पराक्रमाने चळचळां 
कांपावयास लावलें आहे. पण कर्ण हा नसताच पराक्रमी योद्धा 
असता तर तो एखादा राक्षस ठरून त्याच्याविषयीं अलौकिक आक- 
षेण खात्रीनें निर्माण झालें नसतें. तसें तें निर्माण झालें याचें कारण 
अलौकिक पराक्रमाबरोबरच अनेक दिव्य अभिजात गुण त्याच्या 

ठिकाणीं होते. महारथी कर्ण हा जसा पराक्रमी त्याचप्रमाणें तो 
महान्‌ दानशर, तपस्वी व ब्राह्मण्य होता. महाभारताच्या आदि- 
पर्वांत त्याच्या तपस्येचें व ब्रतनिष्ठतेचें वणन पुढीलप्रमाणें आढळतें 
आपृष्ठतापादादित्यमृपातिष्ठत वोर्यवान ।। २५ 
तस्मिन्काले तु जपतस्तस्य बोरस्य धीमत: । 
नादेयं ग्राह्मणष्वासो त्किचिद्सु महोतले ॥ २६ 
-म्महाभारत, आदिपवं अध्याय १११ 
रोज सकाळीं कण नदीतटाकावर जाऊन सूर्याकडे पहात त्याची 
उपासना करी. समोरचें ऊन पाठीवर येऊन पाठ चांगली तापून 
निघेपर्यंत त्याची ही उपासना चालत असे. त्या त्याच्या तप- 
इचर्येच्या वेळीं ब्राह्मणांना अदेय असें त्याच्याजवळ कांहींही नसे. 
कर्णाचा वध झाल्यावर त्याचें असेंच वणन कणेपर्वांतही केलेलें 
आढळतें. | 
हतो वेकतंन: कण: सपुत्र: सहवाहन: । 
अथिनां पक्षिसंघस्य कल्पवुक्षो निपातितः || ४४ 


२६ महाभारतावरील व्याख्याते 


>/६-/५- ५/५-८/५- "<- २“. ५: :- ५-४ 5: : :- -- ४- > ४५८४८ ४-४- ६- ४- ४८ ४८ ४- ४८ ४८ ४८४४८ ५८ ५-५-०८४-- रज 0४-०४ ४८५ ५५४५ १८ ४- 


वदानीत्येव यो5वोचन्न नास्तोत्याथतोर्जथभि: । 
सदिभ: सदा सत्पुरुषः स हतो दहेरथे वृष: ॥। ४५ 
यस्य ब्राह्मणसात्सवं वित्तमासीन्महात्मनः । 
नादेयं ब्राह्मणेष्वासोदस्य स्वर्माप जोवितम्‌ ।। ४६ 
सदा स्त्रोणां प्रियो नित्यं दाता चेव महारथ: । 
स व पार्थास्त्रनिदंग्धी गत: परसिकां गतिम्‌ ॥ ४७ 
>-महाभारत, कणपव अध्याय ९४ 
वैकतन कणे मेला याचा अर्थ आज याचकरूपी पक्षांच्या थव्यांचा 
कल्पवक्षच अर्जनानें तोडन खालीं पाडला आहे. ज्यानें केवळ 'देतों' 
असा एकच शब्द याचकांना ऐकविला. *नाहीं' असा शब्द कधींही 
ऐकवला नाहीं. सज्जनांकडून जो नेहमीं सत्पुर्षच म्हणविला गेला 
तो कर्ण आज संपला. ज्याचे सवे वित्त केवळ बाह्यणांसाठींच होतें. व 
वित्तच काय पण ज्याचें जीवितदेखील ब्राह्मणांना अदेय म्हणून नव्हतें 
तो वेकतन कणे आज संपला. जो स्त्रियांना अत्यंत प्रिय, महान दाता 
व श्रेष्ठ महारथी म्हणन विख्यात होता तो आज अर्जनाच्या अतस्त्रानें 
दग्ध होऊन परम गतीला गेला. प्रत्यक्ष भगवान श्रीक्ृष्णांनींही कर्णा- 
च्या ज्ञानासंबंधीं व विचक्षणतेसंबंधीं पुढीलप्रमाणें उद्गार काढले 
आहेत :-- 
उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदयारगा: । 
तत्त्वाथं परिपृष्टार₹च नियतेनानसूयया ॥ ६ 
त्वमेव कणे जानासि वेदवादान सतातनान । 
त्वमेव धमंशास्त्रेष्‌ सुक्ष्मंष्‌ परिनिष्ठितः ।। 
-्महाभारत, उद्घोगपव अध्याय १४० 
“हे राधया ! तूं शुद्ध अंत:करणाने व्रतस्थ राहुन वेदविद्यत पारं- 
गत असलेल्या ब्राह्मणांची सेवा करून त्यांच्या जवळून रहस्यज्ञान 
प्राप्त करून घेतलें आहेस. सनातन वेदविद्येचें तुला यथार्थ ज्ञान असून 
धमंशास्त्रांचें सूक्ष्म रहस्य कळून घेण्यासाठीं तू अपार परिश्रम केले 
आहेस 
श्रीकृष्णांसारख्या व्यक्‍तीनें ज्याच्यासंबंधीं हे उद्गार काढावे 
त्या व्यक्तीची महत्ता तशीच असली पाहिजे यांत शंका नाहीं. 


सहारयो कण २६५ 


९.८ शॉ” 7८४८१ ८ 


कर्णाच्या सर्वे सदगणांत त्याची अद्वितीय दानशरता नेहमींच देदीप्य- 
मान तेजाने तळपून उठलेली आहे 


अलौकिक दानश्रत्व 


कणे दानी होता याचा अथं त्याच्यापेक्षा अधिक संपत्ति कुणी कुणाला 
दिली नसेल असें नाहीं. मनष्य जेव्हां एखाद्या विशेष गोष्टींत सर्वे- 
श्रेष्ठ म्हणन समजला जातो तेव्हां त्याचें त्या बाबतींतलें खरें महत्त्व 
जीवितापेक्षांही तो ती बाब अधिक मोलाची समजतो व तिच्यासाठी 
संगी आपलें जीवितही पणास लावावयास सिद्ध असतो यांत आहे 
कर्णाची दानश्रताही अशाच स्वरूपाची महात्रताची बाब ठरलेली 
आहे. महाकवि कालिदासाने असें म्हटलें आहे कीं ' हेम्न: संलक्ष्यते 
ह्ग्नो विशुद्धि: श्‍्यामिकापि वा ' सुवर्णाची खरी परीक्षा अग्नींतच 
होते. त्याचप्रमाणें ज्या गोष्टींच्यामुळे एखादी व्यक्ति महापुरुष ठरते 
त्या गोष्टीसंबंधींच्या तिच्या निष्ठेची परीक्षाही आपत्तीच्या भट्टोंत 
जीवित कों व्रत असा प्रश्‍न उत्पन्न होऊन त्यांत जीविताऐवजीं 
व्रताची बाजच महत्त्वाची ठरण्यांत होत असते. कर्णाच्या आयष्यांतही 
त्याच्या दानवीरतेचें सुवण अशाच आपत्तीच्या अग्निपरीक्षेतून तावून 
सुलाखून बाहेर पडलेले आहे. म्हणनच त्यासंबंधी तो केवळ अद्वितीय 
होऊन राहिलेला आहे. अनेकांचे नत्र त्यामळे स्तिमित झाले आहेत 
तो प्रसंग असा:-- त्याच्या दातृत्वाचा लाभ घेऊन, त्याच्या घातक 
क्रोधापासून अर्जनाचें संरक्षण करावें अशी इच्छा अर्जुनाचा पिता 
देवराज इंद्र याला झाली. इंद्राला हें माहीत होतें कीं कर्णाच्या अंगा- 
जवळ जन्मतःच त्याला लाभलेले सहज कवच आहे नि देदीप्यमान 
कुंडले त्याच्या कानांना शोभवीत आहेत, तोंवर अर्जुनाला त्याचा पूर्ण 
नि:पात करतां येणें शक्‍य नाहीं. कर्णाच्या अंगांतील कवच व त्याचीं 
कुंडले ही अमतापासून उत्पन्न झालेलीं असून त्यामुळे तो अवध्य 
आहे अशी समजूत असे. कपटानें या दोन्ही वस्तु कर्णाजवळून काढून 
घ्यावयाचे देवेंद्राने ठरविलें. त्या वस्तू कर्णाजवळून काढून घ्याव- 
याचा केवळ एकच मागे होता. व तो म्हणजे ब्राह्मणवेषानें कर्णाजवळ 
यांची याचना करणें हा होय. कर्णाचा नियम माहीत असल्यामळे 


“८५४५५ ४४*-ा-ह्ट-५79/* 


२६६ महाभारतावरील व्याल्यानें 


प दल ह ऑर ४» > ४८ ४ > > *८४-५-<५८/५८-४८-४८/१८५- - > >“ ४-० हनक 


त्याच्या सूर्योपासनेच्या वेळींच देवेंद्राने आपला बेत सिद्धीस न्याव- 
याचें ठरविलें. इंद्राने हा बेत आपल्याकडन गप्त ठेवण्याची शक्‍य ती' 
सारी दक्षता घेतली. पण शेवटीं त्या गुप्ततेला वाचा फुटून कर्णाचे 
वडील सूर्यनारायण यांना ती वार्ता कळली. देवराज इंद्र आपल्या 
पुत्राच्या संरक्षणासाठीं कर्णाचा सर्वनाश करावयास सिद्ध आहेत 
हें पहातांच सूर्याला स्वत:च्या पुत्राविषयीं मोठा कळवळा उत्पन्न 
झाला. इंद्राचा हा बेत कर्णाला आधींच कळवन त्याला सावध करावें 
या हेतूनें सूर्य इंद्र येण्याच्या आधल्याच दिवशीं स्वप्नांत ब्राह्मण- 
वेषाने येऊन कर्णाला इंद्राचे हें कपट सांगून सचेत करू लागला. तो 
म्हणाला कीं 

कण मदचनं तात शणु सत्यभतां वर । 

बग्रवतो$द्य महाबाहो सोहूदात्‌ परमं हितम्‌ ॥ १० 

उपायास्यति इाक्रस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया । 

ब्राह्मणच्छद्यना कणे कुण्डलोपजिहोषंया ॥ ११ 

विदितं तेन शोलं ते स्वस्य जगतस्तथा । 

यथा त्वं भिक्षितः सद्िभदंदास्येव न याचसे ॥ १२ 

त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्य: प्रयाचितम्‌ । 

वित्तं यच्चान्यदप्याहुनं प्रत्याख्यासि कस्यचित्‌ ।। १३ 

त्वां तु चेवंविधं ज्ञात्वा स्वयं व पाकशासनः । 

आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चेव भिक्षितुम्‌ ॥ १४ 

तस्मे प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया । 

अनुनेयः परं इक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम ॥ १५ 

कुण्डलाथे ब्रुवंस्तात कारणेबंहुभिस्त्वया । 

अन्येबहुविधेवित्तः सत्षिवार्य: पुनः पुन: ॥ १६ 

रत्ने: स्त्रोभिस्तथा गोभिधनंबेहुविधेरपि । 

निदशंनेशच बहुभिः कुण्डलेप्सुः पुरन्वरः ।। १७ 

यवि दास्यसि कणं त्य सहजे कुण्डले शुभे । 

आयुष: प्रक्षयं गत्वा मृत्योवंशमुपष्यसि ।॥ १८ 

कवचेन समायुक्‍तः कुण्डलाभ्यां च मानद । 

अवध्यस्त्वं रणे$रोणामिति विद्धि वचो मम ॥ १९ 


महारथो कर्ण २६७ 


अमृतादुत्यितं हयेतदुभयं रत्नसम्भवम्‌ । 
तस्माद्रक्य त्वया कणं जोवितं चेत्प्रियं तव ॥ २० 
--महाभारत, वनपवं अध्याय ३०० 

हे कर्णा ! उद्यां सकाळीं पाण्डवांचें हित साधण्याच्या इच्छेने 
ब्राह्मणाचा वेष घेऊन कपटी इंद्र तुझ्याजवळ येऊन कवचकुण्डलांची 
भिक्षा मागणार आहे. याचकांना व त्यांतून विज्षेषत: ब्राह्मणांना 
कधींही 'नाहीं' न म्हणण्याच्या तुझ्या अपूर्वे व्रताची इंद्राला पूर्ण 
कल्पना असल्यामुळेंच तुझ्या विनाशाचे हें कारस्थान त्यानें शिज- 
विलें आहे. पण त्याचें हें कपट समजल्यामुळें मला तुझ्याविषयौं 
चिता वाटून केवळ प्रेम म्हणून या गोष्टीची तुला आधींच कल्पना 
द्यावी यास्तव मी या वेषानें स्वप्नांत तुझी गांठ घ्यावयास बुद्धथाच 
आलों. इंद्राने यासंबंधीं तुला कितीही आग्रह केला तरी हवी तीं 
कारणें दाखवून तू त्याला निराश कर. रत्ने, स्त्रिया, वाटेल तें धन 
अथवा इतर कांहींही तूं त्याला देऊ कर. पण कवच नि कुंडले देऊ 
नकोस. हीं कवचकुंडले तुला जन्मापासूनच लाभलीं असून जर तीं 
तू इंद्राला दिलींस तर तुला मृत्यु प्राप्त झाल्यावांचून राहणार नाहीं. 
जोंवर तूं या सहज कवचकुंडलांनीं युक्‍त आहेस, तोंवर शत्रु तुला 
युद्धांत मारू शकत नाहींत. तूं केवळ अवध्य आहेस. तुझीं कवच- 
कुंडलें अमृतापासून उत्पन्न झालेलीं असून देवांची दुलंभ देणगी म्हणून 
तू या वस्तूंना जपलें पाहिजेस. जर तुला स्वत:च्या जीविताची कांहीं 
आस्था असेल तर मी सांगतों त्याकडे नीट लक्ष दे व त्याप्रमाणें वाग. 
कर्णाने हें ऐकतांच त्याला मोठें आश्‍चयं वाटलें. त्याने विचारलें कीं 
माझ्याविषयी इतकें अपरंपार प्रेम बाळगणारे आपण कोण आहांत? 
त्या ब्राह्मणाने कर्णाला सांगितलें कीं मी सूर्य असून मी तुझ्या हिता- 
साठीं तळमळावें असाच तुझा व माझा संबंध ईश्‍वरेच्छेने प्रस्थापित 
झालेला आहे. तो संबंध काय आहे हें मला तुला सांगतां येत नाहीं. 
पण माझ्या अंत:करणांत तुझ्याविषयीं स्वाभाविक प्रेम नांदत असून 
तुझ्या कल्याणाची सतत चिता वहाणें व त्यासाठी खटपट करणे हें 
माझें परम कतंव्य आहे. कर्णाने सूर्य हीं अक्षरें कानावर पडतांच त्या 
ब्राह्मणाला साष्टांग वंदन केलें व विनयानें हात जोडून तो म्हणाला: 


२६८ महाभारतावरोल व्याल्याते 


श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य मे गोपति: प्रभः । 
प्रवक्ताव्द्य हितान्वेषी हण चेदं वचो मम ॥। २३ 
प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाच्च ब्रवीम्यहम्‌ । 

न निवार्यो व्रतादस्मादहं यद्यस्मिते प्रिय: ॥ २४ 
ब्रतं बे मम लोको्यं वेति कृत्स्नं विभावसो । 
यथा$हं द्िजमुख्येभ्यो दद्यां प्राणानपि ध्र्वम्‌ ॥ २५ 
यद्यागच्छति मां शक्रो ब्राह्मणच्छदाना वतः । 
हिताथं पाण्ड्पुत्राणां खेचरोतम भिक्षितुम ॥ २६ 
दास्यामि विबधश्रेष्ठ कुण्डले वम चोसमम्‌ । 

न से कोत: प्रणश्येत त्रिष॒ लोकेष विश्वुता ॥ २७ 
मदिधस्य यशस्यं हि न युक्‍्तं प्राणरक्षणम्‌ । 

युक्‍त हि यशसा यक्‍्तं मरणं लोकसम्मतम्‌ ।॥। २८ 
सो$्हूमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वमंणा । 

यदि मां बलवत्रध्नो भिक्षाथमुपयास्यति ॥ २९ 
हिताथं पाण्डुपुत्राणां कुण्डले से प्रयाचितुम्‌ । 

तन्मे कौतिकरं लोके तस्याकोतिभेविष्यति ॥। ३० 
वणोमि कोति लोके हि जोवितेनापि भानुसन्‌ । 
कौतिमानइन्‌ते स्वगं होनकोतिस्तु नव्यति ॥ ३१ 
कोतिहि पुरषं लोके सञ्जोवयति मातवत । 
अकीतिर्जोवितं हून्ति जोवतोर्ञजव डरीरिण: ।। ३२ 
अयं पुराण: इलोको हि स्वयं गोतो विभावसो । 
धात्रा लोकेश्‍वर यथा कोतिरायुनरस्य ह ॥ ३२३ 
पुरुषस्य परे लोके कोतिरेव परायणम । 

इह लोके विशुद्धा च कोतिरायुविवधंनी ॥। ३४ 
सो$्हं हरीरजे दत्वा कोति प्राप्स्यासि शाश्‍वतीम । 
वत्वा च विधिवहानं ब्राह्मणेन्यो यथार्विधि || ३५ 
हुत्वा शरीरं सडऱ्रामे कृत्वा कम सुदुष्करम । 
विजित्य च परानाजो यर: प्राप्स्यासि केवलम ॥ २३६ 
भीतानामभयं दत्वा सडग्रामे जीविताथिनाम । 
बद्धान्‌ बालान्‌ दिजातींऔच मोक्षयित्वा महाभयात्‌ ॥। ३७ 


महारथी कणं २६९. 


प्राप्स्यामि परमं लोके यश: स्वग्यंमनत्तमम्‌ । 

जोवितेनापि मे रक्ष्या कोतिस्तद्विद्धि मे ब्रतम्‌ ॥ ३८ 

सो$हं दत्वा मघवते भिक्षामेतामनसमाम्‌ । 

ब्राह्मणच्छद्मिने देव लोके गन्ता परां गतिम ॥ ३९ 

-म्महाभारत, वबनपवे अ. ३०० 
“सर्व चराचरांचे स्वामी भगवान्‌ सुर्यनारायण माझ्या हिताची 

काळजी वाहतात व मला हितोपदेश करावयास येतात ही जशी 
अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे त्याचप्रमाणें त्यांचा तो उपदेश मी 
प्रत्यक्ष आचरू शकत नाहीं ही अत्यंत दुदवाची गोष्ट आहे. आपणा- 
वर माझी अत्यंत निष्ठा आहे. अविनयाची क्षमा असावी. मी 
आपल्याला साष्टांग वंदन करतों. पण माझी आपल्या चरणांजवळ 
अशी नम्र प्रार्थना आहे कों, जर आपलें माझ्यावर यत्किचितही प्रेम 
असेल तर माझ्या ब्रतापासून आपण मला भरष्ट करूं नये. याचक 
म्हणून माझ्या दारीं आलेल्या ब्राह्मणाला त्यानें जर माझे प्राण 
मागितले तर तेसुद्धा मी देईन. पण माझ्या दारांतून विन्मुख 
म्हणून जाऊं देणार नाहीं असें माझें ब्रत आहे. प्रत्यक्ष देवराज 
महेन्द्र जर ब्राह्मणाचा वेष घेऊन माझ्या दारीं भिक्षा मागा- 
वयास येत असेल तर माझ्यासारख्या मानवाचे भाग्यच उजळलें 
म्हटलें पाहिजे. त्रेलोक्याचा राजा भिकारी होऊन माझ्या दाराशी 
उभा राहिला असतां, त्याच्यासारख्याला विन्मुख जाऊं देणें मला 
शोभेल काय ? माझी त्रिभ्वनविख्यात कीत ज्यामुळें नष्ट होणार 
नाहीं असें वागणें हेंच याप्रसंगी माझें कतेव्य आहे. ब्राह्मणवेष- 
धारी इंद्राला मी अवश्य कवचकुंडलांची भिक्षा देईन. मरण जगांत 
कोणाला च॒कलें आहे? माझ्यासारख्या वीरांना यश कलंकित 
करून जगण्यापेक्षा आपल्या यशानें व कोर्तीनें सार्‍या त्रिभुवनाचे 
दिक्कोन गर्जेवून लाभणारें मरण अधिक देदीप्यमान व श्रेयस्कर 
वाटतें. बल व वृत्रासुर यांना ठार मारणारा पराक्रमी इंद्र माझ्या 
दारीं भिक्षेकरी म्हणून उभा रहातो ही कल्पनाच माझ्या मनाला 
इतकी मोह पाडते कों माझ्यावर केवढेही संकट येऊन कोसळणार 
असलें तरी मी कवच नि कुंडलें दान म्हणून इंद्राला दिल्याविना 


२७० महाभारतावरोल वब्याल्यानें 


रहाणार नाहीं. पाण्डवांच्या हितासाठी कां होईना पण इंद्रासारख्या 
समर्थ देवाधिदेवालाही कपटाचा व लाचारीचा मार्ग स्वीकारावा 
लागला यांत त्याची अपकीति होणार आहे. उलट सर्वेनाश दिसत 
असतांनाही मीं मात्र माझें व्रत सोडलें नाहीं ही माझी कीत सगळ्या 
त्रिभिवनांत पसरणार आहे. असा मंगल क्षण कोणाच्याही आयष्यांत 
क्वचितच उगवतो. तो मी कधींतरी व्यर्थ दवडीन काय ? प्राण 
गमावनही मी अवश्य कीत संपादन करीन. कीतिहीन मनष्य 
जिवंत असला तरी वस्तुत: तो मेलेलाच असतो. व कौतिवन्तालाच 
स्वर्गाचा विजेता होण्याचा मान मिळतो. कीत ही कतंत्ववान्‌ पुरु- 
षांना जीवन देणारी माताच होय. कीतिहीन जीवन म्हणजे मताचें 
जीवन. तें कसलें जीवन ? प्रत्यक्ष मरणच तें ! एक जनी म्हण आहे 
व ती प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवानेंच प्रचलित केली असें मीं ऐकले आहे. कीत 
हेंच मनुष्याचे खरें आयष्य होय ! हीच ती म्हण होय. पुरुषाचे 
सवंश्रेष्ठ कतेव्य, त्याचा सर्वे श्रेष्ठ आधार, त्याचा सवेश्रेष्ठ जीवन- 
रस म्हणजे त्याची देदीप्यमान विमल कीर्तीच होय. म्हणून मी 
सहज कवचकुंडलांचें दान करून शाश्‍वत कौर्तीचा सदाचा लाभ 
करून घेईन. इंद्र ब्राह्मण म्हणन येतो आहे ना ? मग त्याच्यासारख्या 
अतिथीला ईप्सित वस्तंचें ययावत दान करणें हेंच माझें कतेव्य 
ठरतें. तें दान केल्यानंतर संग्रामांत मी कवचहीन स्थितींतही अत्यंत 
दुर्धर पराक्रम प्रकट करून इतरांना अशक्य असें कर्म करून दाखवीन. 
संग्रामांत मी सवे शत्रूचा पराभव करीन. भयभीतांना अभय देईन. 
जीवदानाची याचना करणाऱ्यांना ऐंन युद्धाच्या धुमश्‍चक्रींतही 
वांचवीन. वृद्ध, बाल नि ब्राह्मण यांची महान्‌ संकटापासून मुक्‍तता 
करून अद्वितीय यश व स्वर्गाची प्राप्ति करून घेण्याकरितां अति 
प्रबळ शत्रूने पेटविलेल्या रणसंग्रामाच्या महायज्ञांत स्वत:च्या शरी- 
राचें व जीविताचेंही हवन करून शाश्‍इवत अमरपद मी प्राप्त करून 
घेईन. जीवित कीं कीति हा पेंच माझ्यापुढें तुम्ही टाकला आहे 
कीत कलंकित करून निलाजरें व भ्याड जीवन मी पत्करीत नाहीं 
तर व्रतपालन करून जीवनाच्या विनिमयानें मिळणारी शाश्‍वत 
कीर्तीच मी पत्करतों. देवेंद्राचा मी मान करीन. त्याची भिक्षा मी 


झहारथो कण २७१ 


टा चि -7 | “0 १“ ४. “7 “7-४. 


त्याला अवश्य देईन. शत्र्कडून मला मरण आलें तरी चालेल. पण 
देवेंद्राचा 'वरदाता' ही कीत मिळवन अन्तीं श्रेष्ठलोक प्राप्त करून 
घेण्याचा लाभलेला परम मंगल असा हा क्षण मी कधीही व्यर्थ 
दवडणार नाहीं. 
कर्णाचा हा ह॒टवाद ऐकतांच सूर्याला तो अहंकारी वाटला. पण 

त्याचें अपत्यप्रेम जागत होऊन त्यानें कर्णाला फिरून मोठ्या कळव- 
ळ्यानें उपदेश करावयास प्रारंभ केला. तो म्हणाला कीं :- 

मा$हितं कणं कार्षीस्त्वमात्मन: सुहूदां तथा । 

पुत्राणामथ भार्याणामथो मातुरथो पितु: ।। १ 

इरीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभदर । 

इष्यते यशस: प्राप्ति कोतिरच त्रिदिवे स्थिरा ॥ २ 

यस्त्वं प्राणविरोधेन कौतिमिच्छसि शाश्‍वतीम । 

सा ते प्राणान्‌ समादाय गमिष्यति न संशय: ।। ३ 

जीवतां कुरुते कार्य पिता माता सुतास्तथा । 

ये चान्ये बान्धवा: केचिल्लोके$स्मिन पुरुषषंभ ।॥ ४ 

राजानश्‍च नरव्याघा पोरुषण निबोध तत्‌ । 

कोतिःच जोवत: साध्वो पुरुषस्य महाद्यते ॥ ५ 

भृतस्य कोर्त्या कों कार्य भस्मीभ्‌तस्य देहिन: । 

मतः: कोति न जानीते जोवन्‌ कोत समश्‍नते ॥ ६ 


मतस्य कोतिमंत्यर्य यथा माला गतायष: । 

अहं तु त्वां ब्रवीम्येतद्‌ भक्‍तो5सीति हितेप्सया ॥ ७ 
भक्‍क्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । 
भक्तोयं परया भक्त्या मामित्येव महाभुज ॥। ८ 
ममापि भक्‍तिरत्पत्नास त्वं कुरु वचो मम । 

अस्ति चात्र परं किठ्चिदध्यात्मं देवनिमितम । 
अतःच त्वां ब्रवीम्येतत्‌ क्रियतामविशाडकया ॥ ९ 
देवगुह्यं त्वया ज्ञात न इक्‍यं पुरुषषंभ । 
तस्माज्ाल्यामि ते गुहुघं काले वेत्स्यत तद्भवान्‌ ॥ १० 
युनरक्तं च वक्ष्यामि त्य राधेय निबोष तत्‌ । 
मांउस्मे ते कुण्डले द्या भिक्षिते वजपाणिना ।॥ ११ 


२७२ महाभारताबरोल व्याल्याने 


झोभसे कुण्डलाभ्यां च रुचिराभ्यां महाधुते । 
विश्याखयोमंध्यगतः होव विमले दिवि ॥ १२ 
कौोतिरच जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्‌ । 
प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलाथे सुरेकवर: ॥ १३ 
क्‍या बहुविधवक्यिः कुण्डलेप्सा त्वया5नघ । 
बिहन्तं देवराजस्य हेतुयक्‍तः पुनः पुनः ॥ १४ 
हेतुसदुपप्ना थर्माधुर्यकृत भूषणे: । 
पुरन्दरस्य कणं त्वं बुद्धिमेतामपानुद ॥ १५ 
त्वं हि नित्यं नरव्याच्य स्पधसे सव्यसाचिना । 
सव्यसाची त्वया चेह युधि श्रः समेष्यति ॥ १६ 
न तु त्वामर्जुनः शवरः कुण्डलाभ्यां समन्वितम्‌ । 
विजतं यधि यद्यस्य स्वयमिन्द्रः सखा भवेत्‌ ॥। १७ 
तस्मात्न देये शक्राय त्वयते कुण्डले शुभे । 
सडग्रामे यदि निर्जेतं कण कामयसे$ःजुनम ॥ १८ 
--महाभारत, वनपवं अध्याय ३०४ 
“ह्या कृत्याने अभिमानाच्या वथा भरीस पडून तूं स्वतः तर 
शोकांत पडणार आहेसच; पण तुझे पालनपोषण करणारे आई- 
बाप, स्त्रिया, मुलें व तुझ्या पराक्रमावर आपल्या वेभवमंदिराची 
सुखस्वप्ने पाहणारे तुझे सव सुहूद्‌ कायमच्या दु:खांत पडणार आहेत 
त्यांचे अहित घडून येण्यासारखे कृत्य करण्यांत तू काय साधशील ? 
स्वतःच्या शरीराशीं व प्राणांशीं विनाकरण खेळ न करतां जगांत 
अभूतपूर्वे पराक्रम प्रकट करून तुला यश, कीर्ति, व स्वर्गातलें उच्चतम 
स्थानही मिळवितां येईल. जिवंत राहिलास तर कीर्तीचे अनेक 
प्रसंग तुला साधतां येतील. प्राण गमावन कीत संपादन करण्याचा 
तं जो विनाकारण हट्ट धरला आहेस तो जगांतील व्यवहार- 
वादी विचक्षण लोकांच्या मर्ते केवळ अंहकारी म्खपणाच ठरेल 
त्यानें तुझे प्राण तर जातीलच पण कोर्तीही होणार नाहीं. जे जिवंत 
राहतात ते आपल्या सर्वे नातलगांना सुख देत असतात व विनाकारण 
प्राण न गमवतां आजवर अनेक राजांनीं आपल्या देदीप्यमान पराक्र- 
माच्या भरंवशावर शाश्‍वत कीर्ति संपादन केली आहे. हे तेजस्वी कर्णा, 


महारथी कर्ण २७३ 


40. की त यि 


तिच्यामुळे आत्मसमाधानाचें सुख तरी अनुभवतां येत असतें. पण 
मेल्यावर कीर्तीचा उपयोग काय ? उत्तम फुलांची माळ जशी प्रेताला 
घालण्यापासून कांहीं एक फायदा नाहीं त्याचप्रमाणें मेल्यानंतर 
लाभणार्‍या कीर्तीचा कांहीं उपयोग नाहीं. तूं माझा भक्‍त आहेस; 

तुझ्या हितासाठीं खपणें हें माझें कतेव्य आहे. तूं माझी निष्ठेने सतत 
उपासना करीत असल्यामुळे माझ्या मनांत तुझ्याविषयीं उत्कट प्रेम 
उत्पन्न झालें आहे. शिवाय, कर्णा, तुझ्या व माझ्यांत असा कांहीं नाजुक 
व ईइवरी इच्छेनें उत्पन्न झालेला पण तुला न सांगतां येण्यासारखा 
संबंध आहे कीं तो लक्षांत घेतां तुझ्या हिताची खटपट करणें हें माझें 
कतंव्य ठरतें. तुझ्या व माझ्या संबंधाची ही गोष्ट केवळ देवी स्वरू- 
पाची असून ती तुला कळणें शक्‍प़ नाहीं व मलाही तुला ती सांगतां 
येणार नाहीं. योग्य काळीं व योग्यवेळीं ती तुला कळेल. फक्त आड- 
रानांत न शिरतां व तें गूढ उकलण्याचा प्रयत्न न करतां पुन: पुनः जें 
मी तुला सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहें तें अवरय आचरणांत आण. 
इंद्राने कितीही आग्रह केला तरी कवचकुंडले त्याला देऊं नकोस. कर्णा, 
तुझा वदनचंद्र विशाखा नक्षत्राच्या दोन तार्‍यांच्या मध्यभागीं जसें 
चंद्रबिब शोभावें त्याप्रमाणें या दोन कुण्डलांनीं शोभतो. स्वार्थांध 
व तुझ्याशीं कपट करावयास उद्युक्त झालेल्या इंद्राचे कारस्थान तं 
कधींही यशस्वी होऊं देऊं नकोस. तो मोठा देवांचा राजा झाला तरी 
त्याला तुझ्या जीवनाशीं असा भयानक खेळ खेळण्याचे काय कारण 
आहे? महेंद्र मोठा लाघवी आहे. तो तुला काय वाटेल तें सांगून 
फसविण्याचा प्रयत्न करील. पण तूंही अतिशय बुद्धिमान आहेस. 
इंद्राच्या युक्तिवादाच्या जाळ्यांत न अडकतां त्याचा युक्तिवाद तूं 
त्याच्यावर उलटवूं शकशील. मी तुला खरी गोष्ट सांगतों. हे नर- 
व्याघ्य़ा ! तूं नेहमीं सव्यसाची धनंजयाशीं स्पर्धा करीत असतोस. 
त्याच्या विनाशाची प्रतिज्ञाही तू केलेली आहेस. लवकरच जें 
कुरुपांडवांचें राज्यासाठी भयंकर युद्ध होणार आहे त्यांत सव्यसाची 

म, भा, १८ 


२७४ महाभारतावरोल अ्याल्यानें 
धनंजय व तूं यांचें दंद्युद्ध होईल. तुझ्या कवचकुंडलांच्या दिव्यतेंत 
अशी विलक्षण शक्‍ति आहे कीं एकटा अर्जुनच काय पण अर्जुन व इंद्र 
असे दोघेही तुझ्यावर चाल करून आले तरी ते तुझा वध तर काय 
पण पराभवही करू शकणार नाहींत. म्हणून तुझी वंचना करून तीं 
कवचकुंडलेंच पळवावींत व अर्जुनाच्या हातून तुला ठार मारावें असा 
इंद्राचा हा खटपटींतील हेतु आहे. अर्जून इंद्राचा मुलगा असल्यामुळें 
पुत्रप्रेमासाठीं तो कोणतेंही अका्ये करावयास पूर्णपणें सिद्ध आहे. 
केवळ अभिमानाच्या भरीस पडून अर्जुनाला युद्धांत ठार मारण्याची 
हें इतके दिवस उराशीं बाळगलेली प्रतिज्ञा धुळींत मिळवणार आहेस 
काय ? जर तुला युद्धांत अर्जुनाला जिकण्याची अथवा ठार मारण्याची 
इच्छा असेल तर इंद्राची निराशा कर. कवचकुडलें त्याला मुळींच देऊ 
नकोस ! ” 
कर्णाने हें ऐकतांच सूर्याला साष्टांग नमस्कार केला व सांगितलें 

भगवन्तमहं भक्‍तो यथा मां वेत्य गोपते । 

तथा परमतिग्मांशो नास्त्यदेयं कथडञ्चन ॥ १ 

नमेदारानमेपुत्रानचात्मासुहृदोनच। 

तथेष्टा वे सदा भक्त्या यथा त्वं गोपते मम ॥ २ 

इष्टानां च महात्मानो भक्तानां च न संशय: । 

कुर्वेन्ति भक्तिमिष्टां च जानोषे त्वं च भास्कर ॥ ३ 

इष्टो भक्‍तःच मे कर्णो न चान्यहेवतं दिवि । 

जानीत इति वं कृत्वा भगवानाह मदधितम ॥ ४ 

भूयरच शिरसा याचे प्रसाद्य च पुनः पुन: । 

इति ब्रवोमि तिग्मांशो त्व तु मे क्षन्तुमहेसि ॥ ५ 

बिभेमि न तथा मृत्योयंथा बिभ्येनृतादहम्‌ । 

विज्ञेषेण द्विजातीनां सवषां सवदा सताम्‌ ॥ ६ 

प्रदाने जोवितस्यापि न मे$त्रास्ति विचारणा । 

यच्च मामात्य देव त्वं पाण्डव फाल्गुन प्रति ॥ ७ 

व्येतु सन्तापजं दुःखं तव भास्कर मानसम्‌ । 

अजुनं प्रति मां चेव विजष्यामि रणे$जुनम ॥ ८ 


महारथी कण २७५ 


तवापि विदितं देव ममाप्यस्त्रबलं महत्‌ । 

जामदग्न्यादुपात्तं यत्‌ तथा द्रोणान्महात्मन: ॥ ९ 

इबं त्वमनुजानोहि सुरश्रेष्ठ ब्रतं मम । 

भिक्षते वजिणे दद्यामपि जीवितमात्मतः ॥ १० 
--महाभारत, वनपवं अध्याय ३०२ 


“ भगवंता, या आपल्या भक्‍ताचें हित करण्याच्या उद्देशाने आपण 
जे श्रम घेतलेत ते आपल्या थोरवीला साजसेच आहेत. आपली भक्ति 
जितकी मला प्रिय आहे तितकें माझें प्रेम बायकामुले व माझे सुहूद 
यांच्यावर तर नाहींच नाहीं; पण माझ्या स्वत:वर देखील नाहीं. 
जे तुमची भक्ति करतात त्यांची ती भक्‍तींतील उत्कटता ऐकून 
आपण त्यांचें हित करण्याविषयी नेहमींच तत्पर असतां. हा कर्ण 
आपला प्रिय भक्‍त आहे व आपल्यावांचून जगांत दुसरे कोणतेंही 
श्रेष्ठ देवत तो मानीत नाहीं म्हणून त्याचें हित करणें आपले 
कतेव्य आहे या आंतरिक जाणिवेनेंच आपण हे श्रम घेतले आहेत 
हें मी ओळखतों व म्हणनच आपल्याला वाईट वाटेल अशी कोण- 
तीही गोष्ट करावयाला माझें मन कचरतें. परंतु तेंच माझ्या नशिबी 
आलें आहे हें माझें दुदेव होय. मी आपल्याला साष्टांग नमस्कार 
करून पुनःपुनः हात जोडून विनंति करतों कों मी आपलें त ऐक- 
ल्यास आपण मला क्षमा करावी. मी जगांत जितका मृत्यूला भीत 
नाहीं तितका खोटें बोलण्याला व उच्चारलेलीं वाक्यें अथवा 
स्वीकारलेले व्रत भ्रष्ट करावयास भीत असतों. सोंगानें कां होईना 
पण सवें प्राणिमात्रांच्या हितासाठी अखंड तळमळणाऱ्या ब्राह्मण 
जातीचें नांव सांगून माझ्या दाराशीं याचना करावयास उभ्या 
राहिलेल्या व्यक्‍तीच्या हृदयांत कपटाचें केवढेंही कालकूट भरलें 
असलें तरी कोणालाही 'नाहीं' न म्हणण्याचे व्रत स्वीकारलेल्या 
माझ्यासारख्या व्यक्‍तीला आपली प्रतिज्ञा खोटी कशी पाडतां 
येईल ? देवेंद्र तर मला फक्त कवचकुंडलेंच मागतो आहे. पण 
ब्राह्मणवेषारने म्हणून उभ्या राहिलेल्या इंद्राने मला माझे प्राण जरी 
मागितले तरीही मी ते त्याला देईन; पण विन्मुख जाऊं देणार 
नाहीं. येऊन जाऊन मी कवचकुंडलहीन झाल्यास तृतीय पाण्डव 


२७६ महाभारतावरील व्याल्यालें 


अर्जन युद्धांत मला ठार मारील ही एकच तुम्हांस भीति वाटत 
असेल तर ती व्यर्थ आहे. कवचकुंडलांच्या भरंवशावर माझें 
अर्जनाला जिकणें मळींच अवलंबन नाहीं. माझ्या पराक्रमाच्या भरं- 
वशावर मी अर्जुनाला जिकू शकेन. तुम्हांला माझें दिव्य अस्त्रबल 
माहीत नाहीं काय ? आचार्य द्रोण व जमदग्निपुत्र भगवान्‌ भा्गव- 
राम ह्यांच्या जवळून जे दिव्य अस्त्रांचें ज्ञान मी संपादन केलें आहे 
त्यानें चेतविलेल्या संहाराच्या प्रचंड अग्नींत एकाद्या क्षुद्र शलभा- 
प्रमाणे अर्जुनाची राखरांगोळी होऊन गेल्याखेरीज राहणार नाहीं. 
परंतु माझें ब्रत मात्र मी पाळणार व भिक्षेकरी इंद्राला तो जें मागेल 
तें देणार. 

कर्णाचे हें उत्तर ऐकतांच सूये अत्यंत कष्टी झाला. त्या भग्न- 
मनस्क अवस्थेंत त्यानें कर्णाला अखेरीस असें सांगितलें कीं “तुला 
जर माझें मुळींच ऐकावयाचें नसेल तर मी सांगतों त्या पद्धतीनें तरी 
इंद्राची इच्छा पूणे कर. कांहीं अटीवर तू कवचकुंडले इंद्राला दे. 
पण मी तुला पुन्हां सांगतों कीं, कुंडलें जोंवर तुझ्या कानांत आहेत 
तोंपर्यंत तू अवध्य आहेस व अर्जुनाच्या हातून तुझा वध व्हावा ह्या 
दुष्ट भावनेनेंच इंद्र तुझ्याजवळ ही भिक्षा मागावयास येत आहे 
शक्‍य तोंवर तूं त्याला टाळच. पण तुला तें अगदीं अशक्‍य वाटलें 
तर इंद्राच्या जवळून तूं कवचकुंडलांच्या मोबदल्यांत त्याच्या दिव्य, 
अमोघ व प्रबळ शत्रूंचा नाश करणारें शक्‍ति नांवाचें आय्‌ध 
तरी मागून घे. देवराजाजवळ ही शक्ति अतिशय अद्भुत आहे. ती 
एकदां शत्रवर टाकली असतां तो शत्र केवढाही प्रळ असलातरी ती 
त्याचा नाश केल्यावांचन राहात नाहीं व अश्या सहस्रावधि शत्रंचा 
तिनें नाश केला तरी ती पुन्हां इंद्राच्या हातांत येत असतें. तूं जर ती 
शक्ति मागितलीस तर निदान शत्रनाशाचें एक तरी अमोघ साधन 
तुझ्या हातांत राहील! याप्रमाणें कर्णाशीं बोलन स्वप्नांतच सूये ग॒प्त 
झाले. दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं जप करीत असतांना प्रकाशमान सूर्य- 
मंडळाकडे पाहून कर्णाने रात्रीच्या स्वप्नाचा वृत्तांत खरा आहे काय 
असें विचारले असतां सूर्यमंडळापासून होय अशी वाणी बाहेर 
पडली. ती ऐकतांच मोठ्या ओत्सुक्‍यानें कर्ण इंद्राची वाट पाहूं 


महारथी कण २७७ 
लागला. यानंतरच्या प्रसंगाचे वणन महाभारतकारांनीं अतिशय 
सुंदर केलें आहे. तें पुढीलप्रमाणे:-- 
वैशंपायन उवाच । 

देवराजमनुप्राप्तं त्राह्मणछद्यना वतम्‌ । 

दृष्ट्या स्वागतमित्याहू न बुबोधास्य मानसम्‌ ॥ १ 

हिरण्यकण्ठी: प्रमदा ग्रामान्‌ वा बहुगोकुलान । 

कि ददामोति तं विप्रमुवाचाधिरथिस्तत: ॥ २ 
ब्राह्मण उवाच । 

हिरण्यकण्ठ्य: प्रमदा यच्चान्यत्‌ प्रोतिव्धनम । 

नाहं दत्तमिहेच्छामि तर्दाथन्यः प्रदोयताम्‌ ॥ ३ 

यदेतत्सहजं वम कुण्डले च तवानघ । 

एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यत्रतो भवान ॥ ४ 

एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्त परंतप । 

एष मे सवलाभानां लाभ: परमको मत: । ५ 
कर्ण उवाच । 

अर्वान प्रमदा गारच निवापं बहुवाषिकम । 

तत्ते विप्र प्रदास्यामि न तु वम सकुण्डलम ॥ ६ 
वैशंपायन उवाच । 

एवं बहुविधेरबक्‍्यिर्याच्यमान: स तु द्विज: । 

कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं घरमयाचत ।॥। ७ 

सान्त्वित्ःच यथाशक्त पुजितरच यथाविधि । 

न चान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास व वरम्‌ 1 ८ 

यदा नान्यं प्रवणुते वरं वे द्विजसत्तमः । 

तवेनमब्रवोदभयो राधेय: प्रहसत्निव ॥ ९ 

सहजं वमं मे विप्र कुण्डले चामतोदभवे । 

तेनावध्यो$स्मि लोकेष्‌ ततो नंतज्जहाम्यहम्‌ ॥ १० 

विश्ञालं पुथिवीराज्यं क्षेम निहतकण्टकम्‌ । 

प्रतिगृटणोष्य मत्तस्त्यं साधु ब्राह्मणपुडगव ।॥। ११ 

कुण्डलाभ्यां विमुक्‍तो$हं वमंणा सहजेन च । 

गमनीयो भविष्यामि शत्रणां द्विजसत्तम ॥ १२ 


२७८ महाभारतावरोल व्याख्याने 


र 


चैदयाम्पायन उवाच । 
यदन्यं न वरं वत्रे भगवान्‌ पाकशासन: । 
ततः प्रहस्य करणेस्तं पुनरित्यत्रवीदरच: 1। १३ 
विदितो देवदेवेदा प्रागेबासि मम प्रभो । 
न तु न्याय्य मया दातुं तव दाक्यं वथा वरम 1 १४ 
त्वं हि देवेश्वर: साक्षात्वया देयो वरो मस । 
अन्येषां चेव भूतानामीरवरो ह्यसि भूतकृत्‌ ॥। १५ 
यदि दास्यासि ते देव कुण्डले कवचं तथा । 
वधघ्यतासुपयास्यासि त्वं च दाक्तावहास्यतास्‌ ॥। १६ 
त स्माहिनिमयं कृत्वा कुण्डले वम चोत्तमम्‌ । 
हरस्व दक कास से न दद्यामहमन्यया ॥॥१७ 
हक्त उवाच 
र्विदितोव्हं रवे: पुवसायानेब तवान्तिकम । 
तेन ते स्वेमाख्यातमेबवमेतत्त संय: ॥॥ १८ 
काममस्तु तथा तात तव कणे यथेच्छसि । 
वजेयित्वा तु मे वज्र प्रवणोष्व य्थेच्छसि ॥ १९ 
वेदम्पायन उवाच 
ततः: कर्णे: प्रह्ृष्टस्तु उपसडगम्य वासवम्‌ । 
असमोघां शक्‍क्‍तिमभ्येत्य वत्ने सम्पुणमानस: ।॥। २० 
कर्ण उवाच 
वमणा कुण्ड लाभ्यां च दाकक्‍्ति मे देहि वासव | 
असोघां इत्रसंघानां घातिनी पुतनासुख ॥ २१ 
तत: सठिनचत्य मनसा मुहतमिव वासव: । 
दाकत्यथं पुथिवीपाल कण वाक्यमथाग्रवोत्‌ ॥। २२ 
कुण्डले मे प्रयच्छस्व वर्म चेव दारोरजस्‌ ! 
गहाण करणं दाक्‍ति त्वसनेन ससयेन च ॥। २३ 
असोघा हन्ति शतदा: रशक्षन मम करच्युता । 
पुनड्च पाणिमभ्येति मम दंत्यान्‌ विनिच्नत: ॥ २४ 
सेयं तव करणप्राप्ता हत्वक रिपुर्माजितस । 
गर्जेन्त प्रतपन्तं च मामेबवेष्यति सुतज ॥ २५ 


महारथी कणे 


करणं उवाच 

एकमेवाहमिच्छामि रिप हन्तं महाहवे । 

ग्जन्तं प्रतपन्त॑ च यतो मम भयं भवेत ॥। २६ 
इंद्र उवाच 

एकं हनिष्यसि रिपुं गजन्तं बलिनं रणे । 

त्वं तु यं पार्थमरस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७ 

यमाहुरवेदविद्वांसो वराहुंमपराजितम्‌ । 

नारायणम्चिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्‍्यते ॥ २८ 
करणं उवाच 

एवमप्यस्तु भगवक्षेकवीरवधे मम । 

अमोघधां देहि मे शाक्‍ति यथा हृन्यां प्रतापिनम्‌ ॥ २९ 

उत्कृत्य तु प्रदास्यासि कुण्डले कवचं चते । 

निकृत्तेष तु गात्रेष्‌ न मे बोभत्सता भवेत्‌ ॥ ३० 
इंद्र उवाच । 

न ते बोभत्सता कणे भविष्यति कथञ्चन । 

व्रणशचेव न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१ 

यादुशस्ते पितुर्वणंस्तेजशच वदतां वर । 

तादुझ्ीने व वर्णन त्वं कणे भविता पुन: ॥ १२ 

विद्यमानेष इस्त्रेष्‌ यद्यमोघामसंशये । 

प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवेषा पतिष्यति ॥ ३३२ 
करणं उवाच । 

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवोमिमाम्‌ । 

यथा मामात्य रक्त त्वं सत्यमेतद ब्रवोमि ते ॥ ३४ 
वैक्म्पायन उवाच । 

ततः झाकत प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते । 

वस्त्रं गृहीत्वा निठितं सवंगात्राण्यकृन्तत ॥ ३५ 


ततो देवा मानवा दानवाभ$च निकृन्तन्तं क्णमात्मानमेवम्‌ । 


२७९ 


दृष्ट्या सर्व सहनादान्‌ प्रणेवुनं हघस्यासीन्मुखजो व विकार: ॥ ३६ 
ततो विव्या दुन्वुभयः प्रणेवु: पपातोच्चेः पुष्पवषं च दिव्यम्‌ । 
दृष्ट्या कणं शस्त्रसडकृत्तगात्र मुहुष्चापि स्मयमानं नुवीरम्‌ ।!३७ 


२८९ महाभारतावरोल व्याल्यानें 


आ वो ह क रय <-२* * *-८-१ ८-५ <८१८-०८५-८/०८/१४ 


ततदिछत्वा कवचं दिव्यमडगात्तथेवाद्र प्रददो वासवाय । 
तथोत्कृत्य प्रददी कुण्डले ते कर्णत्तस्मात्‌ कमंणा तेन कर्णः ॥। ३८ 
महाभारत, वनपवे भध्याय ३१० 


थोड्याच वेळानें एक अतिशय तेजस्वी ब्राह्मण याचक म्हणन 
कर्णाकडे आला. तो इंद्र आहे हें कर्णाने जरी ओळखले तरी त्यानें 
आपणांस ओळखले आहे याची त्या ब्राह्मणास मुळींच जाणीव नव्हती 
कर्णानेंही आपण त्यास ओळखले आहे याची मुळींच जाणीव न देतां 
त्याचें स्वागत केलें व प्राथना केली की, मी आपली कोणती इच्छा 
पूणे करावी अशी आपली इच्छा आहे? सुवर्णाप्रमाणें उज्ज्वल अस- 
लेल्या व शंखाप्रमाणें सुंदर कंठभाग असलेल्या त्रिभुवनसुंदरी स्त्रिया 
मी आपणांस दासी म्हणून देऊ काय? अथवा म्हणाल तर हवे तितके 
गोळवाडे आपणांस समर्पण करून गोधनाच्या दृष्टीनें आपणांस समृद्ध 
करू? हें ऐकतांच त्या ब्राह्मणाने किंचित्‌ स्मितहास्य केलें व सांगि- 
तलें कीं, या गोष्टींची ज्या याचकाला इच्छा असेल त्याची ती इच्छा 
पुर्ण करून तूं त्यास संतुष्ट करू दकतोस. पण हे सत्यव्रत कर्णा, तुझ्य़ा - 
सारख्या महापुरुषाजवळ अशा सामान्य गोष्टींची याचना करावयास 
मी आलेलों नाहीं. मी अशी वस्तु मागावयास आलों आहे कीं जिचें 
नांव उच्चारतांच तुझ्या हृदयाचा थरकांप होईल व दानीपणाची 
तुझी कीत डळमळीत होईल. हे महापुरुषा, जर तूं खरोखरीच सत्य- 
व्रत असशील व नकाराला पाठ दाखविण्याचे तुझे ब्रत तडीला नेण्याचें 
तुझ्यांत धेये असेल तर तुझ्या अंगावर विलसणारें हें सहज कवच व 
कुंडले तोडून मला दे. सवे लाभापेक्षां हा लाभ मला अत्यंत श्रेष्ठ 
वाटतो. कर्णानें तें ऐकतांच त्या ब्राह्मणाला सांगितलें को, पृथ्वी, 
स्त्रिया, कायमची भूर्मि, गोधन, रत्ने असें काय हवे ते आपण मला 
मागितले तरी तें मी आपणांस देऊं शकेन पण भलतीच गोष्ट आपण 
मागणेंही शोभत नाहीं व मी ती आपणांस देगेंही योग्य नाहीं. कर्णाने 
त्या ब्राह्मणाची पुष्कळ अभ्यर्थना केली; पण तो कश्यानेंही वळत 
नाहीं हें पहातांच मंदहास्य करून तो महारथी म्हणाला, हे विप्र- 
श्रेष्ठा, माझें कवच व कुंडले प्रत्यक्ष अमृतापासून उत्पन्न झालेलीं 
असून जन्मापासून तीं माझ्या अंगावर आहेत. हें वरून घातलेले 


महारथी करणं २८१ 
चिलखत नाहीं कों जे काढून तुला देतां येईल. त्यासाठीं माझी सगळी 
कातडी सोलून मला तें उकरून काढावें लागल व कुंडलेंही तशींच 
तोडून काढावीं लागतील व हें करून मी साधणार काय? या दोन 
वस्तूंमुळे मी अवध्य आहे. ब्राह्मणश्रेष्ठा! ही सर्वनाशाची मागणी 
सोडन तं मला समद्रवलयांकित पथ्वीचे निष्कंटक असें एकछत्री 
साम्गराज्य मागत असशील तरतेंही मी तुझ्या चरणांवर माझ्या 
पराक्रमाने जिकन अर्पेण करावयास तयार आहे. ह्या दोन वस्तू 
मी तुला दिल्या कौं मी इतका हीन होईन कों त्या असमर्थ अवस्थेंत 
कोणीही शत्रु माझा पराभव करूं शकेल व मला ठार मारूं शकेल 
आणि महाशय, तुम्ही कांहीं ब्राह्मण नाहीं कों ज्यामुळे मी तुमची 
इच्छा पुरवलीच पाहिजे. मी ओळखले कीं तुम्ही देवराज इंद्र आहांत 
तेव्हां तुमची भलतीच इच्छा मी काय म्हणून पूर्ण करावी ? देवेंद्र 
देवाधिदेवा, त्रेलोक्याचा राजा या नात्याने आपण मला वर द्याव- 
याचा कीं तो माझ्याचजवळ मागावयाचा ? आपण सवें प्राणिमात्रांचे 
ईश्वर व पालक आहांत. आपणांस कवचकुंडलें दिल्यास मी माझा 
वध तर ओढवून घेईतनच पण तुमचीही त्रिखंड अपकीर्त होईल. 
देवाच्या दर्शनाने प्राणिमात्राचें कल्याण होतें अशी आम्हां मानवांची 
समजूत आहे. तुमच्या भेटीनें माझे ज्या प्रकारचें कल्याण होत आहे 
त्याचा विचारही मनांत आल्यावर लोक तुमची निदा केल्याशिवाय 
राहतील काय ? आपण दाराशी भिक्षेकरी म्हणन आलांत तेव्हां 
त्याच्या मोबदल्यांत मी आपणांस कवचकुंडले देतों पण माझे दान 
मी सशतं देईन. आपणमला माझ्या या वस्तूंच्या मोबदल्यांत काय 
द्यावयास तयार आहांत ? 

कर्णाचें हें वाक्य ऐकतांच इंद्र मनांत किचित वरमून त्याला 
म्हणाला कीं, सूर्याने पु्वींच तुला माझ्या येण्याची कल्पना दिलेली 
दिसतें. कारण मी तुझ्याकडे यासाठीं येणार आहें ही गोष्ट सूर्या- 
खेरीजकरून दुसऱ्या कुणालाही माहीत नव्हती. तुझें म्हणणें मला 
न्य करणें भाग आहे. या वस्तंच्या मोबदल्यांत त्‌ मला कोणतीही 
वस्तु मागू शकतोस. ती मी तुला देईन. फक्त माझें वजर मात्र मार्ग 
नकोस. कारण तें माझें वेशिष्टय आहे. इंद्राचे हें वाक्य ऐकतांच 


२८२ महाभारतावरोल ब्याल्यानें 

आनंदित होऊन कणं म्हणाला कीं, तुमची अमोघ व शत्रुच्या केव- 
ढ्याही समुदायाला रणांगणांत भस्म करणारी घातक शक्ति मला 
देत असाल तर मी तुम्हांला कवचकुंडले देतों. इंद्राने कांहीं वेळ 
विचार केला व सांगितलें कीं, तूं मला मोठी विचित्र गोष्ट मागतो 
आहेस. ह्या शक्‍तीच्या भरंवश्यावर मी अनेक मोठमोठया देत्यांना 
ठार मारलें आहे व मी कितीही वेळां शत्रुवर ती सोडली तरी 
शत्रेंचा निःपात करून ती पुनरच माझ्या हातांत परत येते. तुला 
ती शक्‍ति मी एका अटीवर देत आहें. ही शक्ति कायमची तुझ्या- 
जवळ रहाणार नाहीं. दुसर्‍या कोणत्याही रास्त्रानें वा अस्त्रानें न 
जिकतां येणारा, रणांगणांत गर्जना करणारा व तुझा सर्वनाश कर- 
ण्याची शक्यता असलेला असा एकच शत्र ठार मारून ही शक्‍ति 
स्वर्गात माझ्याकडे परत येईल. घे ही शक्ति आणि दे तुझीं कवच- 
कुडलें. हें ऐकतांच कर्णाने त्या देवराजाला म्हटलें कौ, मलाही गर्जना 
करणाऱ्या, देदीप्यमान व भयप्रद अज्ञा केवळ एकाच शत्रला या 
शक्‍तीनें मारावयाचें आहे. तें ऐकतांच इंद्राने त्याला उलट उत्तर 
दिलें कीं, ज्या एका प्रबळ शत्रूला तूं मारू इच्छीत आहेस त्याला 
तू मारू शकणार नाहींस. माझी शक्ति केवढीही अमोघ असली तरी 
तुझ्या शत्रूचे रक्षण जगांतल्या सवे सामर्थ्याहन अधिक समथे 
असलेल्या विभतीनें करावयाचें ठरविलें आहे. वेदवेत्ते लोक ज्याला 
अजिक्य, वरदायक व अचित्य शक्तिमान्‌ आदिनारायण असें मान- 
तात त्या मत्ये शरीरानें या पृथ्वीवर वावरणार्‍या भगवान श्री- 
कृष्णाने तुझ्या त्या प्रबल शत्रूच्या संरक्षणाचा सवे भार आपल्या 
समथ स्कंधावर घेतला आहे याची तुला जाणीव आहे काय ? 
कणे म्हणाला, तें कांहींही असो. माझ्या एका अवध्य शत्रला ठार 
मारण्याची शक्‍ति तुझ्या या आय्‌धांत असली म्हणजे माझें काम 
झालें. तसेंच मला दुसराही एक वर हवा आहे. माझी कातडी 
सोलून मो आपणांस दानकेल्यावर माझी कांति व माझ्या क्वरीराचें 
सौंदर्य यत्किचितही कमी न होतां जसेंच्या तसेंच राहिलें पाहिजे. 
त्यावर इंद्राने त्याला सांगितलें कीं, “सोंदर्यहानि तर लांबच राहील 
पण शरीरावर लहान व्रणदेखील शिल्लक राहणार नाहीं. तुझ्या 


महारथो करणं २८रे 


महामनस्कतेनें मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न झालों आहे. सूर्याप्रमाणे 
तुझा वर्ण व तुझें तेज सदेव देदीप्यमान राहील. या शक्तीच्या बाब- 
तींत मात्र कर्णा, तुला सावध करणें हें माझें कतव्य आहे. शत्रूला 
मारण्यासारखीं हत्यारें तुझ्याजवळ असतांना व निश्चितपणें त्या 
हत्यारांनीं तू आपल्या शत्रूला जिकू शकशील ही तुला खात्री अस- 
तांना, जर उन्मत्त होऊन आपल्यापेक्षा दुबेल शत्रवर त्‌ ह्या 
शक्‍तीचा प्रयोग करशील तर ती उलट परत फिरून तुलाच ठार 
मारल्याखेरीज राहणार नाहीं. कारण असें करणें म्हणजे ह्या 
शक्तीच्या सामर्थ्याचा अपमान करणेंच होय.” यावरकर्णाने, मी 
व्यवस्थित रीतीनेंच तिचा उपयोग करीन असें आश्वासन दिल्यावर 
ती शक्‍ति इंद्राने कर्णाच्या हातीं दिली. व तीं देदीप्यमान शक्ति दिल्या- 
बद्दल कर्णानें देवेंद्राला धन्यवाद दिले. नंतर त्यानें एक तीक्ष्ण शस्त्र 
आपल्या हातांत घेतलें व सहजकवच इंद्राला देण्यासाठीं म्हणन तो 
अलोट धेर्याने आपल्या शरीरावरील कातडे सोलन काढ लागला 
त्याला असह्य वेदना होत होत्या. पण त्याच्या चेहर्‍यावर यत्कि- 
चितही विकार दिस शकला नाहीं. कर्णाचे अतिमानवी कृत्य 
पाहतांच सारे देव, दानव व सिद्ध आनंदानें सिहनादपूर्वक कर्णाचा 
जयजयकार करूं लागले. देवलोकांत दिव्य दुंदुभींचा नाद होऊन 
स्वर्गातून कल्पवक्षाच्या दिव्य पुष्पांची कणावर वृष्टि होऊं लागली 
रक्‍तानें भरलेले तें कवच व तोडन काढलेलीं तीं कुडलें त्यानें इंद्राच्या 
स्वाधीन केलीं. त्याबरोबर इंद्राला पांडवांच्या बाबतींत आपण 
कुृतकार्य झालों असें वाटलें. जगाच्या व्यावहारिक दष्टीनें अशी 
कर्णाची वंचना करून व परिणामाच्या दष्टीनें सार्‍या त्रेलोक्याचे 
दिक्कोन त्याच्या कीतिदंदुभीच्या नादानें गर्जवून देवेंद्र स्वर्गात 
निघून गेला 


कर्णाची सहनशीलता 


दानश्रतेबरोबरच सहिष्णुता हाही कर्णाचा मोठा अलौकिक 
गुण होता. तो परश्रामाकडे असतांना त्याच्या या सहनशीलतेची 
पुर्णपणे परीक्षा झालेली आहे. गरूच्या आश्रमांतील त्याच्या वास्त- 


२८४ महाभारतावरील व्याल्यानें 
व्यांत घडलेल्या या प्रसंगाचे वर्णन महाभारतांत पुढीलप्रमाणें केलेलें 
आहे :- 

ततः कदाचिद्रामस्तु चरक्षाश्रममन्तिकात । 

कर्णन सहितो धोमानुपवासेन कदित: ॥ ४ 

सुष्वाप जामदग्न्यस्तु विश्रंभोत्पत्नसोहूद: । 

करणस्योत्सडःग आधाय शिर: क्लान्तमना गुरु: । ५ 

अथ कृमि: इलेष्म-मेदो-मांस-शोणितभोजनः । 

दारुणो दारुणस्पर्हेः कणस्याभ्याइहमागत: ॥। ६ 

स तस्योरुमथासाद्य बिभेद रुधिरादनः । 

न चेनमशकत्क्षेप्तु हन्तु वापि गुरोभयात्‌ ।। ७ 

संद्यमानस्तु तथा कृमिणा तेत भारत । 

ग्रोः प्रबोधनाशंकी तमुपक्षत सूयंज: । ८ 

कणंस्तु वेदनां धेर्यादसह्यां विनिगृह्य ताम्‌ । 

अकम्पयन्न व्यययन्‌ धारयामास भागवम ॥ ९ 

यदा5स्य रुधिरेणाडगं परिस्पृष्टं भगद्ृहः । 

तदा$ब॒ध्यत तेजस्वी संत्रस्तःचेदमन्रवीत्‌ ॥ १० 

अहोस्म्यशषचितां प्राप्त: किमिदं क्रियते त्वया । 

कथयस्व भयं त्यक्‍्त्वा याथातथ्यमिद मम ॥ ११ 

तस्य कर्णस्तदा5चष्ट कृमिणा परिभक्षणम । 

वदशं रामस्तं चा्पि कमि सुकरसत्षिनम्‌ ॥ १२ 

अष्टपादं तोक्ष्णदष्ट सुची भिरिव संवृतम्‌ । 

रोमभिः सश्चिरुद्धाडगमलकं नाम नामतः ।॥ १३ 

महाभारत, शांतिपवं अध्याय ३ 
एकदां परशराम कर्णाबरोबर आश्रमाच्या जवळच फिरत होते 

उपवासांनीं व व्रतांनीं ते अगदीं श्रांत झालेले होते. कर्णावर त्यांचें 
निरतिशय प्रेम जडल्यामुळे ते त्याच्या मांडीवर डोकें ठेवून निद्रा 
घेऊं लागले. इतक्यांत भयंकर स्वरूपाचा व रक्‍तप्रिय किडा, जिच्या- 
वर परशरामांनीं आपलें डोकें ठेविलें होतें त्या कर्णाच्या मांडीखाली 
आला व मांडी फोडून रक्‍त पिऊं लागला. त्या किड्याच्या दंशानें 
कर्णाला मरणांतिक वेदना होत होत्या; पण आपण मांडी जराही 


महारथी करणं २८५ 


चाळविल्यास परशुरामांना जाग येईल व त्यांचा निद्राभंग होईल या 
कल्पनेने कर्णाला त्या किड्याला दूर फेंकतांही येईना व मारतांही 
येईना ! तो घातक किडा वारंवार दंश करीत असतांही कर्णाने 
त्याची पूर्ण उपेक्षा केली व यत्किंचितही न थरकांपतां त्या असह्य 
वेदना सहन करून परश्रामांना तसेंच मांडीवर स्वस्थ झोपू दिलें 
कांहीं वेळानें त्याच्या मांडींतून वाहणारा उष्ण रक्‍ताचा प्रवाह पर- 
श्रामांना लागतांच ते एकदम जागे झाले. कर्णाची ती दयनीय 
अवस्था व रक्‍तानें भरलेले आपलें अंग नि त्याची मांडी पाहून अनु- 
कपेनें ते म्हणाले: “ अरे! रक्‍्तस्पर्शानें मी अशुद्ध झालों. काय प्रकार 
आहे खरें खरें सांग. “ त्याबरोबर कर्णाने त्यांना सगळा वत्तांत 
सांगून तो किडा दाखविला. परश्रामांनीं पाहिलें तर तो डुकराच्या 
स्वरूपाचा, आठ पायांचा, तीक्ष्ण दष्ट्रांचा व सुयांप्रमाणें तीक्ष्ण 
केसांनीं व्यापिळेला अलके नांवाचा किडा होता. 


कर्णाची समयज्ञता 


कर्णाच्या या विलक्षण सहनशीलतेमुळेंच परश्रामासारख्या 
अत्यंत संतापी अशा व्यक्तीकडून शापाबरोबरच त्याला वरदानही 
मिळालेले आहे. सहिष्णुतेबरोबरच कर्णाची समयज्ञताही अत्यंत 
अलौकिक होती. तिचा महाभारतांत निदान तीन वेळां तरी 
प्रत्यय येतो. पहिला प्रत्यय पांडवांनीं राजसूय यज्ञाचे वेळीं जो 
दिग्विजय केला त्यावेळीं आलेला आहे. 


य॒युधे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णनामित्रधातिना ॥ १९ 
स करणं युधि निजित्य वश्े कृत्वा च भारत । २० 
महाभारत, सभापवं अध्याय ३० 


या वणंनांत कर्णाने भीमसेनाच्या स्वारीच्या वेळीं पाण्डवांचें मांड- 
लिकत्व स्वीकारल्याचा उल्लेख आहे. अत्यंत मानी अशा कर्णाने 
पांडवांचे मांडलिकत्व कां स्वीकारावे हा मोठाच प्रश्‍न आहे. 
परंतु तत्कालीन वस्तुस्थितीकडे लक्ष पुरविले तर त्याचें हें करणें 
त्याच्या समयज्ञतेचेंच निदर्शक ठरतें. द्रौपदी स्वयंवरांतून पांडव 


२८६ महाभारताबरोल व्याल्यानें 

प्रकट झाल्यानंतर त्यांना श्रीकृष्णासारखी कर्णाच्याही दष्टीनें सवं 
श्रेष्ठ असलेली विभति व यादवांच्या गणराज्यासारखी अत्यंत प्रबल 
अशी राजसत्ता सहायक म्हणून लाभली होती. त्यामुळें ते अत्यंत 
प्रबळ झाले होते. धृतराष्ट्राच्या आज्ञेवरून इंद्रप्रस्थाला त्यांनीं जें 
स्वत:चें वेगळें स्वतंत्र राज्य स्थापन केलें होतें त्याला श्रीकृष्णांच्या 
सल्ल्यावरून महान्‌ साम्माज्याचें स्वरूप द्यावयाचा निश्‍चय करून 
त्यासाठीं राजसूय नांवाचा मोठा यज्ञ करावयाचें त्यांनीं ठरविलें. या 
यज्ञांत सगळ्या राजसत्तांना अंकित करणें अत्यंत आवश्‍यक असतें. 
किबहुना राजसूय यज्ञ म्हणजे साम्राज्याचे निमितिस्थानच होय. 
या यज्ञाला सगळ्यांत मोठा अडथळा मगधाधिपति सम्राट जरा- 
संघाचा होणार होता. व सेन्यानिशीं त्याच्यावर चाळून जाऊन त्याला 
नष्ट करणें अत्यंत दुर्घट होतें. पण श्रीकृष्णांनीं त्यासाठीं वेगळेंच 
कारस्थान उभारिले. छदम वेषानें त्या महाबलाढ्य सम्राटाला 
एकान्तीं गांठन त्यांनीं भीमाशीं त्याचें दृंद्र्‍यद्ध घडवून आणलें. या 
युद्धांत भीमानें त्याला ठार मारतांच सगळ्या राजमंडळांतील 
त्याच्या नेतृत्वाखालीं असलेली अभेद्य संघटना मोडून जाऊन पांड- 
वांच्या सामर्थ्यासंबंधींचा धाक सवंत्र उत्पन्न झाला. त्याचा लाभ 
घेऊन युधिष्ठिराने आपल्या बंधूंकरवीं त्यावेळच्या सवे ज्ञात राज- 
सत्तांना जिकून मांडलिक केलें. जरासंधाच्या मृत्यूने एक प्रकारें 
हादरा बसलेल्या कर्णाने पांडवांच्या मागचें यादवांच्या प्रबल राज- 
सत्तेचे असलेलें पाठबळ ध्यानांत घेऊन व भारतवर्षाच्या सर्वे राज- 
सत्तांचें युधिष्ठिराला साहाय्य होण्याचा संभव आहे हें ओळखून अधिक 
ताणून धरलें नाहीं. अज्लीच समयज्ञता त्यानें दिग्विजयाच्या वेळींही 
यादवांच्यावर चढाई न करतां त्यांच्यालीं मिळतें घेऊनच प्रसंग निभा- 
वून नेण्यांत दाखविलेली आहे. त्याच्या पराक्रमाचे वर्णन करतांना 
महाभारतांतील या संबंधाचा उल्लेख येथें उद्धत केलाच आहे. जर 
त्यानें त्यावेळीं यादवांवर स्वारी केली असती तर तें यादवांना हवेंच 
होतें. कारण या निमित्तानें पांडवांच्या वनवासानें क्रुद्ध झालेले 
यादव कर्णाला संपविल्यावांचन राहाते ना. पण कर्णाने ती वेळच 
येऊं दिली नाहीं 


महारथी करणं २८७ 
त्याच्या समयज्ञतेचा व दूरदर्शीपणाचा खरा प्रत्यय महाभारतां- 
तील द्रोणपर्वांत येतो. भीष्मांच्या पतनानंतर कर्णानें महायद्धांत 
भाग घेतला ही गोष्ट सुप्रसिद्ध आहे. सनिकांचा त्याच्यावर इतका 
विलक्षण विश्‍वास होता कीं, भीष्म पतन पावतांच कर्णाशिवाय आप- 
ल्याला कोणीही त्राता नाहीं असें सवे सैनिकांना वाटत होतें व त्या 
दृष्टीनें त्यांनीं प्रथमपासूनच कर्णाचा जयजयकार चालविला होता 
राजा दुर्योधनाचीही कर्णानेंच सेनापतित्व स्वीकारावे अशी इच्छा 
होती. स्वतः कर्णानेंही भीष्मांच्या पतनानंतर हातांत हत्यार घेऊन 
लढण्याची प्रतिज्ञा उच्चारण्यांत सेनेचे धुरीणत्व स्वीकारण्याचा 
आपला मनोदय पूर्वीच व्यक्‍त केला होता. दुर्योधनापासून तों एकाद्या 
फाटक्या व्यक्तीपर्यंत सर्वांचे नेत्र आपल्यावरच केंद्रित झाले आहेत हें 
माहीत असूनही कर्णाने आपल्यापेक्षा वरिष्ठ लोक तेथें उपस्थित 
असल्याचें पाहन व आपणच ध्रीणत्वाचीं वस्त्रे स्वीकारल्यास मत्सर 
उत्पन्न होऊन प्रथमश्रेणीच्या योद्धयांत मानसिक तरी फट पड- 
ण्याचा संभव आहे हें ओळखून पायाशीं चालत आलेला तो सन्मा- 
नाचा मुकुट बाजूला सारला. इतकेंच नव्हे तर कोणाला सेनापति 
केलें असतां आपसांत मानसिक वेमनस्य उत्पन्न होण्यास मुळींच 
कारण उरणार नाहीं याचा पूर्णपणें विचार करून त्यानें आयुष्यभर 
प्रसंग सांपडेल तेथे ज्यांची तो केवळ निभेत्संना व निदाच करीत 
आला त्या आचार्य द्रोणांनाच त्यानें आग्रहपूर्वक सेनापतिपदाचा 
अभिषेक करविला. हा निर्णय घेण्याचें कारण त्यानें स्वतःच त्या 
वेळीं स्पष्ट केलें आहे तो म्हणतो. :-- 


कण उवाच । 


सर्व एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमा:। 
सेनापतित्वमहूंग्ति नात्र कार्या विचारणा ।। १३ 
कुलसंहननज्ञानेबंलविक्रमबुद्धिभिः । 

युक्‍ता: भरुतज्ञा धोमन्त आहुवेष्वनिर्वातन: ॥ १४ 
युगपत्न तु ते हक्‍याः कत्‌ सवं पुरःसरा: । 

एक एव तु कतेव्यो यस्मिन वज्षेषिक्रा गुणा: ॥। १५ 


२८८ महाभारतावरोल व्याल्यानें 


अन्योन्यस्पाधिनां हयेषां तेक यं करिष्यसि । 

शेषा विमनसो व्यक्‍तं न योत्स्यन्ति हिंतास्तबव ॥। १६ 

अयं च सर्वयोधानामाचायं: स्थविरो गुरु: । 

यकत: सेनार्पात कत द्रोण: शस्त्रभूतां वरः ॥। १७ 

को हि तिष्ठति दुधंषं द्रोणे शस्त्रभतां वरे । 

सेनापति: स्यादन्योस्माच्छक्रांगिरसदशनात्‌ 1 १८ 

न च सो$प्यस्ति ते योध: सर्वराजसु भारत । 

द्रोणं य: समरे यान्तमनुयास्यति संयुगे ।॥। १९ 

एष सेनाप्रणेतणामेष इास्त्रभूतामपि । 

एष बुद्धिमतां चैव श्रेष्ठो राजन गुसुस्तव ।। २० 

एवं वुर्योधनाचायमाशु सेनार्पात कुरु । 

जिगीषन्तो सुरान्‌ संख्ये कातिकेयमिवामरा: ।। २१ 
-ऱममहाभारत, द्रोणपर्व न. ५ 


येथे जमलेले सर्वच वीर थोर असून सेनापतिपदास योग्य 
आहेत. पण एकाच वेळीं सर्वांस सेनापति करतां येणें शक्‍य नाहीं 
तेव्हां त्यांतल्या त्यांत जो विशेष ग्णवान॒ असेल त्या एकासच हें 
पद दिलें पाहिजे. परंतु येथें जमलेले सर्व राजे एकमेकांची 
बरोबरी करणारे असल्यामुळे एकास सेनापति केलें तर इतरांस 
विषाद वाटेल व ते तुझ्या हितार्थ मनापासून झटून युद्ध करणार 
नाहींत हें उघडच दिसतें. अश्या स्थितींत सेन्यांत एकजट व 
उत्साह रहावा आणि मत्सरादि भावनांचा प्रादुर्भाव होऊं नये म्हणून 
या सवे राजांचे गुरु गुरुतुल्य द्रोणाचाये ह्यांनाच सेनापतिपदाचा 
अभिषेक करणें इष्ट आहे. द्रोणाचार्य हे सर्व शस्त्रधरांत श्रेष्ठ व वद्ध 
असून आपले गुरु व स्व योद्धघांचे आचार्य असल्यामुळें त्यांना सेना- 
पति नियुक्‍त केल्यानें कोणासच विषाद वाटण्याचा संभव नाहीं. 


कर्णाचे निमळ अंतरंग व ग॒णग्राहकता 
नेहमीं अधिक्षेपाने बोलत असलेला कर्ण हा वस्तुतः पिंडानें गुण- 


ग्राहक होता व कांहीं विशिष्ट मर्यादेनंतर व्यक्‍तीच्या महात्मतेची 
जाणीव अंत:करणांत ठेवून तो वागल्यावांचून रहात नसे. अर्जुनाला 


महारथी कर्ण २८९ 
ठार मारण्याची वारंवार घोषणा करीत असतांही त्याच्या अंत:कर- 
णांत पांडवांच्या गुणांची व अर्जुनाच्या प्रभावाची पूर्णपणें जाणीव 
असे. इतकेंच नव्हे तर तो ती व्यक्‍त केल्यावांचून राहातही नसे. 
प्रत्यक्ष शल्याजवळ देखील त्यानें अर्जुनाच्या गुणांची मृक्‍तकठानें 
स्तुति केली आहे. श्रीकृष्णांच्या जवळ युघिष्ठिराला धर्मात्मा 
म्हणून वाखाणलें आहे. कुरुकुलाधम म्हणून भीष्मांचा वारंवार अधि- 
क्षेप करणारा कण मृत्यूनंतर आपला द्वेषविषय असलेल्या भीष्मांच्या 
व्यक्‍्तिमत्त्वासमोर वांकला आहे. मृत्य्‌ ही अज्ली विलक्षण शहक्‍ति 
आहे कीं जी मनृष्याचे सारे दुर्गुण लोपवून त्याच्या सद्गुणांचा 
स्मृतिस्तंभ उभारते. रार्जाष भीष्म व दानवीर कणं यांचे परस्पर 
संबंध कितीही कट्‌ असले, व त्यामुळें एकमेकांच्यावर त्यांनीं शस्त्रां- 
पेक्षांही अधिक तीक्ष्ण शब्दांचा केवढाही मारा केला असला तरी 
त्यांच्या परस्पराविषयीं वस्तुतः काय भावना होत्या व ते परस्प- 
रांची थोरवी कशी जाणून होते हें भीष्मपतनाच्या प्रसंगीं जसें 
व्यक्‍त झालें तसें तें इतरत्र केव्हांच व्यक्‍त होऊं शकलें नाहीं. व्यक्‍्ति- 
गत लाभालाभ, कल्पना व परिणाम यांच्या सामीप्यानें जीवमान 
व्यक्‍तीची मनोवृत्ति नेहमींच रागद्वेषयुक्‍्त होत असल्यामुळें तिचा 
जो आविष्कार असतो तो विकारहीन कधीं असूं शकतच नाहीं. पण 
मृत्यु ही अशी वस्तुस्थिति नाहीं. साऱ्या जगाचा अन्तिम निरोप 
घेणारा व त्याला अन्तिम निरोप देणारा मनुष्य व्यक्‍तिगत लाभा- 
लाभ, कल्पना व परिणाम यांच्या जवनिकेंतून केव्हांच बाहेर पड- 
लेला असतो. त्यामुळें त्या स्थितींतला त्याच्या व्यक्तित्वाचा 
आविष्कार बहुधा रागद्वेषहीन म्हणूनच विकारहीन असूं शकतो. 
निदान आर्यसंस्कृतीचा संस्कार झालेल्या व्यक्‍तीची तरी वस्तुस्थिति 
हीच आहे. प्रेताची विटंबना करणारी, शरीर पंचत्वांत विलीन 
झाल्यावरही वेराची धग शमू न शकणारी नृशंस मनोवत्ति आर्यांची 
असूं शकत नाहीं. अनार्य, आसुरी, राक्षसी नि म्लेंच्छ मनोवृत्ति मात्र 
अशी असते. रावणाच्या देखील देहपातानंतर प्रभु रामचंद्राच्या 
दृष्टीला त्याचा प्रताप व त्याचें कर्तव्य यांवांचून दुसरें कांहीं दिसूं 

म. भा. १९ 


२९०७ महाभारतावरील व्याख्याते 


शकले नाहीं. मग भीष्म व कर्ण हे तर महामनस्क आयंश्रेष्ठच 
होते. भीष्माच्या पतनाची वार्ता ऐकतांच ज्या लोकांनीं अत्यंत 
दारुण विलाप केला त्यांत महारथी करणे प्रमुख होता. भोष्मा- 
सारख्या श्रेष्ठ युगपुरुषाच्या अंतकाळीं त्यांचें दर्शन घेणें हें कतेव्य 
समजून कर्ण रणभमीवर आला. त्यांची क्षमा मागून त्यांना वंदन 
करून तो परतला. भौष्मांचा निरोप घेऊन कर्ण परतत असतां 
त्याच्या नेत्रांतत अविरत अश्रसरी ओसरत होत्या व तो दीघ 
निःश्वास टाकीत होता. तपस्वी, धम्मात, आजन्म ब्रह्मचारी 
इच्छामरणी व अजिक्य भीष्मांना जर मृत्य्‌ येऊ शकतो तर जगांत 
शाश्‍वत तरी काय असूं शकेल असें त्याला वाटलें. कौरवांची 
जयाची आशा भीष्मांच्या पतनाबरोबरच संपली अशी त्याची खात्री 
झाली. भीष्मांच्या पतनानंतर कौरवांच्या सेनेची पांडवांनीं केलेली 
भीषण पारध त्यानें प्रत्यक्ष पाहिली व कर्णा, आम्हांला वांचव हा 
त्या सेनेने फोडलेला टाहो त्याचें मस्तक बधिर करूं लागला. अखे- 
रीस सेनेचें धुरीणत्व पत्करण्यासाठीं दुसऱ्या दिवशीं त्यानें आपलें 
धनुष्य व रथ सिद्ध केले. पुनरच एकवार भौोष्मांना वंदन करून 
त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा म्हणन तो शरशय्येच्या जागीं आला. रथा- 
खालीं उतरून त्यानें नम्रपणे त्यांच्या पायावर मस्तक ठेवून वंदत 
केलें. तो स्फुंदून स्फुदून रडू लागला. गेवटी घोगऱ्या आवाजानें 
तो त्यांना म्हणाला 

अभिवाद्यार्उर्जाल बद्‌ध्वा वन्दमानो$भ्यभाषत । 

कर्णो$हुमस्मि भद्र ते वद मामभि भारत ।, ९ 

पुण्यया क्षेम्यया वाचा चक्षुषा चावलोकय । 

न नूनं सुकृतस्येह फलं करऱिचत्‌ समदनुते ॥ १० 

यत्र धमंपरो वद्ध: शेते भवि भवानिह । 

कोडसंचयने मत्त्रे व्यहे प्रहरणेष्‌ च ।। ११ 

नाहूमन्यं प्रपर्र्यामि कुरूणां कुरुपुंगव । 

ब॒दध्या विशुद्धया युक्‍तो य: कुरूस्तारयेद भयात्‌ ।। १२ 

योधांस्तु बहुधा हत्वा पितलोकं गमिष्यति । 

अद्यप्रभूति संकरद्धा व्याध्रा इव मृगक्षयम ।। १३ 


महारथी कण २९१ 


पाण्डवा भरतश्रेष्ठ करिष्यन्ति कुरुक्षयम्‌ । “> 
भद्य गाण्डीवघोषस्य वोयंज्ञाः सव्यसाचिन: ॥ १४ 
कुरव: संत्रसिष्यन्ति वजरपाणेरिवासुरा: । 
अद्य गाण्डीवमुक्तानामज्षनोनामिव स्वन: ।। १५ 
त्रासयिष्यति बाणानां कुरूनन्यांच पाथिवान्‌ । 
समिद्धो$ग्नियेथा वोर महाज्वालो द्रमान्‌ दहेत्‌ ॥ १६ 
धातंराष्ट्रान्प्र धक्ष्यात तथा बाणाः किरोटिन: । 
यन येन प्रसरतो वाय्वग्नी सहितो वने ॥। १७ 
तेन तेन प्रदहतो भ्रिगुल्मतणद्रमान । 
यावृश्ो$ग्निः समुद्भ्‌तस्तादृक्‌ पार्थो न संशय: ॥ १८ 
यथा वायनंरव्याध्र तथा कुष्णो न संशयः । 
नदत: पाऊचजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च ॥ १९ 
श्रुत्वा सर्वाणि सेन्यानि त्रासं यास्यांत भारत । 
कपिध्वजस्योत्पततो रथस्यामित्रकषिण: ॥ २० 
दाब्दं सोढुं न शाक्ष्यन्ति त्वामृते वोर पाथिवा: । 
कोह्यजनं योधयितुं त्वदन्यः पाथिवो$हति ॥ २१ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि प्रवदन्ति मनीषिण: । 
अमानषेःच संग्रामस्त्र्यम्यकेण महात्मना ॥। २२ 
तस्माच्चेव वर प्राप्तो दुष्प्रापमकृतात्मभि: । 
को$न्य: शक्‍तो रणे जेतं पुवं यो न जितस्त्वया ॥ २३ 
जितो येन रणे रामो भवता वो्यशालिना । 
क्षत्रियान्तकरो घोरो देवदानवदपेहा ।। २४ 
--महाभारत, द्रोणपवे अध्याय ३ 
“हे भरतपितामह ! आपलें क्षेम असो. मी वेकतंन कणे आहे. 
आपण माझ्याकडे कृपादृष्टीनें पहा व माझ्याशीं कल्याणमय बोला. 
हर हर ! आपण इतक्या वृद्धावस्थेपर्यंत इतके धर्मतत्पर राहूनही 
आपणांस ही अवस्था प्राप्त झाली याचा अर्थ इहलोकीं सद्वतनाचें 
फल मिळत नाहीं असाच करावा काय ? हे कुरश्रेष्ठ, धनसंचय, 
मसलत, व्यूह व शस्त्रप्रहार या बाबतींत आपल्याशीं तुलना करा- 
वयास योग्य अशी व्यक्ति मला दुसरी आढळत नाहीं. या प्रसंगीं 
आपणांवांचून कोरवांचें रक्षण करण्याचें सामथ्ये दुसऱ्या कोणांतही 


२९२ महाभारतावरोल व्याख्याने 

नाहीं व आ]पण तर आपलें कतेव्य पार पाडून पितलोकीं गमन 
करीत आहांत. हे भरतश्रेष्ठ ! चवताळलेला वाघ जसा हरि 
णांचा संहार करतो तसेंच पांडव आजपासून कुरुसेन्याचा विध्वंस 
करतील. वजरधर इंद्रापासून जसे असुर संत्रस्त होतात तसेंच हे 
कौरव आज अर्जुनाच्या गांडीव धनृष्याच्या टणत्काराचें सामशथ्ये 
अनुभवून संत्रस्त होतील. आज गांडीव धनुष्यापासून सुटणाऱ्या 
बाणांचा, विजांच्या कडकडाटासारखा प्रचंड ध्वनि कोरव व त्यांच्या 
पक्षाचे इतर राजे यांची दाणादाण उडवील. ज्याप्रमाणें महा- 
ज्वालांनीं युक्‍त असा प्रचंड अग्नि वृक्ष जाळून टाकतो त्याप्रमाणें 
अर्जुनाचे बाण आज धतराष्ट्राच्या पुत्रांस जाळून टाकतील. हे नर- 
श्रेष्ठ ! अग्नि व वायु एकत्र होऊन ज्या ज्या बाजूंनी पसरत जातात 
त्या त्या बाजूचीं प्रचंड झुडपे, गवत व वृक्ष यांची राखरांगोळी कर- 
ताट. अर्जुन हा निःसंशय अकस्मात्‌ पेटलेल्या अग्नीप्रमाणे असून 
श्रीकृष्ण हा वायूप्रमाणे आहे. पांचजन्य शंखाचा नाद व गांडीवाचा 
टणत्कार यांचें एकत्रीकरण झालें कीं, या संन्याचा काळच ओढवेल. 
अर्जुनाचा तो शत्रूस आकर्षण करणारा कपिध्वज रथ वेगानें फिरू 
लागला म्हणजे शब्द सहन करण्याचें सामथ्ये एकट्या आपल्या- 
वांचून दुसर्‍यांत नाहीं. आणि पार्थाशीं द्वंद्र करण्यास तरी आपल्या- 
वांचून दुसरा कोण समथ आहे? पार्थाचीं .सारींच कृत्ये अति- 
मानवी असून त्यांनीं सार्‍याच बुद्धिमंतांना थक्‍क करून सोडलें आहे 
निवातकवच प्रभूति अमानुष शक्‍तींना त्यानें विध्वंसून टाकलें व 
प्रत्यक्ष भगवान्‌ शंकरांशींही युद्ध केले, शंकरादि देवांपासून धेय व 
पराक्रम यांच्या भरंवश्यावर त्यानें अनेक अलोकिक वर संपादन केले 
आहेत. क्षत्रियांचा संहार करून देवदानवांचा गवे हरण करणाऱ्या 
परश्रामाचा पराभव करणार्‍या आपणांसही ज्याचा पराभव करतां 
आला नाहीं, त्या पार्थास संग्रामामध्यें जिकण्यास दुसरा कोण समथं 
आहे ? अर्जुन हा युद्धकलेंत निपुण, दृष्टिभूल करणारा, सर्पाप्रमाणें 
भयंकर व विलक्षण शर आहे.” 

या विलापांतून व विशेषत: त्यांतील भीष्मांच्या बरोबरच त्यानं 

केलेल्या अर्जुनाच्या प्रशंसेवरून त्याच्या अंत:करणाची विश्यालताच 


महारथो करणं. २९३ 
प्रकट होते यांत शंका नाहीं. कर्णाचे नेतृत्वही असेंच अभिजात 
होतें. भोष्मांच्या पतनानंतर केवळ कर्णाकडेच संरक्षणाथ सवे सेनि- 
कांनीं धांव घेतली हेंच त्याच्या महत्त्वाचें निदशेन आहे. महाभारत- 
कार म्हणतात :-- 

एवं ते स्म हि राधयं सूतपुत्रं तनृत्यजम्‌ । 

चुक्त्ः सहिता योधास्तत्र तत्र महाबलाः ।। ४५ 

जामदग्न्याभ्यनज्ञातमस्त्रे वुर्वारपोरुषम्‌ । 

अगमत्तो मन: कणं बन्धुमात्ययिकेष्विव ॥ ४६ 

स हि सक्‍्तो रणे राजस्त्रातुमस्मान्‌ महाभयात्‌ । 

त्रिद्षानिव गोविदः सततं सुमहाभयात्‌ ।। ४७ 
--महाभारत, द्रोणपवे अध्याय १ 


याप्रमाणे अनेक लोकोत्तर गुणांचा सांठा असलेला कणे अखेरीस 
सवे जगाच्या व एका मोठ्या राष्ट्राच्या विनाशास कारणीभूत झाला 
आहे. कमालीची आत्मकेंद्रितता व तिच्या पोटीं जन्माला आलेला 
अहंकार यांनीं त्याच्या सवे सद्गुणांची माती केली. या आत्म- 
केंद्रिततेचें मूळ मार्गे वणेन केल्याप्रमाणे देवानें त्याला जें सूतपुत्रत्व 
प्राप्त करून दिलें त्याच्यांत दडलेले आहे. लहानपणींच या सूत- 
पुत्रत्वामुळेंच त्याला सामाजिक अपमानाचे धक्के बसले व ती अकु- 
रित झाली. 


आत्मकेंद्रितता 


कर्णाच्या लहानपणीं कौरवांच्या राजसभेंत द्रोणांचा प्रवेश 
होऊन कौरव राजकुमारांबरोबरच अनेक राजकुमार, क्षत्रियकुमार 
व कततृत्वशाली युवक आचायय द्रोणांकडे शस्त्रास्त्रविद्येचे शिक्षण 
घेण्यासाठीं जात असत. कणेही त्यांच्याचकडे धनुविद्येचें शिक्षण 
घेण्यासाठीं गेला. त्यावेळीं तेथें येणाऱ्या राजकुमारांच्या आवडी- 
निवडी व संवयीनुरूप सामान्यत: दोन गट पडत असत. एक पांडवांचा 
व दुसरा कौरवांचा. त्या तश्या लहान वयांत दीघंद्वरेषभावनेचा 
जरी संभव नसला तरी असूया व स्पर्धा यांचा प्रादुर्भाव या दोन 
गटांपैकी निदान एका गटांत तरी अवब्य झालेला होता. द्रोणांच्या 


२९४ महाभारतावरोल व्याख्याने 


त्या महाविद्यालयांत पांडव आपल्या तेजानें तार्‍याप्रमाणें चमकत 
होते. युधिष्ठिराची बुद्धि, समयज्ञता व गांभीर्ये, भीमाचें अमानुष 
सामथ्ये, पार्थाचें चापल्य व धनुविद्येंतील प्रावीण्य, नकुलाचें सोंद्य 
व त्याचा विनय, सहदेवाचें खडगविद्येंतील प्रावीण्य व त्याची सहज- 
सिद्ध शालीनता आणि सर्वे भावांची परस्परएकजूट व युधिष्टि- 
राच्या मतानें चालण्याची वृत्ते, यांचा प्रभाव सार्‍या महाविद्या- 
ल्यावर पडला होता. जो जो तेथें येई तो तो पांडवांच्या सद्गुणांचा 
ठसा घेऊनच जात असे. विशेषत या पांचही बंधमध्यें धनुर्धर पार्थाचा 
प्रभाव सगळ्यांत अधिक असे. आचायं द्रोणांचा तो पट्टशिष्य होता 
व आचार्यांनी पुत्रापेक्षांही अधिक प्रेम करून विद्येचा व महास्त्रांच्या 
ज्ञानाचा त्याच्यावर जणूं कांहीं वर्षाव केला. पार्थ हा याप्रमाणें 
सर्वांच्या नेत्राचें केंद्रस्थान झाल्यामुळें त्याच्याशीं मत्री करणें व 
त्याच्या महान्‌ व्यक्तित्वाभोंवतीं राहणें विद्यार्थ्यांत सुरू असे. जे 
कतृंत्वानें पाथोची बरोबरी करावयास सववस्वी असमथे पण स्वतःच्या 
अहंभावानें त्याचें सर्वश्रेष्ठ स्थान मात्र ज्यांना हवें होतें त्यांच्या मनांत 
स्वाभाविकपणे असूया व गुप्त द्वेष यांनीं ठाणें दिलें. अशी सगळी 
मंडळी क्रोध, मत्सर व अहंकार यांचा पुतळा असलेल्या दुर्योधनाच्या 
व्यक्‍तित्वाभोंवतीं गोळा होऊं लागली. अशा अवस्थेंत कणे त्या 
महाविद्यालयांत येऊन दाखल झाला. सारी कतंत्वशक्ति अंगांत 
असूनही केवळ जन्माने आपण हीन असल्यामुळेंच काय ते आप- 
ल्याला क्षत्रिय कुमारांच्या बरोबरीचे स्थान लाभू शकत नाहीं या 
जाणिवेचा उदय कर्णाच्या मनांत फार लहानपणींच झाला होता. 
त्यामुळें स्वत:कडे पाहाण्याची त्याची दृष्टि वाजवीपेक्षा फाजील 
ताठरपणाची बनली होती. अशा जाणीवेच्या कतुंत्वशील व्यक्‍तीची 
दृष्टि जितकी आत्मकेंद्रित ($ल्ा-८॥॥८१) व प्रोौढीची बनते 
तशीच ती कर्णाचीही बनून राहिली होती. जणूं काय आपणच 
कतृत्वशक्‍्तीची सीमामर्यादा असून केवळ जन्मामुळे आपल्यावर 
एकसारखा अन्याय होत आहे व त्यामुळे एकप्रकारच्या कतंव्यबुद्धी- 
नेंच आपण सवं गुणवंतांचा पाडाव करून व वरचढ होऊन त्यांचा 
पाणउतारा करावा असें त्याला वाटत असे. तात्पर्य कर्णाचें मन या 


महारथी कय २९५ 
महाविद्यालयांत प्रवेश करण्याच्या सुमारास बालकासारखं अल्लड, 
अवखळ व उन्मादी होतें. पण त्यांत बालकाचा निरागसपणा 
अणुमात्रही उरला नव्ह्ता. विद्यालयांत प्रवेश करतांच पांडवांची 
तेथील कीर्ति व धनुर्धर पार्थाचा प्रभाव यांची त्याला लवकरच 
ओळख झाली व त्याच्या त्या आत्मकेंद्रिततेन्‌रूप पा्थपिक्षां स्वत:चे 
श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या मनांत वाढली 
पण तिचें त्याला विद्यालयांत व्यक्‍्तीकरण करणें अशक्‍य झालें. 
कारण त्या क्षत्रिय राजकुमारांच्या विद्यालयांत आधीं कर्णालाच तो 
सूत असल्यामुळें कोणी विचारीना. या अपमानाचा वचपा म्हणून 
अर्जुनाहून स्व:तचें श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याच्या संधीची कर्णे वाट 
पाहूं लागला. याप्रमाणें अर्जुन व पांडव यांच्याविषयींच्या असूयेची 
जी समान भूमिका उत्पन्न झाली त्यामुळें विद्यालयांत त्याचा 
स्वाभाविक ओढा समानश्ील या नात्यानें दुर्योधनाच्या गटाकडे 
होता. महाभारतकार म्हणतात:- 


सूतपुत्रश्‍च राधेयो गुरु द्रोणामियात्तदा ।। ११ 
स्पर्धमानस्तु पार्थन स॒तपुत्रो$त्यमषंण: । 
दुर्योषनं समाश्रित्य सो$वमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ १२ 
अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुवद्चिकोषया । 
शिक्षाभुजबलोद्योगंस्तेष सर्वष॒ पाण्डव: ॥ १३ 
अस्त्रविद्यानु रागाच्च विशिष्टो5भवदर्जुन: । 
तुल्येप्वस्त्रप्रयोगेष्‌ लाघवे सोष्ठवेष्‌ च ॥ १४ 
सवषामेव दिष्याणां बभवाभ्यधिको$जुन:॥। १५ 
--महाभारत, आदिपवं अ. १३२ 
स बालस्तेजसा युक्‍त: सुतपुत्रत्वमागत: । 
चकाराडिरसां श्रेष्ठाद्वनुर्वंदं गुरोस्तदा ॥ ५ 
स बलं भोमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम । 
बुद्धि च तव राजेंद्र यमयोविनयं तदा ॥ ६ 
सलख्यं च वासुदेवेन बाल्ये गाण्डोवघन्यन: । 
प्रजानामन्रागं च चिन्तयानो व्यवहघत ।। ७ 


२९६ महाभारतावरील व्याल्यानें 
स सस्यमकरोदवाल्ये राज्ञा दुर्योषनेन च । 
युष्माभितित्यसंद्विष्टो देवाच्चापि स्वभावत: ॥ ८ 

-महाभारत, श्ांतिपवं अध्याय २ 


पण दुर्योधनाला त्या वेळीं कर्णाच्या महत्त्वाची व सामर्थ्याची 
मुळींच ओळख नव्हती. लवकरच असा एक प्रसंग उद्भवला कीं 
ज्यामुळें कर्णाच्या या सार्‍या मनोवृतीचें प्रकट आविष्करण होऊन 
त्य़ांतून दुर्योधन व करणं यांच्या मंत्रीचें कालकूट जन्म पावलें. 
दुर्योधनाशीं संबंध 

महाविद्यालयांतील सगळे कुरुवंशीय राजकुमार रस्त्रास्त्रविद्येंत 
निष्णात झाल्याची खात्री पटल्यावर आचाय द्रोणांनीं पितामह 
भीष्मांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठा समारंभ घडवून आणूनत्या त्या 
राजकुमारांच्या शस्त्रास्त्रज्ञानाचे वेगवेगळे प्रयोग सर्वांना दाखविले. 
त्या वेळी तेथें धनुर्धर पार्थाच्या अस्त्रविद्धचेचा व कलेचा उपस्थित 
लोकांना अतिशय विस्मय वाटून ते त्याची मुक्‍तकठानें प्रशंसा करूं 
लागले. मत्सरानें जळणाऱ्या कर्णाला ती प्रशंसा असह्य झाली 
व आपण सर्वात श्रेष्ठ आहोंत हें दाखवावयास अर्जुनाच्या पाण- 
उतार्‍यावांचून दुसरा मार्ग नाहीं व त्यासाठीं सर्वे समाजाच्या मनाचें 
आकर्षेण करावयास इतकी उत्कृष्ट संधि दुसरी नाहीं असें पाहून 
कर्णाने सर्वांचे लक्ष आपणाकडे केंद्रित करण्यासाठीं दारा जवळूनच 
आपली भुजा थोपटली. महाभारतकार म्हणतात :- 


ततः समाप्तभूयिष्ठ तस्मिन्कमंणि भारत । 
मन्दीभ्‌ते समाजे च वादित्रस्य च नि:स्वने ॥ २६ 
हारदेश्यात्समुद्भ्‌तो माहात्म्यबलसुचक: । 
वज्रनिष्पेषसदृशः शुश्रवे भुजनिःस्वनः ।। २७ 
वीयंन्ते कि नु गिरय: किस्विद्भमिविदोयंते । 
किस्विदापूर्यंते व्योम जलधाराधनेघंने: । २८ 
रड्गस्येवं मतिरभूत्कणेन वसुधाधिप । 
दारं चाभिमुखा: सर्व बभव्‌ः प्रेक्षकास्तदा ।॥। २९ 
--महाभारत, आविपवं अध्याय १३५ 


- 'झमहारथो कण . २९७ 
त्याच्या बाहुंचा तो वज्रासारवा आवाज ऐकतांच सर्वे लोक 
थक्क होऊन त्याच्याकडे पाहुं लागले. त्याबरोबर दारावरच्या 
पहारेकर्‍यांनीं कर्णास यावयास वाट दिली. व कर्ण ज्या ठिकाणीं 
गुरु द्रोण बसले होते तेथें येऊन त्यांना आपल्या कलेच्या प्रदर्शनाची 
आज्ञा मागण्याऐवजीं एक प्रकारच्या औद्धत्यानेंच त्यांना प्रणाम 
करून अर्जुनाचाच अधिक्षेप करूं लागला. 
स निरीक्ष्य महाबाहुः सर्वतो रडगमण्डलम्‌ । 
प्रणासं द्रोणकृपयोर्नात्यादतसिवाकरोत्‌ ।!। ६ 
स समाजजनः सर्वो निवचल: स्थिरलोचन: । 
कोज्यमित्यागतक्षोभः: कोतुहलपरो$भवत्‌ । ७ 
सो$ब्रवोन्मेघगम्भोरस्वरेण वदतां वर: । 
आता भातरमशातं सावित्र: पाकशासनिम ॥ ८ 
पार्थ यसे कृतं कमं विज्ञेषवदहं ततः: । 
करिष्ये पश्यतां नृणामसात्मना विस्मयंगम: ॥। ९ 
--महाभारत, आदिपवं अ. १४६६ 
एकवार त्यानें रंगमंडपाकडे पाहून एक प्रकारच्या औद्धत्यानेंच 
कुपाचाये व द्रोण यांना प्रणाम केला. व सवे समाज तटस्थ होऊन 
हा कोण असावा याचा तके करीत आहेत तोंच गंभीर आवाजानें 
त्यानें अर्जुनाला उद्देशून म्हटलें, तू जी कला आतां दाखविलीस 
तशीच किंबहुना त्याहूनही अधिक अशी माझ्या कौशल्याची प्रचीति 
मी लोकांना दाखवावयास सिद्ध आहे. द्रोणांनीं हा पार्थाला कां 
आव्हान करतो आहे हें न कळून त्याला त्याच्या कलेचें काय सामथ्ये 
असेल तें श्यांतपणें दाखवावयास सांगितलें. कर्णाने अर्जूनाप्रमाणेंच 
आपल्या विद्येचे सामथ्ये सर्वांना दाखविलें. पण तेवढ्याने त्याचें 
समाधान होईना. याच वेळीं आपण जर अर्जुनाला जिकलें तर आपलें 
महत्त्व व कीति एकदम वाढतील अशा कल्पनेनें त्यानें अर्जुनाला 
दंद्रयुद्धाचे आव्हान दिलें. महाभारतकार वणेन करतात :-- 
| दंदयुदं च पार्थन कतमिच्छाम्यहं प्रभो । १५ 
बंढांपायन उवाच । 
तत: क्रिप्रसिवात्मानं मत्वा पार्थो$न्यभाषत । 
कर्ण भात्समहुस्य मध्ये चलमिव स्थितम्‌ ।॥। १७ 


२९८ महाभारतावरोल ब्याल्यानें 


झर्जुन उवाच । 
अनाहूतोपसृष्टानामनाह तोपजल्पिनाम्‌ । 
ये लोकास्तान्हत: कणं मया त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥। १८ 


कर्ण उवाच । 
रडुगोःयं सवसासान्य. किमत्र तव फाल्गन । 
बोयंश्रेष्ठार९च राजानो बलं धर्मो$नवतंते ॥। १९ 


च “ह द 


कि क्षेपेदंबंलायासः शर: कथय भारत । 
गु्रोः समक्ष यावत्ते ह्राम्यद्य शिर: शर: ॥ २० 
--महाभारत, आदिपव अ. १३६ 


वारंवार कांहीं एक संबंध नसतां सार्‍या समाजांत हा आपणाला 
दंद्यद्धार्थ कां आव्हान देतो आहे हें अर्जनाला समजेना. शेवटीं 
हा आपला अकारणच अधिक्षेप चालला आहे हें पाहून त्याला अत्यंत 
क्रोध आला व त्यानें त्याला सांगितलें की, ठीक आहे. मो तुझें 
द्ृंद्ाचे आव्हान स्वीकारतो. अनाहूुतपणें येणारे व उगाच बडबड 
करणारे जे नराधम असतात त्यांना जी दुर्गति प्राप्त होते त्याच 
गतीला मी इंदृयद्धांत माझ्या बाणांनीं तुला ठार मारल्यावर तूं 
गेल्यावांचून राहणार नाहींस. हें ऐकतांच कर्णाने अर्जुनास उत्तर दिले 
कीं हा रंग सर्वसामान्य आहे. तं येथें असा कोण लागून गेला आहेस? 
राजे हे पराक्रमानें श्रेष्ठ असतात व धर्मं सामर्थ्याचा गलाम असतो 
उगाच बडबडण्यांत अर्थ काय ? जं काय तुला उत्तर द्यावयाचें तें 
आपल्या बाणांनी दे. तुझ्या गुरूसमक्ष तुझें मस्तक मी माझ्या बाणांनीं 
तोडून अंतराळांत भिरकावून देईन. कर्णाचा मत्सर किती शिगेला 
पोंचला होता याचें हें उदाहरणच आहे. त्याचा तो अधिक्षेप अर्ज- 
नाला सहन झाला नाहीं. तो आपलें धनुष्य घेऊन युद्धार्थ उभा 
राहिला. पांडवांच्या शोर्याला आव्हान देणारा, व आपल्याप्रमाणेच 
त्यांच्याविषयी अनिवार दषभावना बाळगणारा एक तरी मनष्य 
आहे असें पाहून तेथें असलेल्या दुर्योधनाला त्याच्याविषयीं स्वाभा- 
विकपणेंच आत्मीयता वाटं लागली. करणं व अर्जन दोघेही दंद्वा्थ 
उभ राहतांच दृंद्राच्या नियमाप्रमाणे सर्वदष्टींनी समान असलेल्या 
नोकांतच इंद्र होऊ शकतें हें जाणणारे कृपाचायं आपल्या जागेवरून 
उठून कर्णाला विचारू लागले. 


. महारथो कणं २९९ 


ताबद्यतमहाचापो कृप: झारद्वतो5ब्रवीत । 
दंदयुद्धसमाचारे कुडाळ. सबधघमंवित्‌ ।। ३० 
अयं पुथायास्तनय: कनीयान्पाण्डनन्दन: । 
कौरवो भवता साधं दंदयुद्ध करिष्यति ॥। ३१ 
त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम्‌ । 
कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलभूषणम्‌ ।। २२ 
ततो विवदित्वा पाथंस्त्वां प्रतियोत्स्यतिवा नवा 
वथा कुलसमाचारंनं युध्यन्ते नुपात्मजा:।। ३३ 
--महाभारत, मदिपर्व अ. १३६ 
हा तृतीय पाण्ड्पुत्र कौरववंशांतील असून कुन्तीचा मुलगा आहे. 
हा तुझ्याबरोबर द्वढयद्ध करावयास सिद्ध आहे. हा राजपुत्र आहे 
हें तुला माहीतच आहे. हंद बरोबरीच्या लोकांतच खेळले जातें असा 
नियम आहे. तूं आपले माता, पिता, व ज्या नरेंद्रांच्या कुळांत 
जन्म घेतला असशील त्या कुळाचें नांव सांग. त्यानंतरच पार्थाच्या 
योग्यतेच्या पुरुषानें तुझ्याशीं युद्ध करावयाचें कीं नाहीं हें ठरेल. 
या तत्कालीन रूढीस अन्‌सरून कृपाचार्यांनीं विचारलेल्या या सहज 
प्रनानें हीन कुलजत्वाच्या कर्णाच्या अंतःकरणांतील दुःखावर 
चरचरीत डाग दिल्यासारखं झालें. त्यानें लाजेनें मान खालीं 
घातली. लहानपणापासून पांडवांच्या विनाशाच्या खटपटींत अस- 
लेल्या दुर्योधनाचें पांडवांच्या सामर्थ्यापुढ कांहींच चालत नसल्या- 
मुळें त्याच्या अंत:करणांतील महत्त्वाकांक्षेचा मालवत चाललेला दीप 
कर्णाच्या धेयानें व त्याच्या अस्त्रज्ञानाच्या नुकत्याच आलेल्या 
प्रत्ययानें स्वाभाविकपणें याचवेळीं प्रज्वलित होऊन उठला. अर्जुन 
व भीमसेन यांच्या सामर्थ्याला कर्णाचा पायबंद घालून आपल्याला 
आपली महत्त्वाकांक्षा सफल करून घेतां येईल असें त्याला वाटलें. 
व या संधीचा उपयोग करून त्याला आपला सदाचा अंकित करून 
घ्यावें असें मनांत आणून तो पुढें झाला, व त्यानें कृपाचार्यांसमक्ष 
त्याला अंगदेशाचे राज्य देऊन एकदम योग्यतेस चढविले. दुर्यो- 
धन आचार्यांना म्हणू लागला कों नसत्या कर्णाला पार्थाशीं दंद्र्‍युद्ध 
खेळतां येणें शक्‍य नसेल; पण अंगराज कर्णाशीं द्ंद्र्‍युंद्ध खेळावयास 


३००७ महाभारतावरोल व्याल्यानें 
कोणतीच अडचण उपस्थित होऊं शकत नाहीं. हें बोलणें चालू असे- 
पयंत कर्ण कोण आहे याची कोणाला कांहींच कल्पना नव्हती. पण 
जन्मदुर्देवी कर्णाचें दुर्देव नुकताच राजा झालेल्या कर्णाच्यासमोर 
नेमके त्याच वेळीं येऊन उपस्थित झाले. महाभारतकार म्हणतात:- 

ततः स्रस्तोत्तरपटः स्वप्रस्वेदः सवेप्थु: । 

विवेज्ञाधिरथो रंगं यष्टिप्राणो हवयत्षिव । १ 

तमालोक्य धनुस्यत्क्ववा पितृगोरवयन्त्रित: । 

कर्णो$भिषेकाद्रेशिराः शिरसा समवस्वत ॥ २ 

ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससंभमः । 

पुत्रिति परिपुर्णाथिमब्रवोद्रयसारथिः ।। ३ 

परिष्वज्य च तस्याथ मूर्धानं स्नेह विकलव: । 

अंगराज्याभिषेकाद्रमश्रुभिः सिषिचे पुन: ॥। ४ 

तं दृष्ट्या सुतपुत्रो$ःयमिति संचित्य पाण्डव: । 

भीमसेनस्तदा वाकयमब्रवीत्मरह्सत्रिव ॥। ५ 

न त्वमहंसि पार्थन सुतपुत्र रणे बघम्‌ । 

कुलस्य सद्शस्तूणं प्रतोदो ग॒ह्यतां त्वया ।। ६ 

अंगराज्यं च नाहंस्त्वमुपभोक्‍तं नराधम । 

इवा हुताशसमीपस्थं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥७ 

--महाभ'रत, आदिपवं अ. १३७ 
तेवढ्यांत कर्णाचा पिता अधिरथ सूत हातांत कांठी घेऊन वार्ध- 

क्‍्यामुळें थरथर कांपत तेथें येऊन उभा राहिला. त्याला पाहतांच 
धनुष्य टाकून पित्याच्या गोरवामुळे कर्णाने त्याला मस्तक लववून 
नमस्कार केला. त्या सारथ्यानें पुत्रा अशी हांक मारून कर्णाला आलि- 
गन दिलें व नुकतेंच राज्याभिषेकानें ओले झालेले त्याचे केस आपल्या 
प्रमाश्रूंनी पुनश्च भिजविले. या प्रकारानें तो सूतपुत्र आहे याची 
जाणीव सर्वांनाच झाली व भीमसेन उपहासपूर्वेक त्याला म्हणाला 
कीं हे सूतपुत्रा आमच्या पार्थानें युद्धांत तुला ठार मारावें अशा योग्य- 
तेचा तूं नाहींस. आपल्या योग्यतेला अनुरूप असा चाबूक हातांत 
घेऊन तूं सारथ्यकमे कर. हें ऐकतांच दुर्योधनानें त्याची बाजू 
उचलून धरली व बळानें तोच क्षत्रियांत अधिक श्रेष्ठ असें सांगून 


महारथी कणं ३०१ 
त्याला सांवरून धरलें. राजकुमार दुर्योधनानें ऐनवेळीं रस्त्यावरून 
आपल्याला एकदम राजसिहासनावर बसवून भव्य सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली याचा कर्णाच्या मनावर विलक्षण परिणाम 
झाला व त्याच्या मोबदल्यांत आत्यंतिक सख्यावांचून दुर्योधन 
कांहींच मागत नाहीं हें पाहुन गहिवरलेला कणे दुयाधनाचा सदाचा 
अंकित झाला. यांतूनच पुढे दुर्योधन व कर्ण यांचें अभेद्य सख्य निर्माण 
झालें व श्रीकृष्णार्जुनांप्रमाणेंच तें शेवटपर्यंत टिकलें. त्या रंगांत हंद 
अनिवार्य होऊन जमलेल्या राजकुमारांत दोन पक्ष निर्माण झाले व 
सगळेच आपआपलीं रस्त्रें सांवरून युद्धाच्या इच्छेने गर्जना करूं 
लागले. पण कर्णाच्या सुदेवानें व राष्ट्राच्या दुर्देवाने त्याच वेळीं 
सूर्यास्त होऊन तें भांडण भीष्मांच्या मध्यस्थीने तेथेंच मिटलें. दुद- 
वानें म्हणण्याचें कारण असें कीं, त्यावेळीं अर्जन हा बह्मास्त्रवेत्ता 
असून करणपिक्षां निःसंशय अधिक अस्त्रज्ञ असल्यामुळे युद्ध झालेंच 
असतें तर त्यांत त्यानें कर्णाला निःसंशय ठार मारले असतें 

त्यामुळें दुर्योधनाच्या दुष्टाव्याला सामर्थ्याचा नुकताच मिळालेला 
आधार सदाचा नष्ट होऊन दगडावर पडलेल्या निखाऱ्याप्रमाणें तो 
पार विजून तरी गेला असता किवा षंढाप्रमाणे सदाचा निकामी 
तरी होऊन राहिला असता. पण भवितव्यतेच्या मनांत वेगळें होतें 
म्हणूनच तो प्रसंग टळला. तथापि आत्मकेंद्रिततेंतून उत्पन्न झालेल्या 
मत्सरानें निरपराध अजनाच्या वधावांच्न आपणांस खरें महत्त्व 
मिळणार नाहीं या मनोविकुृतीच्या पुर्णपणे आहारीं गेल्यामुळे 
कर्णाचे सारे सद्गुण कवडीमोल झाले. इतकेंच नव्हें तर एरवी 
त्याच्यासारख्या तपस्वी व संयमी पुरुषाला सहजसाध्य होणारी 
विद्या देखील शापित म्हणूनच मिळाली. 


शापित विद्यादान 


कर्णाला लवकरच असें आढळून आलें कों अर्जन आपल्यापेक्षा 
अस्त्रज्ञानांत वरचढ असून अमोघ बह्यास्त्रामुळे तो केवळ अजिक्य 
आहे. त्यानें एकांतांत द्रोणांची भेट घेतली व त्यांना अशी प्राथना 
केली कीं, प्रसादनविध्ि व उपसंहार यांसह ब्रह्मास्त्र शिकण्याची 


३०२ महाभारतावरील व्याल्याने 


माझी इच्छा आहे. कारण आपला प्रिय शिष्य जो अर्जुन त्याच्या- 
बरोबर दंद्युद्ध करून त्याला जिकण्याची माझी इच्छा आहे. 
आपण समबृद्धीचे असून पुत्राप्रमाणे शिष्यांवरही प्रेम करतां. 
आपली कृपा झाली असतां विद्वान्‌ लोक हा शस्त्रविद्धेत अनभ्यस्त 
आहे असें मला खात्रीनें म्हणणार नाहींत. कर्णाच्या या विद्या 
शिकण्याच्या मागचे अर्जुनाविषयींच्या अकारण मत्सराचें कालकूट 
पाहून द्रोणाचार्यांना अतिशय वाईट वाटलें. त्यांचें स्वतःच्या मुला- 
पेक्षांही अर्जुनावर अधिक प्रेम असल्यामुळें त्याचा हा अकारण शत्रु 
विद्येचे द्ध पाजून पोसावा असें त्यांना वाटेना. परंतु तें कारण 
कर्णाला न सांगतां त्यांनीं त्याला असें सांगितलें को, ज्यानें यथावत्‌ 
ब्रताचरण केलें आहे अशा ब्राह्मणाला किवा ज्यानें तपश्चर्या केली 
आहे अशा क्षत्रियाला मी ब्रह्मास्त्र शिकवितो. इतरांना नाहीं. महा- 
भारतांत हा संवाद पुढीलप्रमाणे वणिला आहे :- 

ब्ह्यास्त्रं वेत्तमिच्छामि सरहस्यनिवतंनम । 

अर्जुनेन समं चाहं युध्येयमिति मे मति: ।। १० 

समः शिष्येषु व: स्नेह: पुत्रे चेव तथा ध्र्वम्‌ । 

त्वत्प्रसादाश्न मां ब्रयरकृतास्त्रं विचक्षणाः ॥ ११ 

द्रोणस्तथोक्तः कणन सापेक्ष: फाल्गनं प्रति । 

दोरात्म्यं चेव कर्णस्य विदित्वा तमुवाच ह्‌ ।॥। १२ 

ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणो विद्याद्यथावच्चररितव्रत: । 

क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथज्चन ॥ १३ 

--महाभारक्त, शांतिपवं अध्याप २ 
द्रोणांच्या या उत्तरानें कर्णाच्या मनांतील हीन कुलीनत्वाच्या 

जाणिवेची जखम चांगलीच दुखावली गेली. त्याने त्यांच्याविष- 
यींची अढी मनांत धरली ती सदाचीचे. पुढें जेव्हां जेव्हां प्रसंग 
आला त्या त्या प्रत्यक वेळीं कर्णाने आचार्यांना विषारी नागासारखा 
दंश करून त्यांचा जो पाणउतारा केलेला आहे त्याचें खरें मूळ येथें 
आहे. द्रोणांच्या या उत्तराने अतिशय संतापून त्यानें द्रोणांना 
ज्यांच्याजवळून अस्त्रविद्या प्राप्त झाली त्या परशुरामाजवळून अस्त्र- 
विद्या-संपादस करण्याचा निश्‍चय केला. महेंद्र पवेतावर तो उप- 


महारथी कण ३०३ 


स्थित झाला. स्वतःच्या हीन कुलीनत्वाची अडचण येऊं नये म्हणून 
त्यानें असत्य भाषण करावयाचें ठरविलें. परशुरामांना वन्दन करून 
“मी भार्गव गोत्राचा ब्राह्मण असून धनुर्वेद॑ शिकावा यास्तव 
आलों आहें' असें तो म्हणाला. 


स तु राममुपागम्य शिरसा$भिप्रणम्य च ! 

ब्राह्मणो भागवो$स्मीति गोरवेणाभ्यगच्छत ।। १५ 

रामस्तं प्रतिजग्राह पृष्ट्वा गोत्रादि सर्वेश: । 

उष्यतां स्वागतं चेति प्रोतिमांर्चाभवदभूशम्‌ ॥। १६ 
-्महाभारत, शांतिपर्व अध्याय २ 


त्याच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून रामानें त्याला आपल्या आश्र- 

मांत आश्रय दिला. तेथें असतां परशुरामाच्या दर्शनासाठी येणार्‍या 
अनक मोठमोठ्या लोकांशीं कर्णाचे संबंध आले. त्यानेही गुरूची 
मोठ्या निष्ठेने सेवा करून त्यांच्यापासून दिव्य अस्त्रज्ञान संपादन 
केलें. या आश्रमांत असतांनाच कर्णावर आलेल्या एका घोर प्रसंगाचें 
महाभारतकारांनीं पुढीलप्रमाणें वर्णन केलें आहे :- 

स कदाचित्समुद्राम्ते विचरक्षाश्रमान्तिके । 

एक: खडगधनुष्पाणि: परिचक्राम सूर्येज: ।। १९ 

सोपग्निहोत्रप्रसक्‍तस्य कस्यचिद्ब्नरह्मवादिनंः । 

जघानाज्ञानत: पार्थ होमधेनं यदच्छया ॥ २० 

तदज्ञानकृतं मत्वा ब्राह्मणाय न्य़वेदयत्‌ । 

कर्ण: प्रसादयंद्चनमिदमित्यत्रवीदरच: ॥ २१ 

अबुद्धिपुवं भगवन्‌ धेन्रेषा हता तव । 

मया तत्र प्रसाद च कुरुष्वेति पुनः पुन: ॥ २२ 

तं स विप्रो$्रवीत्क्डो वाचा निर्भत्संयक्षिव । 

दुराचार बधाहंस्त्वं फलं प्राप्नुहि दुमंते ॥ २२३ 

येन विस्पर्धसे न्ह्वियं यदथं घटसे$निशम्‌ । 

य॒ध्यतस्तेन ते पाप भूमिदचत्र ग्रसिष्यात ॥ २४ 

ततःचक्रे महोग्रस्ते मर्धानं ते विचेतसः । 

वातयिष्यति विक्रम्यः इत्रुगंच्छ नराधम ।। २५ 


३०४ महाभारतावरोल व्याल्यानें 


यथेयं गोहंता मढ प्रमत्तन त्वया मम । 

प्रमत्तत्य तथा$रातिः शिरस्ते 'पातयिष्यति ॥ २६ 

शाप्त: प्रसादयामास कणंस्तं द्विजसत्तमम्‌ । 

गोभिधनेव्च रत्नभच स चेनं पुनरब्रवीत्‌ ॥ २७ 

न हि मेव्व्याहूतं कुर्यात्सवंलोकोर्शप केवलम्‌ । 

गच्छ वा तिष्ठ वा यहा कार्य ते तत्समाचर ॥ २८ 

इत्यक्‍्तो ब्राहमणेनाथ कर्णो दन्यादधोमुखः । 

राममभ्यगमद्भोतस्तदेव मनसा स्मरन्‌ ॥ २९ 

--महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय २ 
समुद्रतटाकीं परशुरामाच्या आश्रमाजवळच करणं धनुविद्येचा 

अभ्यास करीत असे. एके दिवशीं तो या त्याच्या क्रमानुसार 
लक्षवेधाचा अभ्यास करीत असतांना एका तपस्वी व अग्निहोत्री 
ब्राह्मणाची गाय त्याच्या हातून मारली गेली. त्या ब्राह्मणाला 
कर्णाचा अतिशय संताप आला व कर्णाची निभंत्सना करीत तो 
म्हणाला कीं, “हे दुराचारा, दुमंते, तू वधाहं आहेस. मी तुझा 
कांहीं एक अपराध केला नसतांना माझें एकमात्र धन असलेली गाय 
मारून त्‌ माझ्या सर्वस्वाचें अपहरण केलें आहेस म्हणून या कर्माचे 
तुला तसेंच भयंकर फळ मिळेल. हे पाप्या, ज्याच्याशीं तूं स्पर्धा 
करीत आहेस आणि ज्याच्या पराजयाकरितां तुझी रात्रंदिवस खट- 
पट चालली आहे त्याच्याशीं तू अखरचें युद्ध करीत असतांना तुझ्या 
रथाचें चाक पृथ्वी गिळून टाकील. हे नराधमा, तसें होऊन तुझें 
चित्त अस्वस्थ झालें असतांना तुझ्या अडचणीचा फायदा घेऊन तो 
झत्रु तुझ्यावर चाल करील व तुझा शिरच्छेद करील. ज्याप्रमाणें तूं 
उन्मत्तपणानें माझी गाय मारलीस, त्याचप्रमाणें तो तुझा शत्रूही 
तुझा शिरच्छेद केल्यावांचून राहणार नाहीं. आपल्या हातून अज्ञा- 
नामुळें झालेल्या ह्या चुकोचा इतका भयंकर परिणाम पाहून कर्णाला 
अत्यंत दु:ख झालें व त्यानें त्या ब्राह्मणाल्कह शेंकडो गाई, तेजस्वी 
रत्ने, व अपार द्रव्य देऊन अज्ञानत: घडलेल्या ह्या अपराधाची क्षमा 
करण्याची विनंती केली. पण तो उग्र तपस्वी त्यामुळें मुळींच 
संतुष्ट न होतां अधिक क्षुब्ध मात्र झाळा व त्यानें कर्णाला सांगि- 


महारथी कर्ण ३०५ 


म ह. (ल देर कक क जर लं अगच्ही एना ह. न्हव 


तलें कौं, माझ्या तोंडन एकदां जे शब्द बाहेर पडले ते कोणाच्याही 
सामर्थ्याने कधींही वदलले जाणार नाहींत. तूं येथून निघून जा 
अथवा पाहिजे असल्यास चिरकाल येथेंच उभा रहा, कायवाटलते 
कर, पण माझा शाप निश्चित खरा होईल. अत्यंत भयभीत 
झालेला कणे खालीं मान घाळून व दीनपणानें स्वत:च्याच भाग्याला 
दोष देत आपल्या गरूच्या आश्रमाकडे परत फिरला. त्याच्या 
मनांत सारखा तोच विषय घोळत होता. पण आपलें सारेंच सोंग 
बाहेर पडेल या भयानें त्यानें भगवान्‌ परश्रामांना मात्र कांहींच 
सांगितलें नाहीं. या त्याच्या आत्मघातक मोनामुळें परश्रामा- 
सारख्या समर्थाकडन क्वचित्‌ जो त्या भयानक शापाच्या प्रतिका- 
राचा कांहीं उपाय घडं शकला असता, तोही घडण्याची मुळींच 
शक्‍यता उरली नाहीं 


कर्णाचें बाहवीयं, त्याचें प्रम, विनय, इंद्रियजय, मनोनिग्रह व 
ग्रुसेवा हे गण उत्कटतेनें दष्टीस पडल्यामळें परशराम त्याच्यावर 
अत्यंत प्रसन्न झाले व त्यांनीं कर्णाला ब्रह्मास्त्राचा संपूर्ण प्रयोग 
यथाविषधि शिकविला. कदाचित हें ज्ञान पदरांत पडल्याबरोबर 
कर्ण गुरूची आज्ञा घेऊन परत फिरला असता तर पुढची आपत्ति 
त्याच्यावर ओढवली तसती. पण विद्येचा हेतु हीन असल्यामळे ती 
शापित ठरल्यावांच्न कशी रहावी ? त्याच्या सहनशीलतेच्या 
प्रकरणांत वणिल्याप्रमाणे किड्यानें कर्णाची मांडी खाऊन टाकल्या- 
नंतर कर्णाने त्या वेळीं जें अपूव धेय दाखविलें त्यामळेंच त्याचें खरें 
स्वरूप बाहेर पडलें व त्याची विद्या शापित ठरली. महाभारतकार 
म्हणतात 


राम: कणं च सक्रोधमिदं वचनमत्रवीत ।। २४ 

आति दु:खमिदं मूढ न जातु ब्राह्मण: सहेत्‌ । 

क्षत्रियस्येव ते धेय कामया सत्यमुच्यताम्‌ ॥ २५ 

तमुवाच तत: कर्ण: श्ापादभोतः प्रसादयन्‌ । 

ब्रह्मक्षत्रान्तरे जातं सुतं मां बिद्धि भागव ।॥ २६ 
म. भा. २० 


३०६ महाभारतावरील अ्याल्यानें 


राधेय: कण इति मां प्रवदन्ति जना भुवि । 

प्रसाद कुरु मे ब्रह्मत्नस्त्रलुब्धस्य भागव ॥ २७ 

'पिता गुरुने संदेहो वेवविद्याप्रद: प्रभू: । 

अतो भागंव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥ २८ 

'तमुवाच भूगुश्रेष्ठः सरोषः प्रदहुज्षिव । 

भमो निपतितं दीनं वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ २९ 

यस्मान्मिथ्योपचरितो हयस्त्रलोभावदिह त्वया । 

तस्मादेतन्न ते मूढ बह्यास्त्रं प्रतिभास्यति ॥ ३० 

अन्यत्र वधकालाते सदुशेन समोयुष: । 

अब्राह्मणेन हि ब्रह्यं ध्र्व॑ तिष्ठेत्कदाचन ॥ ३१ 

न त्वया सदुझ्ो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि । 

एवमुक्‍्त: स रामेण न्यायेनोपजगाम ह्‌ ॥ २२ 

--महांभारत, शांतिपवं अध्याय ३ 
भागेवरामांना कर्णाच्या त्या अपूर्व सहनशकक्‍्तीचें नवल वाटून 

तो ब्राह्मण नसावा असें त्यांच्या मनानें घेतलें. ते त्याला म्हणाले, 
“ खरें खरें सांग. कोणताहि ब्राह्मण आघाताच्या या वेदना इतक्या 
स्थैर्याने कधींच सहन करूं शकणार नाहीं. आघात सहन करण्याच्या 
बाबतींतलें तुझें हें विलक्षण धेये पाहून तूं ब्राह्मण नसून क्षत्रिय असला 
पाहिजेस असें मला निश्चित वाटतें व तसें असेल तर तूं खोटें बोलून 
माझ्याजवळून विद्या संपादन केली आहेस. आपल्या गुरूशीं खोटें 
बोलण्यासारखे जगांत दुसरें कोणतेंही पाप नाहीं. तूं एकदां कपट 
केलेंस तें केलेंस. पण आतां तरी सत्य काय तें सांग. नाहींतर कपटा- 
चरणाचे भयानक परिणाम तुला भोगावे लागतील.” भगवान्‌ परश- 
रामाचें अपार सामथ्ये व त्यांचा भयंकर क्रोध याची कर्णाला पूर्णपणें 
कल्पना असल्यामुळें तो भीतीनें कांपत कांपत त्यांना म्हणाला कीं, 
मी ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोन्ही वर्णातील नसून सूत जातींत उत्पन्न 
झालों आहें. अधिरथ सुताचा मी मुलगा असून राधा हें माझ्या आईचें 
नांव आहे. म्हणून जगांत मला राधेय आधिरथी कणे असें 
म्हणतात. मी केवळ अस्त्रलोभानें आपल्याश्ीं असत्याचरण 
केले, म्हणून आपण मजवर अनुग्रह करा. वेदविद्या शिकविणारा 


महारथी करणं २०७ 
गरु हा खरोखरीच पिता होय. आपण मला धनु्वेद शिकविला 
असल्यामुळें आपण माझे वडीलच आहांत. म्हणून मी आपल्याला 
माझी जात ब्राह्मण व गोत्र भागव असल्याचें सांगितले. आपलें 
गोत्र भार्गव असल्यामुळें मीही त्याचाच आश्रय केला. असें 
बोलत अत्यंत दीन झालेल्या कर्णाने परशुरामांच्या पायावर लोटां- 
गण घातलें. परशुराम अत्यंत क्रद्ध झाले होते खरे, पण शापाच्या 
भीतीनें थरथर कांपणाऱ्या कर्णाची ती दीन अवस्था पाहून त्यांना 
तश्ा रागांतही किचित हंसू आल्यावांचून राहिलें नाहीं. नंतर 
शीघ्रकोपी राम त्याला म्हणाले कों, अस्त्रलोभाने त माझ्याशी 
कपटाचरण केलें असल्यामुळें मी तुला जसा शाप देणार आहे, त्याच 
प्रमाणें तूं स्वत:च्या देहाकडे न पहातां अविश्रांतपणें जी माझी सेवा 
केलीस त्यामुळे मी तुला वरदानही देणार आहे. तुला माझा शाप 
असा आहे कों आपल्या बरोबरीच्या योद्धथाशीं तू अखेरचे युद्ध 
करीत असतांना, तुझा वधकाल जवळ आल्यावर, मी दिलेल्या ह्या 
महास्त्राचा तुला कांहीं एक उपयोग होणार नाहीं. तुला त्याचें 
पुर्णपणे विस्मरण होईल. ब्रह्मास्त्र तुझ्यासारख्या कपटाचरणी 
हीनकुलीनाजवळ मरणघटकेपर्यंत केव्हांही टिकत नसतें. माझें 
तुला वरदान असें आहे कीं, हा विशिष्ट प्रसंग सोडून इतरवेळीं मी 
दिलेलें अस्त्र तुला निस्संशय उपयोगी पडेल व तुझ्यासारखा योद्धा 
पृथ्वीवर सहसा होणार नाहीं. तुझ्या पराक्रमानें तुझी कीर्ति 
त्रिखंड गाजेल. आतां मात्र तूं माझ्या आश्रमांत एक क्षणही न थांबतां 
येथून चालता हो. कारण तुझ्यासारख्या असत्यवादी व कपटाचरणी 
व्यक्‍तीला या आश्रमाच्या पवित्र परिसरांत मुळींच जागा नाहीं. 

मनांत अत्यंत खिन्न झालेला कण विद्येबरोबरच दोन भयानक 
अभिशाप घेऊन दुर्योधनाकडे परत फिरला. परशरामांचा अनग्रह. 
होऊन कर्णाने ब्रह्मास्त्र संपादन केलें हें कळतांच अर्जन व इतर पांडव 
यांना त्याच्या साहाय्यानें सहज धुळीस मिळवितां येईल या कल्प- 
नेनें दुर्योधनाची त्याच्यावर अधिकच भक्ति जडली. तात्पय, दीघे 
प्रयत्नाने कर्णाने महास्त्रविद्या संपादन केली खरी; पण विद्याप्रेमा- 
सारखा सात्त्विक अथवा शुद्ध कीति व सद्धर्माचें संरक्षण यासारखा 


३०्ट महाभारतावरोल व्याल्यानें 

त्या प्रयत्नावादामागें कोणताही राजस हेतु नसून मत्सर व अकारण 
देष यांवर आधारलेला पार्थाच्या विनाशाचा तामस हेतु असल्याभुळे 
त्याची विद्या शापित ठरली व कसोटीच्या प्रसंगी तिचा त्याला व्हावा 
तसा उपयोग झाला नाहीं. अर्जुनापेक्षां आपण ज्ञानांत वरचढ असावें 
या मनोवृत्तीची सात्त्विक स्पर्धा त्याची नव्हती. तशी ती असती तर 
अर्जनाहन अधिक श्रेष्ठ असा शील, नीतिमत्ता व विनय यांचाच 
त्याच्या व्यक्‍तिमर्तत्वातून आविष्कार झाला असता. स्वत:च्या हातून 
अर्जुनाच्या विनाशयांत आपल्या महास्त्रज्ञतेचें पर्यवसान त्याला हवें 
होते. असूया व स्पर्धा यांची तामसी जात व त्याचें नागडे प्रदशेन 
जर त्याच्याकरवीं झालें नसतें तर त्याला परश्रामापर्यंत जाण्याची 
यातातात न करतां घरबसल्याच द्रोणाचार्याच्याकडून महास्त्रविद्या 
संपादन करतां आली असती व शापांची आपत्तीही ओढवली नसती 
प्रत्यक्ष आपला मत्य धष्टद्यम्नाच्या रूपानें उत्पन्न झालेला आहे हें 
माहीत असतानां देखील ज्या महात्म्याने त्यालाही शस्त्रास्त्रविद्यचे 
सरहस्य ज्ञान मोकळ्या मनानें दिलें त्यानें तें कर्णाला तर खात्रीनेंच 
दिलें असतें. तामसी स्पर्धेच्या पोटीं कपटाचरणानें संपादित 
केलेल्या या शापित विद्येनें कर्णाच्या आत्मकेंद्रिततेंत दुर्दान्त अहं- 
काराची मात्र नवी भर पडली. 


कणे दुर्योधनाच्या पक्षाला कां मिळाला ? 


कर्णानें जो दुर्योधनाचा पक्ष स्वीकारला होता तो कांहीं निव्वळ 
दुर्योधनाच्या उपकाराविषयींची कृतज्ञता म्हणून नव्हता. अत्यंत खोल 
अशा राजनेतिक स्वरूपाच्या विचाराने त्याने हें धोरण स्वीकारले 
होतें. कर्ण स्वत:च्या कतेत्वाच्या भरवशावर जें अत्यंत मानाचें असें 
राज्यसूत्रचालकत्वार्चे स्थान प्राप्त करून घेऊं इच्छीत होता तें 
त्याला पांडवांच्या पक्षांत मिळण्यासारखे निश्चित नव्हतें. युवराज 
दूर्योधन सर्वस्वी त्याच्या भरंवशावर असल्यामुळें त्याला तेथें ज स्थान 
मिळं शकत होतें तें त्याने कितीही प्रयत्न केला असता तरी, पराक्रमांत 
व कतंत्वांत त्याच्यापेक्षा कोणत्याही दष्टीनें कमी नसलेल्या, उलट 
कांकणभर अधिकच सरस असलेल्या पांडवांच्या पक्षांत त्याला कसें 


महारथी कण . ३०९ 


मिळावे? एक तर अर्जुन त्याच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ धनुधर होता. 
शिवाय भीमासारख्या अभिमानी व तीत्र मनोवृत्तीच्या पुरु्षासमोर 
कर्णाच्या गर्वोद्धतपणाला फारसा वाव नव्हता. पांडवांच्या इतर अनेक 
स्नेह्यांप्रमाणेंच कणही त्यांच्या पक्षांत राहिला असता इतकेच. याहून 
त्याचें अधिक महत्त्व उरलें नसतें. शिवाय श्रीकृष्णांसारखा सवंश्रेष्ठ 
पुरुषोत्तम हा अर्जनाचा परममित्र असल्यामुळें व त्याच्यासमोर इतर 
कोणाच्याही साहाय्याची पांडवांना गरज नसल्यामुळे कर्णाला तेथें 
कांहींही महत्त्व प्राप्त झालें नसतें. पांडवांच्या पक्षांत श्रीकृष्णांचे 
जे स्थान होतें तें कर्णाला मिळणें केवळ दुर्योधनाच्या पक्षांतच शक्‍य 
होतें. म्हणून सवे दृष्टींनी खोलवर विचार करून आपल्या महत्त्वा- 
कांक्षेच्या पूर्तीस्तव त्यानें दुर्योधनाचा आश्रय केला. एकच गोष्ट 
अशी होती कीं जिच्या भरंवशावर कर्णाला पांडवांच्या पक्षांत नसतें 
महत्त्वच नव्हें तर सवेश्रेष्ठ स्थानही प्राप्त झालें असतें. ती गोष्ट 
म्हणजे कणे आपला सर्वांत वडील भाऊ आहे हें पांडवांना कळणें हो 
होय. पण ह्या गोष्टीची जशी पांडवांना जाणीव नव्हती, तशीच 
ती कर्णालाही नव्हेती. ज्या एका व्यक्‍तीला या गोष्टीची जाणीव 
असणें संभवनीय होतें ती व्यक्ति म्हणजे पांडवांची माता कुन्ती 
होय. पण तिनें या बाबतींत अनेक कारणांस्तव मौन स्वीकारले 
होतें. याप्रमाणें एकदां जाणूनबुजून आत्मप्रतिष्ठेसाठीं दुर्यो- 
धनाचा पक्ष अनिवाये म्हणन स्वीकारल्यानंतर चांगल्या व वाईट 
उपायांनी दुर्योधनाचें जितकें महत्त्व वाढेल तितकेंच आपलेंही वाढेल 
हें कर्णाने ताबडतोब ओळखले व म्हणून दुर्योधनाला सवेतोंपरी 
प्रसन्न राखावयास, त्याचें महत्त्व व सामथ्ये वाढवावयास, व छाये- 
प्रमाणें त्याचें अनुकरण करावयास कणे प्राणपणानें झटू लागला. 
केवळ स्वार्थेसाधनाचा हेतु डोळ्यांसमोर असल्यामुळें, एरवीं अत्यंत 
श्रेष्ठ व उदारमनस्क असलेला कर्ण हव्या त्या अधमपणाच्या पात- 
ळीवर उतरावयास सिद्ध झाला. 

याचें उदाहरणम्हणजे द्यूतप्रसंगीं घडून आलेल्या एका अक्षम्य 
दुराचाराच्या कृत्यांत दुर्योधनाला त्यानें वाजवीपेक्षा फाजील उत्सा- 
हानें साथ दिली व नीति-अनीतीची चाड बाळगली नाहीं हें होय 


३१० महाभारतावरोल व्याख्याने 
द्यूतप्रसंगीं घडून आलेलें तें भयानक अपकृत्य म्हणजे महासती द्रौप- 
दीचें वस्त्रहरण होय. राजसूय यज्ञांत साम्माज्याच्या राज्ञीपदाचें 
सिहासन जिनें नुकतेंच अलंकृत केलें होतें, पूर्णावतार श्रीकृष्णांना 
जिला आपली भगिनी म्हणून संबोधण्यांत अभिमान वाटत असे, त्या 
अग्निसंभवा, महापतिब्रता द्रौपदीला, द्यूताच्या केफांत, एखाद्या 
निर्जीव वस्तुप्रमाणें युधिष्ठिराने पणाला लावलें व छलद्यूताच्या 
विद्येत अत्यंत निष्णात असलेल्या गांधारराज ह म | तिला जिकलें. 
त्याबरोबर मदांध दुर्योधनाचा तोल सुटून त्यानें एकदम, कौरव- 
कुलाच्या अबूची कीतिपताका असलेल्या त्या साध्वीला, दासी म्हणून 
राजसभेंत आणण्याची आज्ञा दिली. द्रौपदी पणांत जिकण्यांत आली 
हें ऐकतांच विदुर अचेतन झाला, भीष्मद्रोणांना थरकांप सुटला, व 
सगळे सभ्य ' धिक्कार, धिक्कार ' म्हणून ओरडू लागले. पण कर्ण 
मात्र अत्यंत आनंदित झाला ! 

जहु्षे कर्णो$तिभशं सह दुःशासनादिभिः । 

इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ४४ 

--महाभारत, सभापवं अ. ६५ 
द्रौपदीला सभेंत आणण्याची दुर्योधनाची आज्ञा ऐकून तर स्वयं- 

वराच्या वेळीं तिनें केलेल्या आपल्या अपमानाच्या जाणिवेच्या दंशाने 
कर्णाचे डोळे सुडाच्या भावनेनें चमकून उठले. रजस्वला व एकवस्त्रा 
असलेल्या त्या राजरमणीला दुःशासनानें केस धरून भरसभेत फर- 
फरा ओढीत आणल्यावर सारे सभ्य लाजेनें माना खालीं घालून 
बसले. त्या साऱ्या राजसभेत एकच असा धैयंसंपन्न पुरुष निघाला कीं 
ज्यानें त्या दुष्कृत्याचा, सत्तेच्या रागालोभाची पर्वा न करतां स्पष्ट 
शब्दांत धिक्कार केला. तो पुरुष म्हणजे दुर्योधनाचा बंध विकणं 
होय. त्यावेळीं विकर्णाला कर्णाने जें उत्तर दिलें आहे त्यांत त्याचा 
सारा नीचपणा खळाळून बाहेर पडला आहे. कणं म्हणाला कीं, 

दृव्यन्ते वे ब्रिकणेह वेकृतानि बहुन्ययि॥ 

तज्जातस्तद्विनाशाय यथाग्निररणिप्रज: ।॥ २७ 

एते न किचिदप्याहुकभचोदिता ह्चाप कृष्णया । 

धमण विजितामेतां मन्यन्ते द्रपदात्मजाम्‌ ॥ २८ 


, महारथो करणं ३११ 

त्वं तु केवल बाल्येन धातराष्ट्र विदोयंसे । 

यद्ग्रवोषि सभामध्ये बालः स्थविर भाषितम्‌ ॥ २९ 

न च धमं यथावत्त्वं वेत्सि वुर्याधनावर । 

यद्रवो्षि जितां कृष्णा न जितेति सुमन्दधी: ॥ ३० 

कथं ह्यविजितां कृष्णां मन्यसे धतराष्ट्रज । 

यदा सभायां सवंस्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रज: । ३१ 

अभ्यन्तरा च सवंस्वे द्रोपदी भरतषंभ । 

एवं धमेजितां कृष्णां मन्यसे न जितां कथप ।। ३२ 

कीतिता द्रोपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डव: । 

भवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव ॥ ३३ 

मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम्‌ । 

अघमणेति तत्रापि शण मे वाक्‍्यमुत्तमम्‌ ॥। ३४ 

एको भर्ता स्त्रिया देवविहितः कुरुनन्दन । 

इयं त्वेनकवशगा बन्धकोति विनित्चिता ॥ ३५ 

अस्या: सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः । 

एकाम्बरधरत्वं वाप्ययवापि विवस्त्रता ।॥ ३६ 

यच्चेषां द्रविणं किचिद्या चेषा ये च पाण्डवा: । 

सोबलेनेह तत्सवं धमण विजितं वसु ॥ ३७ 

दुःशासन सुबालो$यं विकणं: प्राज्ञवादिक: । 

पाण्डवानां च वासांसि द्रोपद्यादचाप्युपाहर ॥ ३८ 

--महाभारत, सभापवे अध्याय ६८ 

हे मूर्खा विकर्णा, अग्नि ज्याप्रमाणें ज्या अरणींतून जन्म पावतो 
तिलाच जाळीत असतो, त्याचप्रमाणें तूही आपल्याच बांधवांना 
संताप आणणारे वर्तन करीत आहेस. येथें जमलेले सवे सभ्य लोक 
व द्रौपदीचे प्रत्यक्ष पति पांडव हेही तिला धमत: आमची दासी सम- 
जत आहेत. तूं मात्र मूखंपणामुळें ती आमची दासी झाली नाहीं 
असें समजून बोलत आहेस. आम्हां प्रौढांच्या सभेंत तुझ्यासारख्या 
मूर्खाचें कांहीं एक काम नाहीं. सभेंत युधिष्ठिराचें सववस्व त्यानें 
द्यूतांत पणाला लावल्यानंतर व तें तो ह्रल्यानंतर त्यांत द्रोपदीचा 
समावेश होत नाहीं काय? शिवाय त्यानंतरही धर्माने स्वतः आपल्या 


३१२ महाभारतावरील व्याल्यानें 
होंडानें उच्चार करून तिला पणाला लावलें आहे व बाकीच्या पांड- 
वांनीं या त्याच्या कृत्याला आपलें अनमोदन दिलें आहे. अश्या 
स्थितींत ती दासी नाहीं असें म्हणन आतां कसें चालेल ? कदाचित्‌ 
तुझ्या मनांत असें येईल कों दासीगणांतही ह्या सभ्य व कुलवती 
स्त्रीला, ती रजस्वला व एकवस्त्रा असतांना राजसभेत जबरदस्तीने 
आणणें योग्य आहे काय? तर मर्खा, त्याचे उत्तर ऐक. देवांनी 
धमशास्त्रानसार स्त्रीला एकच पति सांगितला आहे. हिला तर पांच 
पति आहेत. अशा स्थितींत अनेक पुरुषांना वश होऊन राहणार्‍या 
या स्त्रीला साध्वी व कुलवती कोण म्हणेल ? मला तर हिच्यांत व 
एखाद्या रखल्या दासींत कांहीं एक फरक दिसत नाहीं. त्यामुळ 
वेश्याच असणाऱ्या हिच्यासारख्या स्त्रीला रजस्वला व एकवस्त्राच 
काय पण विवस्त्र स्थितींतही येथें जबरदस्तीने ओढून आणावयास 
मुळींच ह्रकत नाहीं. हे दुःशासना! हा विकणे शिष्टपणाचा 
आव आणून कांहींही बोलत असला तरी तो महामखे आहे. याचें 
तं कांहीं एक ऐकं नकोस. ह्या बन्धकी द्रोपदीचें वस्त्र तं सर्वांसमक्ष 
हिरावून घे व तिला भरसभेंत नग्न करून तिची उघडी काया 
सर्वांना डोळे भरून पाहू दे 
रथचक्र जमिनींत गाडलें गेल्यावर असहाय स्थितींत अर्जनाच्या 
हातून मृत्यू पावत असलेल्या कर्णाविषयीं अणुमात्रही अनुकपेचा उदय 
होऊं देण्यापूर्वी महाभारताच्या प्रत्येक अभ्यासकाने कर्णाच्या या 
आसुरी प्रवृत्तीचा व त्याच्या या पाशवी आज्ञेचा विचार केला 
पाहिजे. कुलवती स्त्रियांच्या अब्रूवर निखारे पसरण्याचा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करणाऱ्या मांगांना सांपडतील त्या पद्धतीनें 
ठेंचून काढणें हें आयेराष्ट्राचें नीतिश्यास्त्रच आहे. कर्णाबद्दल कोण- 
ताही सहानुभतीचा विचार अंत:करणांत येण्यापूर्वी रजस्वला व एक- 
वसना अवस्थंत केसांना हिसके बसत असतांना व वस्त्र फरफरा 
ओढलें जात असतांना डोळ्यांत आंसवें आणून हंबरडा फोडणाऱ्या 
याज्ञसेनीचें चित्र अंत:चक्षसमोर आणून पहा. अंत:करणाचे सांदी- 
कोपरे कोरडे ठणठणीत पडून हृदय जळून जाईल. तात्पये, द्रौपदीला 
नग्न करण्याची आसुरी आज्ञा कर्णाने दिलेली आहे; दुर्योधनाने 


महारथी करणं ३१३ 
नाहीं. आत्मकेंद्रित, अहंकारी, स्वार्थी व मत्सरी पुरुप सुडाच्या व' 
अन्रंजनाच्या भावनेने पिसाळल्यावर किती अधमपणाचे वतंन करूं 
शकतो याचें हें एक नमनेदार उदाहरण आहे. द्रोपदीच्या स्वयं- 
वराच्या वेळच्या अपमानाचा या थरापर्यंत सूड घ्यावयास कणे सिद्ध 
झाला यांतच त्याची सारी अधमता स्पष्ट होते. त्यानंतरही द्रोप- 
दीचें देवी चमत्काराने संरक्षण झाल्यावर कर्णानें पुन्हां दुःशासनाला 
सांगितलें कीं, या दासीला ओढीत घरांत घेऊन जा! ती बिचारी 
विलाप करीत असतांना दुःशासन पुन्हां तिच्या वस्त्राला झोंबूं 
लागला. त्यावेळीं भीमसेन संतापून एकाहून एक घोर अशा प्रतिज्ञा 
करीत असतांना त्याला डिवचावें म्हणून कर्ण द्रौपदीला असें म्हणाला 
कों “ जगामध्ये तिघेजण परतंत्र असतात. एक दास, दुसरा पुत्र 
व तिसरी स्त्री होय. हे द्रोपदी, तुझे पति कौरवांचे गुलाम आहेत. 
त्यांची तुझ्यावर आतां कांहीं एक सत्ता उरलेली नाहीं. त्यामुळे 
स्वतंत्रपणेंच कौरवांची दासी झालेली तूं साऱ्या धृतराष्ट्रपुत्रांची उप- 
भोग्य वस्तू झालेली आहेस. पांच पति करणाऱ्या तुला या शंभर 
कौरवांकरवीं आपली उपभोगेच्छा यथेच्छ पूर्ण करून घेतां येईल 
या षंढ व पराजित पतींचा तुझ्यावर यापुढें काय अधिकार असूं 
शकतो ? पांचालराज द्रुपदाच्या राजकन्येला एखाद्या बटकोप्रमाणे 
जुगारांत पणाला लावून या कुंतीपुत्र युधिष्ठिराने पौरुष व पराक्रम 
यांसह आपला जन्म सा्थकींच लावला म्हणावयाचा ! ” 
याप्रमाणें कणे बोलल्यानंतर उन्मत्त दुर्योधनानें त्यापासून 
प्रेरणा घेऊन भरसभेत, सार्‍या वडीलधाऱ्या मंडळींच्या समक्ष, 
आपली डावी मांडी उघडी करून निलाजरेपणानें द्रौपदीला दाख- 
विली. त्यानंतर मात्र त्या सभागहाचेंच रणांगणांत रूपांतर होईल 
या भयानें राजा धतराष्ट्रानें द्रोपदी व पांडव यांना दासभावांतून 
मुक्‍त केलें. त्यावेळीं कणे उपहासपूर्वक असें म्हणाला कों, आज- 
पर्यंत रूपवान्‌ स्त्रियांची कीर्ति आम्हीं पुष्कळ ऐकली होती. परंतु 
त्यांत द्रौपदीसारखें कोणाचेंही कतेत्व झळकले नाहीं. धातराष्ट्र व 
पांडव प्राणपणाने एकमेकांवर खवळून उठल असतांना द्रोपदीनेंच 
शांति प्रस्थापित केली आहे. अगाध व उफाळलेल्या समुद्रांत नष्ट 


३श्डॅ महाभारतावरोल व्याख्याने 


होऊन बुडत चाललेल्या पांडवांना द्रोपदीनेंच शेवटीं नौका होऊन 
वांचविले. ” 
दुर्योधनाशीं सख्य होतांच आपलें स्वतःचे महत्त्व वाढावें म्हणून 

कर्णाने दुर्योधनाच्या अंतःकरणाची ठेवण ओळखून त्या सभेंत आधींच 
ज्यांचे महत्त्व होतें त्या भीष्मद्रोणादिकांच्या व्यक्‍तित्वाला विरोध 
करावयास प्रारंभ केला. कितीही इच्छा असली तरी दुर्योधन ज्या 
गोष्टी त्यांच्या तोंडावर बोल शकत नसे त्या प्रथम कण बोलूं 
लागला. त्यानें भरसभेत भीष्म व द्रोण हे तुझे गुरु व पितामह 
नसून राज्याधिकाराच्या दृष्टीनें मंत्री आहेत, त्यांनी तुझेंच ऐकलें 
पाहिजे, पण त्याऐवजीं तुझें अहित चितून ते पाण्डवांचे हितचितन 
करून आपलें मंत्रिपदाचें कतेव्य पार पाडीत नाहींत, हें त्याला 
त्यांच्या तोंडावरच उपहास करून पटवून दिलें. या जुन्या मंत्रि- 
सत्तेवर केलेला आघात त्यानें राजाच्या अंतःकरणाची परीक्षा पहा- 
ण्याकरितांच केला. द्रौपदीच्या स्वयंवरानंतर यादव व पांचाल या 
दोन राजसत्तांचा पांडवांना एकदम पाठिंबा मिळून पूर्वी त्यांना 
नष्ट करणें ही जी घरगुती वाटणारी बाब ती आतां महायुद्धाची 
द्योतक ठरली. कौरवांच्या राज्यदरबारीं आपलें भावी धोरण 
कसें आंखावें व कशा पद्धतीनें पांडवांचा नाश करावा याचा 
गंभीर विचार करण्यासाठीं सभा बोलविण्यांत आली असतां भीष्म- 
द्रोणांनीं त्या सभेंत राजाची निभेत्संना करून त्याच्या हिताचा मार्ग 
त्याला सुचविला. कर्णाने त्या सभेंत पहिलेंच राजकीय स्वख्पाचें 
भाषण केलें. या त्याच्या भाषणांत त्यानें भीष्मद्रोणांवर पहिलेंच 
तोंडसुख घेतलें. इतकेंच नव्हें तर त्या वद्धांचें कौरवांच्या दरबारां- 
तील मानाचें पद वस्तुतः सामान्य सेवकांच्या योग्यतेचेंच आहे असें 
युवराज दुर्योधनाला प्रकटपणे प्रथमच भासवून त्याच्या मनावरील 
त्यांच्या दडपणाचा ताण त्यानें नाहींसा केला. तो म्हणाला कीं, 

योजितावर्थामानाभ्यां सवंकार्येष्वनन्तरो । 

न मन्त्रयेतां त्वर्छ्रेयः किमदभुततरं तत: ।। १३ 

दृष्टेंन मनसा यो वे प्रच्छन्नेनान्तरात्मना । 

ब्रयात्िःश्रेयसं नाम कथं कुर्यात्सतां मतम ॥ १४ 


महारथी करणं ३१५ 
एवं विद्दघ्नुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्यसात्रताम्‌ । 
द्रुष्टानां चेव बोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम्‌ ।॥। २५ 
--महाभारत, भआादिपवे अध्याय २०४ 
परस्परेण भेद$च नाघधातृं तेष्‌ शक्‍्यते । 
एकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम ॥ ६ 
आययंव्रतभच पाऊ्चाल्यो न स राजा धनप्रिय: । 
न संत्यक्षति कौन्तेयान्‌ राज्यदानेरपि ध्ट्वयम ॥ ९ 
इदं त्वद्य क्षमं कर्तुमस्माक पुरुषषंभ । 
यावन्न कृतमूलास्ते पाण्डवेया विज्ञांपते ॥ ११ 
तावत्परहरणोयास्ते तत्तभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ १२ 
यावन्नायाति वाष्णेयः कषेन्यादववाहिनीम । 
राज्याथे पाण्डवेयानां पाडञ्चाल्यसदनं प्रति ॥ १५ 
---महामारत, आदिपवे अध्याय २०२ 
राजांच्या पदरीं जे सेवक असतात ते त्याचें हित करणारे 
असावे लागतात. राज्य शक्‍य तितकें निष्कंटक करणें व राज्याच्या 
मर्यादांची वाढ करणें हेंच राज्याचे हितसाधन होय. परंतु दुर्यो- 
धना, यासंबंधांत तुझ्यासारखा दुर्देवी राजा मीं पाहिला नाहीं. 
भीष्म व द्रोण हे दोन वृद्ध तूं आजपर्यंत वाढविलेळे व धन, मान 
आणि स्थान देऊन संरक्षिलेले आहेत. पण तूं केलेल्या ह्या सर्व 
उपकारांचा मोबदला म्हणून ते तुझ्या शत्रूंचे साहाय्य करीत आहेत. 
ह्यांच्या अंगीं इतका पराक्रम आहे कीं ह्यांच्या भरंवश्यावर तुला 
पांडवांना भिण्याचें मुळींही कारण नाहीं. पण हे इतके कृतघ्न 
आहेत कीं तूं केलेले उपकार पूर्णपणें विसरून तुझ्या शत्रंची तळी 
उचलून धरीत आहेत. वास्तविक पांडवांशीं युद्ध करून त्यांना 
ठार करणें आजच शक्‍य आहे. “ पांडवांचाच एकोपा इतका आहे 
कीं त्यांच्यांत परस्परांत भेद उत्पन्न करून त्यांचा नाश करणें सर्वेथा 
अशक्‍य आहे. द्रौपदी ही त्यांची समान वधू असल्यामुळे तर 
त्यांच्यांतील एकोपा अधिकच दढ झाळेला आहे. द्रुपद धनलोभी 
नसल्यामुळें व भेकडही नसल्यामुळें तुमच्या धनाच्या लोभानें तो 
पांडवांचा पक्ष कधींही सोडणार नाहीं. उलट त्याच्या कन्येचे 


३१६ महाभारतावरोल व्याख्याने 


भाग्यसूत्र त्यांच्याशी संबद्ध असल्यामुळे तो सदेव त्यांनाच साहाय्य 
करील. आज आपण इतके निचित समर्थ आहोंत कों, द्रपदासुद्धां 
पांडवांचा युद्धांत फडशा पाडणें आपल्याला शक्‍य आहे. त्यांना 
खरें साहाय्य श्रीकृष्णाचे व यादवांच्या राज्यसत्तेचें मिळण्याचा संभव 
आहे. पण आपण आपलें कारस्थान षट्कर्णी न होऊं देण्याची पूर्ण 
सावधगिरी बाळगली व यादवांच्या कानांवर आपले बेत जाण्या- 
पूर्वीच आपण पांडवांवर हल्ला केला तर आपण त्यांचा पूर्ण फडा 
पाडू शकू. पांडवांच्या विनाशाचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर मागाहून 
श्रीकृष्ण आपल्याशीं भांडण उकरून काढणें शक्‍य नाहों. म्हणन 
पांडव दृढमूल होण्याच्या आधीं आपण आजच त्यांच्यावर हल्ला 
करणें सर्वथा श्रेयस्कर आहे. 

या विशिष्ट वेळीं धतराष्ट्रानें कर्णाचे जरी ऐकले नाहीं तरी 
भीष्मद्रोणांच्या व विदुराच्या सचिवसंस्थेचें महत्त्व येथ्न कर्णाने 
पद्धतशीर रीतीनें कमी केलें. स्वत: दिग्विजय संपादन करून त्यानें 
दुर्योधनावर इतकी छाप बसविली कोौं राजसत्तेने बोलाविलें म्हणजे 
जावें, याशिवाय जुन्या सचिवसत्तेचें कौरवांच्या सभेत कांहींही 
महत्त्व उरलें नाहीं. कर्णाकरवीं तिचा उपहास करून दुर्योधन 
आपली इच्छा भागवून घेई. उत्तरगोग्रहणापासून तर उद्योग- 
पर्वापयंतचा व त्याच्या आधींचाही इतिहास हीच गोष्ट सिद्ध 
करतो. कर्णाचे दुर्योधनावर त्याच्या या विशिष्ट कारस्थानी- 
पणानें कमालीचे वजन बसलें. दुर्योधनाच्या एकछत्री साम्राज्यांत 
आपलें हित व कुरुपांडवांच्या एऐक्यांत आपला विनाश आहे हें 
ओळखून पांडवांना मारण्यासाठी आपल्या शौर्याला न शोभणारी 
कृत्ये करावयास कर्णाने मागेपुढे पाहिलें नाहीं. 

एकाकी विजनवासांत पांडव गेले असतां तेरा वर्षानंतर तरी 
पांडव परत येऊन राज्याची मागणी पुढें करतीलच व त्यांची ती 
मागणी अत्यंत न्याय्य असल्यामुळे त्यांना साहाय्यही भरपूर मिळ- 
ण्याचा संभव आहे, अशा स्थितींत त्यांच्याशीं कौरवांनीं य॒द्ध सुरू 
केलें तर जयही संशयास्पद राहील व आपल्या पराक्रमाला न्यायाचें 
अधिष्ठानही उरणार नाहीं; त्याऐवजीं वनांत साहाय्यहीन व 


सहारथी कर्ण ३१७ 


एकाकी असलेल्या पांडवांना गांठून मोठ्या संन्यानिशीं त्यांच्यावर 
हल्ला करून त्यांचा वध करावा म्हणजे दुर्योधनाच्या मार्गातील व 
आपल्याही मार्गातील धोंड सदाची मिटेळ असें त्याच्या मनानें 
घेतलें. चारित्र्याला कलंक लावणारा व शौर्याला काळिमा फांस- 
णारा हा विचार त्यानें कार्यवाहींत आणण्याचा निद्चय केला. 
त्याच्या उत्तेजनानें या कुकृत्यासाठीं कोरवांचें सन्य बाहेरही पडूं 
लागलें होतें. पण केवळ योगायोगानेंच ती आपत्ति टळली. महा- 
भारतकार म्हणतात :-- 

उपलभन्य ततः कर्गो विवृत्य नयने शुभे । 

रोषाददुःशासनं चेव सोबलं च तमेव च ॥ १५ 

उचाच परमक्रुद्ध उद्यम्यात्मानमात्मना । 

अथो मम मतं यत्तु तन्चिबोधत भूमिपाः: ॥ १६ 

प्रियं सव करिष्यामो राज्ञः किकरपाणय: । 

न चास्य शक्‍नुम: स्थातु प्रिये सव ह॒घतन्द्विताः ॥ १७ 

वयं तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिता: । 

गच्छामः सहिता हन्तु पाण्डवान्वनगोचरान ॥ १८ 

तेषु सर्बेष॒ शञान्तेष गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 

निविवादा भविष्यन्ति धातराष्ट्रास्तथा वयम्‌ ॥ १९ 

यावदेव परिद्यना यावच्छोकपरायणा: । 

यावन्मित्रविहोनाभ१च तावच्छक्या मतं मम ॥ २० 

तस्य तहचनं श्रृत्वा पूजयन्तः पुन: पुन: । 

बाढमित्येब ते सवे प्रत्यूचु: सृतजं तदा ॥ २१ 

एवमुक्त्वा सुसंरब्धा रथेः सर्वे: प॒थक्‍्पुथक्‌ । 

नियेयुः पाण्डवान्हतं सहिताः कृतनिशचया: ॥ २२ 

तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वेपायन: प्रभु: । 

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्या दिव्येन चक्षुषा ।॥। २३ 

प्रतिषिध्याथ तान्सर्वान्मगवांल्लोकपूजित: ॥ २४ 

--महाभारत, वनपवे अ. ७ 
आपण आपलें सेन्य व शस्त्रे घेऊन वनांत जावें व पांडवावर हल्ला 

करून त्यांना ठार मारावें असें मला वाटतें. कोणत्याही उपायानें 


३१८ महाभारतावरील व्याख्याने 


एकदां पांडव मेले म्हणजे आपल्या मार्गातील त्यांचा अडथळा दूर 
होऊन आपण सुखी होऊं. जोंवर पांडव हीन अवस्थेंत आहेत, जोंवर 
ते शोकमग्न स्थितींत किकतंव्यतामूढ बनले आहेत, जोंवर कोणीही 
साहाय्य करणारे मित्र त्यांच्याजवळ नाहींत तावरच त्यांचा वध 
करतां येणें शक्‍य आहे. ” 

सेनापति कर्णाच्या या दुष्ट व भ्याड सल्ल्यानुरूप कौरवसंन्य 
हस्तिनापुराबाहेर देखील पडलें असतें. पण केवळ मर्हाष व्यासांच्या 
मध्यस्थीने हा प्रसंग टळला. 


त्यानंतर पुनरच घोषयात्रेची प्रेरणा दुर्योधनाला देऊन कर्णाने 

आपल्या मनाचे हलकेंपण सिद्ध केलेंच. पण त्याच्या अंत:करणाची 
खरी हीनता, घोषयात्रा प्रकरणीं फटफजिती झाल्यामुळें लाजलेल्या 
दुर्योधनाला उत्तेजित करण्यासाठीं युक्तिवाद करावयास तो पुढें 
सरसावला तेव्हां व्यक्‍त झाली आहे. कर्ण म्हणतो :-- 

राजच्याद्यावगच्छार्मि तवेह लघुसत्त्वता । 

किमत्र चित्र यद्वीर मोक्षितः पाण्डवरसि ॥। १ 

सद्यो वश समापत्नः शत्रणां शत्रकशंन । 

सेनाजीवेश्‍इच कोरव्य तथा विषयवासिभि: ॥ २ 

अज्ञातेयंदि वा ज्ञाते: कतंव्यं नुपतेः प्रियम्‌ । 

प्राय: प्रधानाः पुरुषा: क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम्‌ ॥। २३ 

निगृह्धन्ते च युद्धेष्‌ मोक्ष्यन्ते चव संनिकः: । 

सेनाजीवाइच ये राज्ञा विषये सन्ति मानवा: ॥ ४ 

ते: सडगम्य नुपार्थाय यतितव्यं ययातथम्‌ । 

यद्येवं पाण्डवे राजन्‌ भवद्विषयवासिभि: ।। ५ 

यदृच्छया मोक्षितोर्शसि तत्र का परिदेवना । 

न चेतत्‌ साधु यद्राजर्‌ पाण्डवास्त्वा नृपोत्तमम ॥ ६ 

स्वसेनया सम्प्रयान्तं नानुयान्ति स्म पृष्ठत: । 

हरावच बलवन्तरच संयुगेष्वपलायिन: ।॥। ७ 

"महाभारत, वनपवं अ. २५० 


महारथो कणं ३१९ 


“पांडव तुझ्या राज्यांतल्याच एका वनांत रहात असल्यामुळव तृ 
सवे पृथ्वीचा सम्त्राट्‌ असल्यामुळें एका अर्थानें ते तुझे प्रजाजनच 
आहेत. संकटांत सांपडलेल्या राजाचें रक्षण करणें हें प्रजेचे 
धार्मिक कतंव्य आहे. नाहीं तरी राजा यद्ध करतो याचा अथे 
'त्याचे सेनिक य॒द्ध करतात असाच आहे. पूर्वी द्यूतांत तुझे दास 
झालेले पांडव हे शूर व बलवान्‌ असूनही तुझ्या राज्यांत राहून 
तुझी सेवा करीत नाहींत हाच तर त्यांचा मोठा अपराध आहे 
विनाकारण तं इथेंच दुःखी व कष्टी होऊन बसलास तर जगांतले 
राजधमंविश्ारद लोक तुझा उपहास करतील. तेव्हां यत्किचित्‌ही 
खंत वाटं न देतां त॑ माझ्याबरोबर राज्यांत चल 

कर्णाचा हा युक्तिवाद किती होनपणाचा होता हें कांहीं सांगा- 
वयास नको. कर्णासारख्या एरवीं अत्यंत गुणसंपन्न असलेल्या 
व्यक्तीचा महत्त्वाकांक्षेने केवढा अध:पात झाला होता हें लक्षांत 
ठेवण्यासारखें आहे. कुरूपांडवांचें वेर त्यानेंच एकसारखें अधिका- 
धिक तीब्र करण्याचा प्रयत्न केळेला आहे. दुर्योधनाचें लांगूलचालन 
करण्यासाठीं दुर्वासांच्या क्रोधवहनींत पांडवांची आहुति देण्याच्या 
एक प्रकारच्या भ्याडपणाच्या कृत्यांत त्यानें भाग घेतला. इतकेंच 
नव्हे तर आपल्याला राजसूय करतां येत नाही म्हणून ज्या वेळीं 
दुर्योधन चिंतामग्न झाला, त्यावेळीं अर्जुनाने कर्णाचा कांही एक 
अपराध केला नसतांही तो त्याच्या वधाची पुढीलप्रमाणें प्रतिज्ञा 
करून बसला. 

तमत्रवीत्‌ तदा कर्ण: श्रणु मे राजकुजर । 

पादो न धावये तावद्यावच्न निहतो$जंन:॥ १६ 

कोलालजं न खादेयं करिष्ये चासुरव्रतम । 

नास्तीति नेव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित ॥। १७ 

अथोत्कृष्टं महेष्वासेर्घातंराष्ट्रेंमहारथः । १८. 
-ण्महाभारत, वनववं अ. २५७ 

“मी रणांत अर्जुनाला ठार मारल्यावांचन राहणार नाहीं. मी 
अशी प्रतिज्ञा करतों कों, जोंवर मी अर्जनाला ठार मारणार नाहीं 
तेवर मी माझ्या सेवकांकडून अथवा दुसर्‍या कोणाकडूनही माझ्या 


३२० महाभारतावरील व्याख्याने 
पायावर पाणी घालन घेणार नाहीं. इतकेंच नव्हे तर क्षत्रियोचित 
अशा मद्यमांसांदिकांचें सेवत कधींही करणार नाहीं. अत्यंत व्रतस्थ 
अश्या रीतीनेंच मी माझें जीवन घालवीन. माझें दानाचें सुप्रसिद्ध व्रत 
त्रिभ्वनांत विख्यात आहे. आजपर्यंत मी कुठल्याही याचकाला 
नकार देऊन विन्मुख पाठविलें नाहों. त्यामुळं जे कांहीं पुण्य माझ्या 
पदरीं पडलें असेल त्याची शपथ घेऊन मी अर्जुनाच्या वधाची 
प्रतिज्ञा करतों.” कर्णाच्या या घोर प्रतिज्ञेचे कांहीही कारण नव्हतें, 
पण ती करून त्यानें सम्राट दुर्योधनाचें प्रेम मात्र संपादन केलें 
महाभारताचा इतिहास जर सूक्ष्मतेनें पाहिला तर नुसतें कुरु- 
पांडवांचे वेर कर्णाने धगधगत ठेवलें होतें, इतकेंच नव्हें तर, राजा 
दुर्योधन आपल्या पूर्णपणें लगामीं लागलेला आहे ही खात्री असल्या- 
मळे त्यानें अनधिकृतपणे महायद्धाची घोषणाही करून टाकल्याचे 
दष्टोत्पत्तीस येईल. उत्तरगोग्रहणानंतर पांडव प्रकट झाले. त्यांनीं 
ठरलेल्या अटींप्रमाणें आपल्या न्याय्य अधिकाराची मागणी केली 
पांडवांकडून विचारपुर्वक राजा द्र्पदाचा वद्ध पुरोहित कुरुवद्धां- 
समोर त्यांचें म्हणणें मांडण्यासाठी म्हणन पाठविण्यांत आला. पण 
त्यानें पांडवांची न्याय्य मागणी व ती न दिल्यास होणाऱ्या भीषण 
प्रसंगाचे चित्र कौरवांच्या दरबारांत रेखाटतांच सिंहासनाधीश्वर 
राजा धृतराष्ट्र, राज्याचा महामंत्री विदुर, राज्याचे नियंत्रक भीष्म 
या सगळ्यांचाच एकप्रकारे अपमान करून कोणीही सांगितलें नस- 
तांना अनधिकारी स्थितींत एकदम कर्णाने त्या पुरोहिताला असें 
सांगितलें कीं पुन्हां पुन्हां तेंच तें बडबडण्यांत काय अर्थ आहे? आम्हांला 
माहीत नाहीं अशी कांहींही गोष्ट नाहीं. दुर्योधनासाठीं पूर्वी शकुनीनें 
य॒धिष्ठिराला तांत जिकलें व विशिष्ट अटींवर पांडवांनीं वनवास 
पत्करला. त्या वनवासाच्या पाळावयाच्या अटींवर त्यांना राज्याची 
मागणी करण्याचा अधिकारच काय आहे ? मत्स्य आणि पांचाल 
यांच्या भरंवशावर आम्हांला भय दाखविण्याचा व हें पितामहांचें 
राज्य पदरांत पाडन घेण्याचा जर यधिष्ठिराचा विचार असेल तर 
तो निव्वळ मूखंपणाचा आहे. भिऊन दुर्योधन अल्पसुद्धां भूमीचा 
विभाग कोणालाही देणार नाहीं. मग अर्धे राज्य तर दूरच 


महारथी कणे २२१ 
राहिलें. त्याला जर हें राज्य अधिकार म्हणून पाहिजे असेल तर 
त्याने पुन्हां वनवास पत्करावा व नंतर परत येथें यावें म्हणजे 
पहातां येईल. अधामिक ब॒द्धीनें पांडवांना कांहींही मिळणार नाहीं. 
जर आमच्यावर चालून येण्याचा ते प्रयत्न करीत असतील तर 
दीपज्योतीवर झडप घालणाऱ्या शलभाप्रमाणें माझ्या पराक्रमाच्या 
ज्योतींत ते भस्म होऊन जातील. 

दुर्योधनं समालोक्य कर्णे दचनमन्रवीत्‌ ॥ ८ 

न तत्राविदितं ब्रह्मन्‌ लोके भतेन केनचित्‌ । 

पुनरुक्‍तेन कि तेन भाषितेन पुनः पुन: ॥ ९ 

दुर्योध नार्थ शकुनिद्यंते निजितवान्‌ पुरा । 

समयेन गतो$रण्यं पाण्ड्पुत्रो युधिष्ठिर: ॥ १० 

स तं समयमाश्रित्य राज्यं नेच्छति पेतुकम्‌ । 

बलमाश्रित्य मत्स्यानां पाज्चालानां च मूखंवत्‌ ॥ ११ 

दुर्योधनो भयाद्विद्र्न दद्यात पादमन्तत: । 

धसंतस्तु महों कृत्स्नां प्रदद्याच्छत्रवेअपि च । १२ 

यदि काडक्षन्ति ते राज्यं पितपेतामहं पुन: । 

यथाप्रतिज्ञं कालं तं चरन्तु वनमाश्रिता: ॥ १३ 

ततो दुर्योधनस्याडके बतंन्तामकुतोभया: । 

अधाभिकी तु मा बुद्धि मोर्ल्यात्‌ कुवन्तु केवलात ॥ १४ 

अथ ते धमंमुत्सज्य युदरमिच्छन्ति पाण्डवा: । 

आसाद्यमान कुरश्रेष्ठान्‌ स्मरिष्यन्ति वचो मम ।॥ १५ 
-ण्महाभारत, उदघोगपवं अध्याय २१ 


कर्णाचे हे अनधिकृत व दुर्योधनाला चेतविणारे उद्गार हीच 

पुढील भीषण महायुद्धाची अंकुरोत्पत्ति होय. कर्णानेंच महायद्धाच्या 

डंक्यावर या उद्गारांनीं पहिलें टिपरू वाजविले. जर उत्तर- 

गोग्रहणांतील प्रसंग लक्षांत घेऊन आपल्या मत्सरयुक्‍त द्वेषभावनेची 

धार कर्णाने यावेळीं किचित्‌ बोथट केली असती, तर पुढील भयंकर 

अनर्थपात टळण्याचा संभव होता. पण महायुद्धाचा अनथे टाळणें 
म. भा. २१ 


३२२ महाभारतावरील व्याश्यानें 


कर्णाला शक्‍य असलें तरी तें त्याला इष्ट मुळींच नव्हतें. कुरुव 
पांडव यांचें युद्ध न होतां जर पांडवांचें अर्धे राज्य त्यांना परत 
मिळालें असतें तर पूर्वीच्या अनुभवानुरूप त्यांनीं आपल्या पराक्रमाने 
पुनश्‍च साम्राज्य निर्माण केलें असतें. राजसूयाच्या वेळीं होतें तसेंच 
पांडवांच्या या साम्राज्यासमोर हस्तिनापूरचें राज्य निर्माल्य होऊन 
राहिलें असतें. मग एका क्षुद्र युवराजापलीकडे दुर्योधनाला किमत 
उरतीना. दुर्योधनाच्या अशा अवस्थेंत क्णरचिं काय स्थान राहिलें 
असतें ! दुर्योधनाच्या साम्राज्यांत ज्यानें त्या साम्राज्याच्या नियंत्र- 
काची अवस्था अनभविली त्यानें ही जीवन्मतावस्था क्ली मान्य 
करावी ? त्याच्यापुढे दोनच मार्ग होते. एक तर सदाचे निष्प्रभ 
होऊन राहणें किंवा महायृद्ध उत्पन्न करून त्यांत पांडवांना मारून 
स्वतःचे मिळालेले स्थान टिकविणें अथवा त्यांच्या पराक्रमांत दग्ध 
होऊन जाणें. कोणत्याच महत्कार्याचें ध्येयकंकण त्यानें बांधलेले 
नसल्यामुळें त्याच्यासारख्या मानी व आत्मकेंद्रित पुरुषाने स्वाभा- 
विकपणेंच कुलनाशाच्या दिव्याचा दुसरा मार्गे पत्करला. कर्णाच्या 
जातीच्या आत्मनिष्ठांना आत्मगौरवासाठीं कसलेंही भयंकर दिव्य 
करावयास कधींच दिक्कत वाटत नसते. दुर्योधनाचें पांडवविषयक 
वेर केवळ त्याच्या भरंवशावर होतें हें तो स्वतःही म्हणतो व राजा 
धृतराष्ट्रच त्याच्याविषयी साक्ष देतांना असें म्हणतो कीं :-- 
यमाश्रित्य महाबाहुं विद्विषां जयकांक्षया । 
वुर्योधनो$करोद्देरं पाण्डपुत्रेमहारथे: ॥ १३ 
र्‍ण्महाभारत, कणंपतन अध्याय ८ 

तात्पये कुरुपांडवांच्या भीषण महायुद्धाचे कारण केवळ कर्णाची 
महत्त्वाकांक्षा, आत्मकेंद्रितता, व खोट्या अभिमानाच्या भरीस पडून 
अर्जनाच्या विनाश्याची त्यानें धरलेली दुष्ट वासना हेंच मुख्यत 
आहे. कर्णाच्या अंगीं मनोरथांत दंग होऊन राहणें, कमालीचा 
गविष्ठपणा व मर्यादातीत आत्मश्‍लाघा हे आणखी तीन दोष आत्म- 
केंद्रिततेमुळेंच शिरलेले आहेत. त्याची आत्मइलाघा तर इतकी 
विलक्षण असे कीं साधें अर्जुनाच्या पराक्रमाचे कोणी वर्णन केलें 
तरीही तो एकदम क्षुब्ध होऊन जात असे. व त्यांत मान्यामान्यतेचा 


महारथी कण ३२३ 


काडीइतकाही विचार न करतां एकदम वदेळीवर येणें हा त्याचा 
स्वभाव असे. प्रत्येक वेळीं त्याच्या या आत्मश्‍लाघेमुळें कलहाचे 
प्रसंग महाभारतांत उद्भवले आहेत. एकदां कृपाचार्यांनी तर 
त्याचें असें वर्णनच केलें आहे कीं :-- 

बाहुभिः क्षत्रियाः श्रा वागिभः श्रा द्विजातयः । 

धनषा फाल्गुन: श्र: कर्ण: श्रो मनोरथ: ॥। २३ 

--महाभारत, द्रोणपवं अध्याय १५८ 
क्षत्रिय बाहुबळानें शूर असतात, ब्राह्मण वाणीनें शूर असतात, 

अर्जुन धनुष्यानें शूर आहे व कर्ण केवळ मनोरथ करण्यांत शूर 
आहे.” कर्णाच्या आत्मशलाघेचें प्रत्यक्ष चित्र ज्यांना पहावयाचें 
असेल त्यांच्यासाठी मी उत्तरगोग्रहणांतील व द्रोणपर्वांतील दोन 
संवादच येथें उद्‌धत करतों 


कणे उवाच । 
पश्य त्वं गजितस्यास्य फलं मे विप्र सानुगान्‌ । 
हत्वा पाण्डुसुतानाजो सहकृष्णान्‌ ससात्वतान्‌ ॥ ३२ 
कृप उवाच । 
महानपनयस्त्वेष नित्यं हि तव सृतज ॥ ४७ 
यस्त्वमुत्सहसे योद्ध॒ समरे शौरिणा सह्‌ ॥ ४८ 
करणं उवाच । 
यद्येवं वक्ष्यसे भयो ममात्रियमिह द्विज । 
ततस्ते खड्गमृद्यम्य जिहवां छेत्स्यासि बुमते ॥ ५७ 
--महाभारत, द्रोणपवं अध्याय १५८ 
अदवत्थामोवाच । 
यदजुनगुणांस्तथ्यान्कोतंमानं नराधम । 
श्रं दृषात्सुदुर्बैद्धे त्वं भत्सेयसि मातुलम॒ ॥ ३ 
विकत्थमान: शोयेण सवेलोकधनुधेरम्‌ । 
दर्पोत्सिधगृहीतो$द्य न कञ्चिवृगणयन्मृधे ॥ ४ 
क्व ते वीय क्व चास्त्राणि यं त्वां निजित्य संयुगे । 
गाण्डोवधन्वा हृतवान्प्रेक्षतस्ते जयद्रथम्‌ ॥ ५ 


३२४ महाभारतावरोल व्याख्याने 


येन साक्षान्महादेवो योधितः समरे पूरा । 
तमिच्छसि दथा जेतं सृताधम मनोरथ: ॥ ६ 
यं हि कृष्णेन सहितं सवंशस्त्रभतां वरम । 
जेतं न शकता: सहिता: सेन्द्रा अपि सुरासुरा: ॥। ७ 
लोक कवोरमजितमर्जुनं सृत संयुगे । 
कि पुनस्त्वं सुदुर्बुद्ध सहेनि वसुधाधिप: ॥८ 
करणे पश्य सुदुर्बुद्धे तिष्ठेदानीं नराधम । 
एष ते$द्य ठिरः कायावुद्धरामि सुदुमंते॥। ९ 
--महाभारत्त द्रोणपवं अ. १५९ 
हे उतारे ज्या प्रसंगांतील आहेत, तो प्रसंग अशा विशिष्ट अव- 
स्थेतील आहे कीं, ज्यावेळीं अर्जुनाने कर्णाचा पराभव करून व कौर- 
वांच्या अधिकांश सेन्याचा फडशा पाडून नुकताच जयद्रथाचा वध 
केलेला आहे व त्यानें चालविलेल्या घनघोर कंदनामुळें सवं कौरव- 
सेन्य सरांवेरां पळत आहे. अश्या स्थितींत नुकताच युद्धांत अर्जनाकडून 
पराजय पावलेला कणं दुर्योधनाला आश्‍वासन देऊन कृपाचार्यांना 
उद्देशून म्हणतो आहे, “ मी जी गर्जना करतों तिचें प्रात्यक्षिक आतांच 
दाखवतों. कृष्ण व यादवांसहित पांडवांना ठार मारून दुर्योधनाला 
राज्य देईन.” अश्या अवस्थेंत हे दर्पाचे उद्गार कोणत्याही योद्धथाच्या 
उपहासाचाच विषय होणार नाहींत काय? स्वाभाविकपणेंच त्याचा 
उपहास करून कृपाचार्य म्हणाले, “ तं यद्धांत श्रीकृष्णाला आव्हान 
देऊं इच्छितोस हें केवढे औद्धत्य व साहस आहे! ” हें ऐकतांच 
आपल्या आत्महलाघेच्या वेयर्थ्याची जणं कौं काय जाणीव पट्नच 
कर्ण इतका संतापला आहे कीं तो म्हणतो, “हे ब्राह्मणा! जर तं मला 
अधिक कांहीं बोलशील तर मी माझ्या खड्गानें तुझी जीभच छाटून 
टाकीन.” आपल्या मामाचा हा अपमान पहातांच मळचाच संतापी 
असलेला अदवत्थामा कर्णाच्या अंगावर धांवून गेला व त्याला म्हण 
लागला, “ हे नराधमा ! माझ्या शूर मातुलानें अर्जुनाच्या योग्य 
गुणांचे स्तवन केल्यावर त्यांत तुला इतकें संतापण्यासारखें काय झालं? 
शौर्याने आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असलेल्या व्यवतीचा केवळ अहंकाराने 
अपमान करावयास तुला कांहीं वाटत नाहीं काय? तूं स्वतःला काय 


महारथी कणे ३२५ 
समजतोस ? नुकतेंच तुला जिकून तुझ्यासमोर अर्जुनानें जयद्रथाला 
जेव्हां ठार मारलें, तेव्हां तुझा पराक्रम व तुझीं अस्त्रे कोठे गेलीं 
होतीं ? ज्यानें प्रत्यक्ष महादेवाशीं य॒द्ध केलें त्याला तं नुसत्या मनोर- 
थांनी जिकं इच्छितोस हा केवढा मूखपणा ! ज्याला इंद्रासहित देव 
व देत्य कोणीही जिक शकत नाहींत त्याला तं श्रीकूुष्णासहित जिक 
इच्छितोस व तेंही नकताच ताजा पराभव अनभवीत असतांना हें 
मोठे नवल आहे ! हे दुबंद्धे! अर्जुन कशाला, मीच तुझें मस्तक 
उडवितों थांब 

हें भांडण कर्णाने ओढवून घेतलें आहे व तेंही अशा वेळीं कीं जेव्हां 
कौरवसेन्यांत एकीची अत्यंत आवश्यकता आहे. 
दुसरा प्रसंग उत्तरगोग्रहणांतील आहे. उत्तरगोग्रहणाच्या वेळीं 

अर्जुनाला रणांगणावर पहातांच त्याच्यावर पुत्रापेक्षांही अधिक प्रेम 
करणाऱ्या द्रोणाचार्यांचें शिष्यवात्सल्य उचंबळून येऊन त्यांनीं 
पार्थाची प्रशंसा केली. ती नुसती प्रशंसा ऐकतांच कर्णाने जें भाषण 
केलें त्यांतून त्याच्या मनाची ही विकृति चांगलीच स्पष्ट होते. तो 
म्हणतो :-- 

सर्वानायुष्मतो भोतान्‌ संत्रस्तानिव लक्षये । 

अयुद्धमनसःचेव सर्वांरचेवानवस्थितान्‌ ॥ १ 

यद्येष राजा मत्स्यानां यदि बीभत्सुरागतः । 

अहमावारयिष्यासमि वेलेब मकरालयम्‌ ॥ २ 

मम चापप्रयुक्‍तानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

नावत्तिगंच्छतां तेषां सर्पाणामिव सपंताम्‌ ॥ ३ 

रक्मपुडखा: सुतोक्ष्णाग्रा मुक्‍ता हस्तवता मया । 

छादयन्तु शरा: पार्थ शलभा इव पादपम्‌ ॥ ४ 

शराणां पुंखसक्तानां मोरव्याभिहतया दुढम्‌ । 

श्र्यतां तलयोः शब्दो भेर्या राहतयोरिव ।। ५ 

समाहितो हि बीभत्सुवर्षाण्यण्टो च पञ्च च । 

जातस्नेहरच युद्धे$स्मिन्‌ मयि संप्रहरिष्याति ॥। ६ 

पात्रीभूतरच कोन्तेयो ब्राह्मणो गुणवानिव ! 

डरौघान्‌ प्रतिगृहणातु मया मुक्‍्तान्‌ सहतत्रदा: ॥ ७ 


३२६ 


महाभारतावरोल व्याख्याने 


एष चेव महेष्वांसस्त्रिष्‌ लोकेषु विश्वृतः । 

अहं चापि नरश्रेष्ठादर्जुनाचावर: क्वचित्‌ । ८ 
इतदचेतडच निमुक्त: काळ्चनगाध्यिवाजिते: । 
दुई्यतामद्य बे व्योम खद्योतेरिव संबृतम ॥ ९ 
अद्याहसूणमक्षय्यं पुरा वाचा प्रतिशथतम्‌ । 

घातं राष्ट्राय दास्यासि निह्त्य समरे5्जुनस्‌ ॥ १० 
अन्तराच्छिदयमानानां पुडखानां व्यतिझ्ीयेताम्‌ । 
शस्ठभानासमिवाकाडे प्रचार: संप्रद्र्यताम्‌ ॥ ११ 
इन्द्रादानिसमस्प्ष महेन्द्र ससतेजसम्‌ । 
अदंयिष्याम्यहं पार्थमुल्काभिरिव कुळ्जरम ।। १२ 
रथादतिरथं श्रं सवंदास्त्रभतां वरम । 

विवद्ां पार्थमादास्ये गरुत्मानिव पन्चगम्‌ ॥ १३ 
तमग्िनमिव दुर्धषेमसिदाक्तिज्ारेन्यनम्‌ । 
पाण्डवाग्निमहं दोप्तं प्रदहन्तसिवाहितम ॥ १४ 
अदववेगपुरोबातो रथोघस्तनयित्नुमान्‌ । 
इरधारो महामेघः दसयिष्यासि पाण्डवम्‌ ॥ १५ 
मत्काम्‌ कविनिमुक्‍्ताः पार्थमाशीचिषोपमा: । 
हराः ससभिसपेन्तु वल्मोकमिव पन्नगाः 1॥। १६ 
सुतेजने रुक्‍्मपुडखव: सुधोतनंतपर्वाभिः । 

आचितं पद्य कौन्तेयं कणिकारेरियवाचलम !।। १७ 
जामदग्न्यान्मया हचस्त्रं यत्प्राप्तमूषिसत्तमात्‌ । 
तदुपाश्रित्य वीर्य च युध्येयसपि बासवम्‌ ॥। १८ 
ध्वजाग्रे वानरस्तिष्ठन भल्लेन निहतो मया । 
अद्येव पततां भमो विनदन भेरवान्‌ रवान्‌ ॥ १९ 
इा्ओोमेया विपक्चानां भूतानां ध्वजवासिनास । 
दिदः प्रतिष्ठिमानानामस्तु इब्दो दिवंगम: ।॥ २० 
अद्य दुर्योधनस्याहं इल्यं हृदि चिररिस्थितम । 
समलमृद्धरिष्यासि बोभत्स्‌ पातयन्‌ रथात ॥ २१ 
हतारवं विरथं पार्थ पोरषे पर्येवस्थितम्‌ । 
निः*वसन्तं यथा नागमद्य पत्यन्तु कोरवा: ॥ २२ 


महारथी करणं ३२७ 


कामं गच्छन्तु कुरवो धनमादाय केवलम । 
रथेष्‌ वार्थप तिष्ठन्तो युद्धं पव्यन्तु मामकम ।। २३ 
-ण्महाभारतं, विराटपर्वे अध्याय ४८ 


“ अर्जुनाच्या खर्‍या व खोट्या गुणांचें एखाद्या भाटाप्रमाणे स्तवन 
करणें ही तुमची नित्याचीच संवय होऊन बसलेली दिसते. वस्तुतः 
माझ्या अथवा राजा दुर्योधनाच्या पराक्रमाच्या सोळाव्या अंक्वानें 
देखील अर्जुनाचा पराक्रम नाहीं. राजन्‌ दुर्योधना, द्वोणाचार्यांचें 
कांहींएक न ऐकतां मी सांगतों त्याप्रमाणे त॒ वागावें हेंच चांगलें. 
अर्जुन हा आचार्यांचा अत्यंत प्रिय शिष्य असून पाण्डवांचें कल्याण 
व्हावें या हेतूनें द्रोणाचार्य आम्हांला विनाकारण भिववीत आहेत. 
किबहुना अर्जुनाच्या पराकरमाचें अवास्तव वर्णन करून आमच्या 
सैनिकांचा थरकांप उडवावा व आमचा पराभव घडवून आणावा 
अशी दुष्ट इच्छा आचार्यांच्या अंतःकरणांत आहे. तुझ्याविषयी 
यांच्या अंतःकरणांत तीव्र हेष नांदत असून भय व भेदनीतीचा उप- 
योग करून घेऊन हे तुझ्या पराभवाचें कारस्थान शिजवीत आहेत. 
पांडवांवरचें त्यांचें अतिरिक्त प्रेम प्रसिद्ध असून स्वतःच्या राज्याच्या 
काळांत पांडवांनीं आचार्यावर देणग्यांचा जो पाऊस पाडला त्यामुळें 
एखाद्या भाटाप्रमाणे त्यांची स्तुति करीत रहाणें हें त्यांनी आपलें 
कतेव्य मानलेले आहे. त्याचें एकेक वाक्य ऐकतांच मला विस्म- 
याचा मोठा धक्का बसतो. काय म्हणे घोडे खिकाळतात; वारे 
वाहतात; विजांचा कडकडाट होतो आणि आकाशांत मेघ दिसत 
आहेत हे सगळे अपशकुन असून आपल्यावर मोठें संकट आल्याचें 
हें निदशेक आहे! एखाद्या अजागळ वेडपटावांचून दुसरे कोणीही 
असे उद्गार काढील असें मला वाटत नाहीं. खिकाळणें हा घोड्यांचा 
स्वभाव आहे. त्याचप्रमाणें वारे वाहणे, मेघ येणें व विजांचा 
कडकडाट होणें या निसर्गात नेहमींच दृष्टोत्पत्तीस येणाऱ्या गोष्टी 
आहेत. त्यांचा येवढा बाऊ कशासाठी? व त्याचें कारण म्हणून 
अर्जुनाची प्रशंसा तरी कशासाठीं ? आमच्याविषयींचा अकारण द्वेष 
व राग व पांडवांचे कल्याण व्हावें ही इच्छा हेंच या प्रशंसेचें खरें 
कारण आहे. आचार्यासारखे जे तपस्वी ब्राह्मण असतात ते बिचारे 


३२८ महाभारतावरील ब्याल्यानें 


>“: > २-८४- ५.५ पी 


दयाळू तपस्वी, भित्रे व कर्मठ असतात. क्षत्रियांच्या जीवनांत नेहमींच 
उत्पन्न होणारे जीव देण्याघेण्याच्या भयाचे जे प्रसंग असतात त्यांत 
असल्या लोकांचा सल्ला कधींही घ्यावयाचा नसतो. ह्यांच्या- 
सारख्या पंडितांचा उपयोग म्हटला म्हणजे रिकामपणच्या वेळीं 
महालांत चांगली बेठक घालावी अथवा उद्यानांत उत्तम बसण्याच्या 
जागा तयार कराव्या व तेथें मनाची करमणूक व्हावी म्हणून यांना 
अनेक प्रकारच्या गप्पा मारावयास लावावें. यज्ञ करवून घेणें, 
शास्त्रांचे शिक्षण देणें व तत्त्वज्ञानाच्या गप्पांनीं लोकांचें मनोरंजन 
करणें हें यांचें खरें काम आहे. खाण्यापिण्याच्या बाबतींतील निर्ण- 
यांत यांचें खरें महत्त्व. संग्राम हा यांचा विषय नव्हे. ही सगळीच 
मंडळी फार घाबरलेली दिसत आहेत. येणारा जर खरोखरीच अर्जुन 
असेल तर या घाबरटांच्या नादीं न लागतां माझ्याकडे लक्ष दे 
खवळलेल्या समद्राला ज्याप्रमाणें निसर्ग मर्यादा घालीत असतो 
त्याचप्रमाणें मी संतापून आपल्यावर चाल करून येणार्‍या अर्जुनाला 
परास्त करीन. माझ्या धनृष्यापासून सुटणारे किंचित्‌ वांकड्या 
टोंकांचे तीक्ष्ण बाण नेहमींच विषारी सर्पाप्रमाणें भयप्रद असतात 
माझे अद्भत हस्तलाघव मी आज प्रकट करीत असतांना प्राण- 
घातक सर्पांनीं चंदनवक्षाला लपेटावें त्याप्रमाणें माझे बाण अर्ज- 
नाला वेढून टाकतील. वारंवार मी धनुष्याचा टणत्कार करून 
दशदिश्या दुमदुमवून टाकीन. अर्जुनाला पाह्तांबरोबर मला अति- 
शय आनंद झाला आहे. एखाद्या सत्पात्र गणवान्‌ ब्राह्मणाप्रमाणें 
मी ह्या अर्जुनरूप अतिथीचा हजारो बाणांनीं सत्कार करणार आहे 
अर्जुन हा जसा त्रिभूवनविख्यात धनुधेर तसाच मीही पण त्रिभुवन- 
विख्यात धनधर आहे. आम्हां दोघां महारथ्यांच्या बाणांनी सारें 
आकाशमंडळ व्याप्त झालेले वीरांच्या दृष्टीस पडेल. किती तरी 
दिवसांपूर्वी केलेली अर्जुनाच्या वधाची प्रतिज्ञा मी आजपुरी करीनव 
राजा दुर्योधनाची इच्छा पुरविल्याचें मला त्यामुळे समाधान लाभेल 
महेंद्राच्या वज्राप्रमाणें ज्याचा प्रहार भयानक आहे व महेंद्राप्रमा- 
णेंच ज्याचें तेज आहे अशा या तृतीय पांडवाला, कोलताडांनीं हत्तीला 
मारावें त्याप्रमाणें आज मी माझ्या शस्त्रप्रहारांनीं ठार करीन. सव 


महारथो करणं ३२९ 
शस्त्रधाऱ्यांमध्यें श्रेष्ठ व सर्व अतिरथ्यांमध्ये वरिष्ठ अश्या ह्या 
पार्थाला, गरुड ज्याप्रमाणें सर्पाला मारतो तसाच मी मारीन. हा 
अग्नीप्रमाणें दुर्धषे व सगळ्या शत्रंना जाळणारा असून खड्ग, बाण 
व शक्‍ति हेंच ह्या महाभयंकर पार्थेरूपी अग्नीचे इंधन होय. परंतु 
वेगानें जाणाऱ्या अइवरूप वाऱ्याने प्रेरणा दिळेला व रथघोषाच्या 
गडगडाटानें विनाश सुचवीत असलेला हा कर्णरूप महामेध आपल्या 
घोर शरवष्टीनें या अग्नीला शांत केल्यावांचून राहणार नाहीं. साप 
ज्याप्रमाणे वेगानें बिळांत शिरतात त्याप्रमाणें माझे बाण आज अर्ज- 
नाच्या शरीरांत शिरतील. वार्‍्यानें पवेत कंप पावतो तसा मी 
अर्जुनाला आघातांनीं थरकांपवीन. भगवान्‌ परश्रामांजवळून जें 
सामथ्य माझ्या ठिकाणीं संक्रमित झालें आहे त्याच्या भरंवशावर 
मी देवेंद्राला सुद्धां दंद्र्‍युद्धांत ठार मारीन. मग अर्जुनाची कथाच 
काय? कुणी एक वानर घोर स्वरूपाची गर्जना करीत पार्थाच्या 
ध्वजावर असतो व त्याच्या त्या गर्जनांनीं मोठमोठे शत्रूही थरकांप- 
तात. पण या वानराच्या गर्जना आज अखेरच्या ठरणार आहेत. 
कारण बाणांनीं मी ह्या वानराला मरणकाळच्या शेवटच्या 
किकाळ्या फोडीत मत्यूच्या दरबारांत पाठवन देणार आहें. जीं 
अद्भुत पिशाच्चें ह्या अर्जुनाच्या रथावर कोलाहल करीत असतात 
त्यांचे ते कोलाहूल आज शेवटचे ठरतील. दुर्योधनाच्या अंत:कर- 
णांतील शल्य मेलेल्या अर्जुनाला रथांतून जमिनीवर फेकून देतांना 
मी नित्याचें उपटून टाकणार आहें. ज्याचे घोडे मेलेले आहेत, रथ 
भग्न झाला आहे व पराक्रम व्यर्थ ठरला आहे असा हा अर्जुन एखाद्या 
हत्तीप्रमाणे अंतकाळीं तडफडत असलेला तुम्ही पहाल. तुम्ही ह्या 
मत्स्यराज विराटाचें गोधन घेऊन जा. किवा कोतुकानें माझ्या 
यद्धाचा चमत्कार पहा. पणमी या ठिकाणीं उपस्थित असतांना 
दुसऱ्या कुणीही युद्ध करण्याची कांहींही आवश्‍यकता नाहीं 

कर्णाच्या आत्मशलाघेचें महाभारतांत पुष्कळ ठिकाणीं वणेन 
आहे. मी फक्त वानगीदाखल येथें दोन उदाहरणें घेतलीं. या आत्म- 
इलाघेच्या त्याच्या वलयानेंच पुष्कळांचा तो अर्जुनापेक्षां अधिक 
पराक्रमी होता असा अपसमज होतो, पण वस्तुस्थिति तशी नाहीं. 


३३० महाभारतावरोल व्याख्याने 
कणे अर्जुनापेक्षां अधिक पराकरमी होता काय ? 
संपूर्ण महाभारतांत कर्णानें अर्जुनाचा पराभव केल्याचें एकही 

उदाहरण नाहीं. उलट अर्जुनाने कर्णाचा पराभव केल्याचीं अनेक 
उदाहरणें आहेत. किंबहुना असें एकही युद्ध नाहीं कीं ज्या युद्धांत 
अर्जुन व कणे यांची गांठ पडली असतां अजुंनानें कर्णाचा पराभव 
केला नाहीं. श्रीकृष्णाच्या साहाय्यानें अजुंनानें कर्णाचा पराभव 
केला असें समजलें जातें. एकट्या अर्जुनानें कोणाचेंही साहाय्य 
न घेतां एकट्या कर्णाचा पराभव केल्याचीं महाभारतांत कितीतरी 
उदाहरणें आहेत. द्रौपदी स्वयंवराचे वेळीं ब्राह्मणवेषधारी अर्जुना- 
वर कर्ण तुटून पडला असतां अर्जुनानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं 
त्याच्या शरीराची चाळणी केली. घाबरलेला कणे समोरचा योद्धा 
अर्जुन आहे हें माहीत नसतांदेखील थरकांपुन उठला. पण कसें पळून 
जावें हेंच त्याला समजेना. शेवटीं त्यानें पळण्यासाठीं जें मासले- 
वाईक कारण शोधून काढलें आहे तें त्याच्या आत्मश्‍लाघी पण परा- 
जित वृत्तीवर चांगलाच प्रकाश पाडणारे आहे. तो म्हणतो: 

तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीयस्य संयुगे । 

अविषादस्य. चेवास्य रस्त्रास्वविजयस्य च ।। १६ 

कि त्वं साक्षाद्वनुवेदो रामो वा विप्रसत्तम । 

अथ साक्षाद्वरिहयः साक्षाद्वा दिष्णुरच्युतः ॥ १७ 

आत्मप्रच्छादनाथं व बाहुवीयंमुपाश्रित: । 

विप्ररूपं विधायेदं मन्ये मां प्रतियुध्यसे ॥ १८ 

न हि मामाहवे क्रदमन्यः साक्षाच्छचीपतेः । 

पुमान्योधयितं शक्‍तः पाण्डवादा किरीटिन: ॥ १९ 

तमेवं वादिनं तत्र फाल्गुन: प्रत्यमाषत । 

नास्मि कण धनुवेदो नास्मि रामः प्रतापवान्‌ ॥ २० 

ब्राह्मणोरस्म युधां श्रेष्ठ: सवशस्त्रभूतां वरः । 

ब्राह्मे पोरंदरे चास्त्रे निष्ठितो गुरु्षासनात्‌ ॥ २१ 

स्थितोःस्म्यद्य रणे जेतं त्वां वे बोर स्थिरो भव । 
वैशंपायन उवाच । 

एवमुक्‍्तस्तु राषेयो युद्धात्कर्णो न्यवतंत ॥ २२ 

-ण्महाभा' त, आदिपवे अध्याय १९० 


महारथो करणं ३३१ 


“तुझ्या भुजबळावर व धनुविद्येच्या कौशल्यावर मी अत्यंत प्रसन्न 
झालों आहे. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तं साक्षात्‌ धनर्वद, देवेंद्र अथवा विष्ण 
असून माझ्याशीं युद्ध करण्याच्या इच्छेने तर या ठिकाणीं उप- 
स्थित झाला नाहींस ना? किवा आपल्या शिष्याची अस्त्रज्ञानांतील 
परीक्षा पहाण्यासाठीं म्हणून प्रत्यक्ष माझे गरु भागवराम तर या 
ठिकाणीं तुझ्या रूपानें उपस्थित झाले नाहींत ना? कारण अश्या 
महान्‌ शक्ति सोडून माझ्याशी दृंद्र्‍युद्ध करण्याची अखिल विश्वांत 
कोणाची शक्‍ति आहे? नाहीं म्हणायला ततीय पांडव अर्जन मात्र 
माझ्याशी दवंद् करावयास प्रवत्त होऊं शकत होता. पण तो लाक्षा- 
गृहांत दग्ध झाल्यापासुन मला प्रतिपक्षी असा कोणीही उरला नाहीं.” 


पराजयांतही प्रोढी मिरविणार्‍या कर्णाच्या गर्वोद्धतपणाची 
अर्जुनाला स्वाभाविकपणेच गंमत वाटली. तो त्याला म्हणाला 
गड्या मी धनुवदही नाहीं, व परशरामही नाहीं. इंद्र व विष्ण 
तर नाहींच नाहीं. गुरूच्या प्रसादानें ब्रह्मास्त्र प्रसन्न झालेला व 
धनुवंदांत निष्णात असलेला मी एक ब्राह्मण आहें. पण मी कोण 
आहे या गोष्टीशीं तुला काय करावयाचें आहे? सध्यां मी तुझा 
प्रतिपक्षी म्हणून उभा आहे. माझ्याशी लढून मला ठार मारणें 
किवा लढतां लढतां देह धारातीर्थी ठेवणें हेंच तुझें कतंव्य आहे 
तरी स्थिर रहा व युद्ध कर 


पण तो ब्राह्मण आहे व त्याचा सन्मान राखला पाहिजे असें 
निमित्त सांगून कर्णाने युद्धांतत माघार घेतली. कर्णानेंहा जो 
युक्तिवाद केला तो किती फुसका आहे हें कोणाच्याही सहज 
ध्यानांत येण्यासारखे आहे. अजिक्य ब्राह्मतेजाचा त्याला सन्मानच 
राखावयाचा होता तर त्यानें आधीं इतका वेळ यद्ध केलेंच कां? 
तो प्रतिपक्षाच्या ब्राह्मतेजाला नव्हे तर क्षात्रतेजालाच भिऊन पळन 
गेला. किबहुना अंगावर बाजू आली असतांना पळून जाणें कर्णाच्या 
बाबतींत अनंकदां घडलेलें आहे. अर्जनच कशाला ? घोषयात्रेच्या 
प्रसंगीं चित्रसेन गंधर्वाबरोबरच्या य॒द्धांत देखील तो असाच पळून 
गेल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे 


३३२ महाभारतावरील व्याख्याने 


ततो रथादवप्लत्य सुतपुत्रो$:सिचर्मभत्‌ । 
विकणरथमास्थाय मोक्षायाद्वानचोदयत्‌ ।। ३२ 
-ऱमहाभारत, वनपवं अध्याय २४१ 


उत्तरगोग्रहू्णांत तर एकट्या अर्जुनाने केवळ उत्तराच्या साहा- 
य्यावर कर्णाचा अनेकदां पराभव करून त्याला दातीं तृण धरून 
पळावयास लाविलें आहे. इतकेंच नव्हे तर, भारतीय युद्धांतही 
अर्जुनाने कर्णाचा अनेक वेळां पराभव केला असून आव्हानपुरस्सर 
कर्णाच्या मुलाला अर्जुनाने ठार मारले. तात्पर्य कणे पराक्रमी 
असला तरी तो अर्जुनापेक्षां अधिक पराक्रमी होता हा निव्वळ अष- 
समज आहे. 


श्रीकृष्णांची यदास्वी भदनीति 


कर्णाचें दुर्योधनाकडे असलेलें अपरंपार महत्त्व श्रीकृष्णांना पुर्ण- 
पणें माहीत होतें. इतकेंच नव्हे तर कुरुपांडव युद्धाचा घोर प्रसंग 
टाळणें सववस्वी जिच्या हातांत आहे अशी व्यक्ति फक्त कणे होय 
याची जाणीव सवं ज्ञात्यांना होती. त्यामुळें कणे जर दुर्योधनाच्या 
पक्षांतून फोडतां आला तरच हा अनर्थ टळूं शकेल हेंही सर्वांना 
कळत होतें. पण दुर्योधनापासून कर्णाला फोडण्याचा उपाय मात्र 
कोणालाही माहीत नव्हता. तो उपाय इतर कोणाला माहीत 
नसला तरी भगवान्‌ श्रीकृष्णांना माहीत होताच. त्याचा प्रयोग 
करून कर्णाला वळवावे व विनाश टाळावा अशी एक कल्पना 
शिष्टाईहून परत येतांना श्रीकृष्णांना सुचली. निरोप द्यावयास 
हस्तिनापूरच्या वेश्ीपर्यंत आलेल्या इतर दरबारीं लोकांना बाजूला 
ठेवून तो उपाय करण्याच्या दृष्टीनें कर्णाला आपल्या रथांत घेऊन 
श्रीकृष्णांनी माग आक्रमिला. तो उपाय सरळ होता व तो म्हणजे 
कर्णाला माहीत नसलेलें पांडवांचें व त्याचें नातें त्याला कळवून 
त्याचें मन विचलित करणें. श्रीकृष्णांनी हा उपाय करून पाहिला. 
पण कर्ण अशा परिस्थितींत होता व वेरही अश्या मर्यादेपयंत येऊन 
पोंचलें होतें कीं त्या अवस्थेंत कौरवपक्ष सोडून पांडवांच्या पक्षाला 
करणं येऊन मिळणें केवळ दुरापास्त होतें. 


महारथी कणं २३३ 
श्रीकृष्णांनी हा उपाय करून पाहिला पण तो विफल ठरला असें 
पुष्कळांचे मत आहे. पण या घटनेचा व तिच्या परिणामांचा 
अधिक सूक्ष्म विचार केला तर कर्ण कौरवांच्या पक्षाकडून शेवट- 
पर्यंत राहणार हें माहीत असूनही श्रीक्रप्णांनीं हा प्रयोग केला व 
त्यांत ते यशस्वी ठरले असें आढळून येईल. त्यांचें काय उदिष्ट 
असेल? पांडवांच्या विद्वेषाची कर्णाच्या अंतःकरणांतील धार 
बोथट करणें, त्यांच्यासंबंधी व विशेषत: द्रोपदीसंबंधीं त्यानें एका- 
हुन एक घोरतम केलेल्या अन्यायांची जाणीव व तिची टोंचणी 
त्याच्या अन्त:ःकरणांत उत्पन्न करणें व विजयाऐवजीं झालेल्या 
अन्यायांचें परिमार्जन म्हणून युद्धांत मरण्याची न्यूनगंडात्मक भावना 
त्याच्या अंतःकरणांत उत्पन्न करणें हा तो उद्देश होय. यांत श्री- 
कृष्ण पुर्णपणे सफल झाले आहेत. मी पांडवांना ठार मारीन असें 
म्हणणारा कणे शेवटीं पांडवांचा आपण अकारण अपराध केला 
याचें दु:ख वाटून अर्जुनाने आपल्याला मारावें हीच त्या पापाची 
निष्कृति होय असें स्पष्ट म्हणू लागला आहे. तो म्हणतो :-- 
यदब्रुवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 
प्रियाथ धातराष्ट्रस्य तेन तप्ये हयकमंणा ॥ ४५ 
यवा द्रकष्यसि मां कृष्ण निहतं सव्यसाचिना । 
पुनश्‍्चिसिस्तदा चास्य यज्स्याथ भविष्यति ॥ ४६ 
बु:शासनस्य रुधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । 
आनदं नदंतः सम्यक तदा सुयं भविष्यति ॥ ४७ 
यदा ब्रोणं च भोष्मं च पाज्चाल्यो पातयिष्यतः । 
तदा यशावसानं तद्भविष्यति जनादन ॥ ४इ८ 
दुर्योधनं यदा हुन्ता भोमसेनो महाबल: । 
तदा समाप्स्यते यज्ञो धातराष्ट्रस्य माघव ॥ ४९ 
स्नुषारच प्रस्नुषाव्चव धृतराष्ट्रस्य सडगता: । 
हतेश्‍वरा नष्टपुत्रा हुतनाथारच केव ।॥ ५० 
-ऱमहाभारत, उद्योगपव अध्याय १४१ 
'श्रीकृष्णा', माझे बंधु जे पांडव त्यांचा कांहीं एक अपराध नसतां 
व त्यांनीं माझा कांहींही अपराध केला नसतां मी विनाकारण दुर्यो- 


३्ड्ड महाभारतावरील व्याल्यालें 

धनाला केवळ बरें वाटावे म्हणन त्यांच्या होनदीन परिस्थितींत 
त्यांच्या हृदयाला घरें पाडण्यासारखे जे अनेक कठोर अपशब्द बोललों 
त्यांचें माझ्या हृदयाला अत्यंत दुःख होत आहे. मी हें मोठे पाप केले 
असें मला वाटतें. अर्जनानें य॒द्धांत मला ठार मारणे हें एकच त्या 
पापाचें प्रायश्चित्त आहे. आपलें जर माझ्यावर कांहीं प्रेम असेल तर 
हा प्रायश्चित्ताचा मार्गे मला चोखाळू द्या. प्रतिज्ञेप्रमाणें भोमसेन 
दुःशासनाचें रक्‍त पिऊन रणयज्ञांतलें सोमपान करील यांत मला संशय 
नाहीं. मी आपणांस भविष्य सांगतों कीं भीष्म, द्रोण, मी स्वतः व 
दुर्योधन यांच्या मरणानें हा यज्ञ समाप्त होईल व त्यानंतर अनाथ 
झालेल्या आमच्या विधवा विलाप व अश्रृपात करीत कोल्ही, कृत्रीं व 
गिधाडे यांनीं अधवट तोडन टाकलेल्या आमच्या प्रेतांजवळ गांधारी- 
सह ज्यावेळीं येतील त्यावेळीं या यज्ञांतील अवभथस्नान होईल 
हा यज्ञ समाप्त होईल.” श्रीकृष्णांनी केलेल्या या प्रयोगाने कर्णाच्या 
मनावर इतका विलक्षण परिणाम झाला होता कीं अन्यायाच्या 
जाणिवेच्या टोंचणीनें त्यानें पुढे कुन्तीला कोणत्याही परिस्थितींत 
आपल्या चार बंधना न मारण्याचे व पुर्णपणे वांचविण्याचें वचन दिलें 
तें त्यानें पाळलेंही. त्याचें सह॒जकवच व कुडलें इंद्राकडून पुर्वीच 
काढून घेतलीं गेलीं होतीं. घटोत्कचाच्या वधाच्या निमित्ताने इंद्राने 
कर्णाजवळ दिलेलें शक्‍तीसारखें अमोघ साधनही नाहींसें करून त्यांनीं 
कर्णावर दुसरा विजय संपादन केला. ऐंनवेळीं त्यांनीं शल्याकडून 
कर्णाचा तेजोवध करून कर्णावर तिसरा विजय संपादन केला. 
शल्यासारख्या मान्य राजपुरुषाकडून असें अवसानघाताचें कृत्य होणें 
असंभवनीय वाटल्यानें महाराष्ट्रांतील महाभारताचे पहिले संशोधक 
श्री. चितामण विनायक वैद्य यांनी हें सारें प्रकरणच आपल्या भार- 
ताच्या उपसंहारांत प्रक्षिप्त म्हणून निकालांत काढलें आहे. पणन 
उलगडले कीं प्रक्षेपाचा आश्रय करावयाचा ही रीत भारतीय वाड- 
मयासाठीं पाश्‍चात्यांनीं हेतुतः: बनविलेल्या संशोधनशास्त्रांत नवीन 
नाहीं. चिंतामणराव वैद्यांसारखे भारताचायंही तिला बळी पडले 
इतकेंच. नी ति्यास्त्राचे सामान्य नियम राजनीतिशास्त्रासारख्या सम- 
ष्टीच्या नीतिशास्त्राला लागूं पडत नसतात. दुर्योधनाने शल्याची जी 


महारथी करणं ३३५ 


करुण फसवणक केली होती तिचें त्यानें जशास तसें या नात्यानें या 
प्रसंगीं उट्टे काढलें. वेद्य म्हणतात त्यापेक्षां प्रक्षेप म्हणून एकादी 
गोष्ट निकालांत काढावयास अधिक सबळ पुरावे लागत असतात 
माझ्या मतें हें प्रकरण प्रक्षिप्त तर नाहींच, उलट महाभारतांतील 
राजकारणाच्या उठावाच्या दष्टीनें तें अत्यवश्य आहे. भारताच्या 
कर्त्याच्या महान्‌ प्रतिभेची सुपूर्तता या प्रकरणांत व्यक्‍त झाली आहे 
माझें मत असें आहे कीं, शल्याची भेदनीति हा भगवान श्रीकृष्णांनीं 
कर्णावर मिळविलेला राजनीतीच्या क्षेत्रांतील मुत्सहीपणाचा 
(5058०41 ) तिसरा महान्‌ विजय होय 


इाल्यप्रकरणाचें खरें स्वरूप 


मद्रपति शल्य हा माद्रीचा भाऊ व पांडवांपेकीं नकुल व सहदेव 
यांचा प्रत्यक्ष मामा होता. त्यामुळें युद्धांत त्याचा दुर्योधनाच्या 
पक्षाकडे ओढा असण्याचें कांहीं कारण नव्हते. उलट आपल्या 
भाच्यांना रानोमाळ भटकायला लावून त्यांची इभत घेणार्‍या व 
त्यांच्या कुलस्त्रीची हवी तशी विटंबना करण्यास धजलेल्या दुर्यो- 
धनाविषयीं शल्याला असला तर अपरिमित तिरस्कारच असणें 
संभवनीय होतें. युद्ध सुरू होण्याचा संभव दिसूं लागला तेव्ह 
झालेल्या अन्यायाचा कौरवांवर सूड घेतां येईल या कल्पनेनें मद्रराज 
शल्याला अतिशय आनंद झाला. रीतसर युद्धाचे निमंत्रण गेल्या- 
नंतर पांडवांना साहाय्य करण्याच्या हेतूनें शल्य आपल्यारोबर एक 
अक्षौहिणी सेन्य घऊन पांडवांकडे यावयास निघाला. पण रस्त्यांत 
दुर्योधनाने त्याची मोठी फसवणूक केली. दुर्योधनानें मार्गात ठिक- 
ठिकाणीं शल्याची इतकी उत्तम व्यवस्था ठेवली कीं, शल्य प्रसन्न 
झाले व ती सारी व्यवस्था य॒धिष्ठिरानेंच केली आहे अशा सम- 
जतीनें शल्यानें असे उद्गार काढले कीं, “ज्या कुणी माझी इतकी 
उत्तम व्यवस्था ठेवली त्याला तो मागेल तें द्यावयास मी सिद्ध 
आहें.” हें शल्याचें वाक्य ऐकतांच दुर्योधन पुढे आला व त्यानें 
हल्यांना प्राथेनापूवेक संग्रामांत आपल्याकडून लढण्याचे वरदान 
मागितले. तत्कालीन क्षत्रियांच्या कांहीं रूढ नीतिकह्पनांच्या 


३३६ महाभारतावरोल व्याख्याने 

अनुसार हल्यांना दुर्योधनाची विनंति मान्य करतांना केवढे भयंकर 
प्राणसंकट वाटलें असेल याची मागच्या पाश्‍वेभमीवरून कल्पना 
येतेच. अखेरीस “युधिष्ठिराला भेटून नंतर मी तुझ्याकडे येतो” 
असें दुर्योधनाला सांगून शल्य पांडवांच्या शिबिरांत आले. अर्थातच 
तेथें शल्यांच्या परिस्थितीवर गंभीर विचार होऊन शल्याचा दुर्यो- 
धनाला विशेष उपयोग काय होईल याची योग्य ती कल्पना करण्यांत 
आली व नीलकंठ महादेवाने विषानेंच आपली शोभा वाढवावी त्या- 
प्रमाणे हल्याच्या बाबतींत उत्पन्न करण्यांत आलेल्या विशिष्ट परि- 
स्थितीचा फायदा करून घेण्याचें श्रीकृष्णांनी ठरविलें. दुर्योधनाने 
शल्याला फसविले होतें, त्याचा सूड म्हणून शल्यानें कर्णाच्या तेजो- 
वधानें दुर्योधनाची हानि करावी असें ठरलें. शल्यानें ती काम- 
गिरी इतकी यथायोग्य बजावली कीं त्याच्या केलेल्या फसवणुकीचा 
दुर्योधनाला जन्मभर पडचात्ताप व्हावा. जर दुर्योधनाने शल्याची 
फसवणूक करण्यांत पाप नसून राजनीतिकुशलता आहे, तर हल्याने 
उलट दुर्योधनाची हानि करण्यांत व त्याच्यावर डाव उलटविण्यांत 
अन्याय आहे असें कसें म्हणतां येईल ? उत्साहाच्या भरांत महारथी 
कणे अर्जुनाच्या वधाच्या व पांडवांच्या सवस्वनाशाच्या वल्गना 
करणें जितकें शक्‍य व स्वाभाविक आहे, तितकेंच त्या वल्गनांतील 
प्रत्येक शब्द तापलेल्या शिक्याचा रस ओतावा त्याप्रमाणें शल्याला 
वेदना देणेंही स्वाभाविकच आहे. कर्णाकडे पाहिल्यानंतर आपल्या 
परमप्रिय भाच्यांच्या सर्वस्वनाशाला हाच गृहस्थ कारणीभूत झाला 
असें वाटून शल्याला त्याच्याविषयीं तीब्र संताप चढणें अत्यंत नेस- 
गिक आहे. त्यामुळें श्रीकृष्ण नि अर्जन यांचें जें अंत:करणाचें नातें 
होतें तें शल्य व कणे या जोडींत, बाह्य देखावा कितीही योग्य असला 
तरी उत्पन्न होणें अशक्यच होतें. शल्याने आपली कामगिरी चोख 
बजावली. कर्णाचें धेये मात्र खरेंच अलौकिक ! शल्याच्या एकेका 
वाक्‍्यानें त्याच्या हृदयाच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या उडत असतांही त्यानें 
अणुमात्रही न ढळतां त्या अखेरच्या युद्धांत अपूर्व पराक्रम प्रकट केला 
यांत शंका नाहीं. त्यांत कर्णाच्या अनेक गुणांची पुन्हां एकवार 
कसोटी लागली आहे 


महारथी क्ण ३३७ 
करुणामय अंत 
शेवटीं अंतर्गत दोषांमुळे वंचित झालेला कर्ण आपण स्वतः होऊ- 
नच उत्पन्न केलेल्या प्रचंड वणव्यांत जळून दग्ध झाला. त्याच्या- 
समोर अर्जुनाने त्याचा पुत्र ठार मारल्यामुळे तो विकल झाला होता. 
शापाच्या प्रभावानें त्याचें रथचक्र पृथ्वीने गिळलें. हातावर हात' 
चोळून रथाचें चाक भूमींतून काढण्यासाठी तो खालीं उतरला व 
आपले दोन्ही हात त्यानें रथचक्रांत अडकविले तोंच भगवान्‌ श्री- 
कृष्णांनीं पार्थाला जोरानें ओरडून सांगितलें, “मार याला ठार, 
हीच वेळ आहे! ' तें ऐकतांच कणे मनांत चरकला. भग्नसंकल्पं 
कर्णाच्या डोळ्यांत अश्रुबिदु तरळले. आपल्या कंठनालाच्या रोखानें 
शरसंधान करीत असलेल्या अर्जुनाला उद्देशून त्यानें मोठ्यानें हांक 
मारली व तो त्याला म्हणूं लागला :-- 
भो भो पाथं महेष्वास मुहुतं परिपालय । 
यावच्चक्रमिदं ग्रस्तमुद्धरामि महोतलात्‌ ॥ १०८ 
सव्यं चक्त महोग्रस्तं वृष्ट्या देवादिद मम ।॥। 
पार्थ कापुरुषाचीणमभिर्सान्ध विसजय ॥ १०९ 
न त्वं कापुरुषाचीणं मागमास्यातुमहुंसि । 
ख्यातस्त्वमसि कोन्तेय विशिष्टो रणकमसंसु ॥ ११० 
विशिष्टतरमेव त्वं क्तुमहेसि पाण्डव । 
प्रकोणकेशे विमुखे ब्राह्मणे$्य कृताऊ्जलो ॥ १११ 
शरणागते न्यस्तझास्त्रे याचमाने तथा$जुन । 
अबाणे भष्टकवचे भष्टभग्नायुधे तथा ।॥। ११२ 
न विमुज्चन्ति दस्त्राणि श्राः साधत्रते स्थिता: । 
त्वं च श्रतमो लोके साधुवत्तःच पाण्डव ॥ ११३ 
अभिज्ञो युद्धधर्माणां वेदान्तावभूथाप्लुतः । 
विव्यास्त्रविदमेयात्मा कातंबीयंसमो युचि ।॥। ११४ 
यावच्वक्रमिदं प्रस्तमुद्धरामि महाभूज । 
न सां रयस्थो भमिष्ठं विकलं हन्तुमहेसि ॥ ११५ 


न वासुदेवास्वत्तो वा पाण्डवेय बिभेम्यहम । 
म. भा, २२ 


३३८ महाभारतावरील व्याख्याने 


त्बं हि क्षत्रियदायादो महाकुलविवधंन: । 
अततस्त्वां प्रत्रवोम्येष महूत क्षम पाण्डव ।॥। ११६ 
-ण्महाभारत, कणंपचं अध्याय ९० 

“ हे महारथी पार्था! केवळ मुहृतेभर थांब. मी आपत्तींत 
सांपडलों आहें. माझ्या रथाचें चाक पृथ्वीने गिळले आहे. मी 
तें बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांत गुंतलो आहें. केवळ देवानेंच 
माझ्यावर ही आपत्ति आलेली आहे. आपत्तींत सांपडलेल्या 
प्रतिपक्ष्यावर प्रहार करणें हें भ्याडाचें काम आहे, वीराचें नव्हे. 
हे कौंतेया ! तुझ्या शोर्याच्या कोर्तीनें त्रेलोक्याचे दिक्कोन गर्जून 
उठले आहेत. रणांगणांत अद्भुत पराक्रम करणारा खंदा वीर 
म्हणून तुझें वेशिष्टय नेहमींच वाखाणलें जातें. तुझ्यासारख्या 
व्यक्तीकडून विशेष प्रकारच्या धीरोदात्त आचरणाचीच नेहमीं 
अपेक्षा केळी जाते. अस्ताव्यस्त केस होऊन दीन झालेला, रणां- 
गणांतून पराडमुख झालेला, हात जोडून प्राणयाचना करणारा, 
ब्राह्मण, शरण आलेला, रशस्त्रत्याग केलेला, याचना करणारा, 
ज्याचे बाण संपून गेळे आहेत असा, भग्नकवच व भग्नायुध अशा 
प्रतिपक्ष्यावर चारित्र्यसंप्न शूर लोक कधींही प्रहार करीत नस- 
तात. हे धनंजया! तं तर सवेश्रेष्ठ शूराग्रणी आहेस व तुझें 
चारित्र्य अत्यंत देदीप्यमान आहे. युद्धाच धर्म तूं जाणतोस. 
माझ्यासारख्यानें तुला धर्माधर्माचे पाठ देण्याचें कांहींच कारण 
नाहीं. ज्ञानाच्या महान्‌ यज्ञांत अध्यात्माचे अवभूथ स्नान करून 
तं पावन झाला आहेस. तूं दिव्यास्त्रवेत्ता आहेस. तुझें अंतःकरण 
अत्यंत गंभीर व अति थोर आहे. तुला पाहिलें कौं मला महा- 
पराक्रमी कातंवीयं सहस्रार्जुनाचीच आठवण होते. तो आपल्या 
सहस्रबाहुंनीं जीं दुष्कर कमं करू शकला नसता तीं तूं आपल्या 
दोन बाहूंनीं सहज लीलेनें करूं शकतोस. तेव्हां हे महाधनुर्धेरा ! 
माझें हें पृथ्वीनें गिळलेलें चाक मी केवळ बाहेर काढीपर्यंत थांब. 
हे महानुजा! तूं रथावर उभा आहेस, तर मी भूमीवर उभा आहे. 
तुझ्या हातांत शस्त्र आहे तर माझे हात गुंतलेले आहेत. अशा 
स्थितींत माझ्यावर बाणांचा प्रहार करून मला विकल करणें तुला 


महारथो करणं ३३९ 


शोभणार नाहीं. हें पांडवश्रेष्ठा! याचा अर्थ मी तुला भ्यालों 
असा मात्र मुळींच करू नकोस. तुलाच काय पण तुझ्या रथावर 
असलेल्या या चक्रधर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्णालाही मी भीत नाहीं 
पण हे क्षत्रियश्रेष्ठ पार्था ! तू एका महान्‌ कुलांत जन्म घेतला 
आहेस व आपल्या सवंश्रेष्ठ कतृत्वाने आजवर तूं त्या कुलाच्या 
कौर्तीत भरच टाकली आहेस. तुझ्या आतांच्या कृत्याने त्या 
कुलाच्या कीर्तीला तू कलंक लावूं नयेस व आजपर्यंतच्या तुझ्या 
निरपवाद कतृत्वाला एक अपवाद उत्पन्न होऊं नये इतकीच माझी 
इच्छा आहे. हे पांडवा! मला भीति वाटते म्हणून नव्हे, तर 
केवळ तुझी कीति कलंकित होऊं नये म्हणून मी तुला विनंति करतों 
कीं तूं केवळ एक मृहृतंभर थांब. हात आंवर. माझ्यावर बाणांचा 
प्रहार करूं नकोस. 

सेनापति कर्णाचे तें कारुण्यपूवे भाषण ऐकतांच धमंभीरु पार्थाचें 
दयाशील अंत:करण द्रवलें. त्या स्थितींत त्याच्यावर प्रहार करण्यास 
त्याचा हात धजेना. तो आपला बाण धनुष्याला न लावतां स्वस्थ 
बसला. पण कर्णाच्या तोंडचें तें अंतकाळचें धर्मप्रवचन अर्जुनाच्या 
रथावर असलेल्या भगवान्‌ श्रीकृष्णांना सहन झालें नाहीं. सेंतानानें 
धमंशास्त्राचा आधार घ्यावा त्याप्रमाणें धर्माच्या खुनाच्या रक्‍तांत 
ज्याचे हात कोपरापर्यंत बुडून बरबटले आहेत त्या अधामिकांनीं 

अनीतिमंतांनी आपल्या मृत्यूसमयी जीव वांचविण्यासाठीं 
धर्मवादाचा आश्रय करावा ही गोष्ट श्रीकृष्णांसारख्या पूर्णा- 
वतारी यृगपुरुषाला कशी सहन व्हावी? केवळ व्यक्‍तिगत मत्स- 
रानें प्रेरित होऊन व आपले सारें लक्ष व्यक्‍तिगत लाभावरच 
केंद्रित करून ज्यानें जन्मभर सज्जनांचा छळ व दुर्जनांचा पाट- 
पुरावा केला, आपले सवे सद्गुण व सर्वे महान्‌ वेशिष्ट्यें केवळ 
ज्यानें मत्सराच्या स्थंडिलावर बळीं दिलीं, व्यक्‍तिगत महत्त्वाकां- 
क्षेसाठीं भारताच्या महान्‌ कुलाचा विध्वंस करण्याची ज्यानें पाळी 
आणली व केवळ ज्याच्या लहरीसाठीं भारतवर्षांतील तेजस्वी 
क्षत्रियांची एक सबंध पिढी कुतांताच्या कराल दंष्टेखालीं रगडली 
जाण्याचा प्रसंग उद्भवला त्याचे अंतकाळचे धर्माचे आलाप कोण 


महारथो करणं ३३९ 


शोभणार नाहीं. हें पांडवश्रेष्ठा! याचा अर्थ मी तुला भ्यालों 
असा मात्र मुळींच करू नकोस. तुलाच काय पण तुझ्या रथावर 
असलेल्या या चक्रधर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्णालाही मी भीत नाहीं 
पण हे क्षत्रियश्रेष्ठ पार्था ! तू एका महान्‌ कुलांत जन्म घेतला 
आहेस व आपल्या सवंश्रेष्ठ कतृत्वाने आजवर तूं त्या कुलाच्या 
कौर्तीत भरच टाकली आहेस. तुझ्या आतांच्या कृत्याने त्या 
कुलाच्या कीर्तीला तू कलंक लावूं नयेस व आजपर्यंतच्या तुझ्या 
निरपवाद कतृत्वाला एक अपवाद उत्पन्न होऊं नये इतकीच माझी 
इच्छा आहे. हे पांडवा! मला भीति वाटते म्हणून नव्हे, तर 
केवळ तुझी कीति कलंकित होऊं नये म्हणून मी तुला विनंति करतों 
कीं तूं केवळ एक मृहृतंभर थांब. हात आंवर. माझ्यावर बाणांचा 
प्रहार करूं नकोस. 

सेनापति कर्णाचे तें कारुण्यपूवे भाषण ऐकतांच धमंभीरु पार्थाचें 
दयाशील अंत:करण द्रवलें. त्या स्थितींत त्याच्यावर प्रहार करण्यास 
त्याचा हात धजेना. तो आपला बाण धनुष्याला न लावतां स्वस्थ 
बसला. पण कर्णाच्या तोंडचें तें अंतकाळचें धर्मप्रवचन अर्जुनाच्या 
रथावर असलेल्या भगवान्‌ श्रीकृष्णांना सहन झालें नाहीं. सेंतानानें 
धमंशास्त्राचा आधार घ्यावा त्याप्रमाणें धर्माच्या खुनाच्या रक्‍तांत 
ज्याचे हात कोपरापर्यंत बुडून बरबटले आहेत त्या अधामिकांनीं 

अनीतिमंतांनी आपल्या मृत्यूसमयी जीव वांचविण्यासाठीं 
धर्मवादाचा आश्रय करावा ही गोष्ट श्रीकृष्णांसारख्या पूर्णा- 
वतारी यृगपुरुषाला कशी सहन व्हावी? केवळ व्यक्‍तिगत मत्स- 
रानें प्रेरित होऊन व आपले सारें लक्ष व्यक्‍तिगत लाभावरच 
केंद्रित करून ज्यानें जन्मभर सज्जनांचा छळ व दुर्जनांचा पाट- 
पुरावा केला, आपले सवे सद्गुण व सर्वे महान्‌ वेशिष्ट्यें केवळ 
ज्यानें मत्सराच्या स्थंडिलावर बळीं दिलीं, व्यक्‍तिगत महत्त्वाकां- 
क्षेसाठीं भारताच्या महान्‌ कुलाचा विध्वंस करण्याची ज्यानें पाळी 
आणली व केवळ ज्याच्या लहरीसाठीं भारतवर्षांतील तेजस्वी 
क्षत्रियांची एक सबंध पिढी कुतांताच्या कराल दंष्टेखालीं रगडली 
जाण्याचा प्रसंग उद्भवला त्याचे अंतकाळचे धर्माचे आलाप कोण 


२४० महाभारतावरील व्याल्यानें 


एंकून घेईल? ज्याचा मत्सर कुलस्त्रीच्या अब्रूची राखरांगोळी 
करण्याइतक्या खालच्या पायरीवर येऊं शकतो, ज्याच्या लहरीसाठीं 
पुण्यश्लोक रार्जाष विपत्तीच्या नरकांत कुजत पडतो व अल्पवयी 
बालकांचा कपटानें वध करण्यांत ज्याचें चारित्र्य धन्यता मानतें 
त्याच्या तोंडून निघणारे नीति, धर्म व चारित्र्य यांचे पोवाडे म्हणजे 
त्यांचें विडंबनच होय 


श्रीकृष्णाने त्याच्या पापांची त्याला आठवण करून दिली व 
आतां न्याय तुला वांचवावयास असम्थे आहे, तुझ्यासाठीं एकच 
गोष्ट नियतीने ठरविलेली आहे व ती म्हणजे मत्य॒ ! भयानक, क्रर 
वेदनामय मृत्यु ! ! असें त्याला स्पष्ट शब्दांत सांगून अर्जुनाला 
बजावले कीं पार्था, या नीचाविषयीं तुझ्या अंत:करणांत अणुमात्रही 
दया उत्पन्न होऊं देऊं नकोस. अधमांना धर्माचें संरक्षण देणें म्हणजे 
सर्पाला दूध पाजून मोकाट सोडणें होय. पाहतोस काय? सावर 
गांडीव धनुष्य, उचल तो अग्निमय बाण आणि तोड याचा कंठनाल 
दे फेकून याचें मस्तक धुळींत व याच्या ह्या पापी शरीराचे तिळा- 
तिळाएवढे तुकडे करून घाल ते कोल्ह्यांना, कुत्र्यांना नि गिधाडांना 
खायला ! हें ऐकन कर्णाने लाजेने खालीं मान घातली व अर्जनानें 
एका तीक्ष्ण अधंचंद्राकार बाणाने कर्णाचें मस्तक अपराण्हकालीं 
चण्डभास्कराच्या साक्षीने अंतराळांत भिरकावून दिलें. राजा दुर्यो 
धन व लक्षावधि सैनिक यांच्या अश्रबिदसहित तें मस्तक भमीवर 
घुळींत पडलें 


दीघंदर्शी व द्रष्टे प्रतिभावान व्यक्तींच्या चित्रणांत शाश्‍वत 
तत्त्वांचेंद्शन घडवीत असतात. कर्णाच्या महान्‌ पण विफलच नव्हे 
तर विनाशकही असणार्‍या जीवनाच्या द्वारें मर्हाष व्यास एक 
शाश्‍वत संदेश देत आहेत. हिमाचलासारखें उत्तृंग व्यक्‍्तिमत्त्वही 
अहंकार व आत्मकेंद्रितता या पिश्याचांनीं पछाडलें असलें तर तें 
मानवतेचें विध्वंसकच ठरतें हा तो महान्‌ संदेश होय. 


